




संस्कृताभ्यासासाठी सर्वाना उपयुक्त 


काव्यप्रवाहः 


विविध विषयांवरील प्रबोधक व रंजक 
संस्कृत-काव्यसंग्रह 
मराठी अनुवादासह 


/ -पं.स. व्यं. रहातेकर 


ॐ 


संस्कृताभ्यासासाटी सर्वानि उपयुक्त 





| काव्यप्रवाहः।। ं। 





विविध विषयांवरील प्रबोधक व रजक 
संस्कृत-काव्यसंग्रह 
मराटी अनुवादासह 


कवि - पं. स. त्रयं. रहातेकर 


९, 
शम 


--काव्य प्रवाहः -- 


काव्यप्रवाहः 





आवृत्ती - द्वितीय (२०१९ ) 


प्रव्छाश्क्छ - 
सदाशिव त्रय॑बक रहातेकर 


डां. आंबेडकर पुतव्व्याजवव्छ , कर्जत, 
जि. रायगड. पिन ४९१०२०१ 


दूरभाषांक - ०२१४८ -२२३३१३ 
९७६५३१.७३२२ ^ ९८६७८.७०८२८ 
अक्षरजुक्वणी - 

श्री. रमण गांगल, कोतवालनगर, कर्जत 
मुद्रक - 

स्वाती मुद्रण, गोपी टोंकौीजजवव्छ, डोबिवली 
वितरक - 


सौ. नम्रता मणेर, २०४, अर्चिस अपाठमिंटस, 
पिंटो गेसजवच्छ, विदुलनगर, कर्जत, जि. रायगड. 
दूरभाषांक - ८०८७५७८ १९५ 


किमत - ₹ ९१०० 





सर्व हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन 





--काव्य प्रवाहः -- 
८२ काव्यप्रवाहः ~ एक विलोभनीय काव्यसग्रह #% 


संस्कृतभाषा विविध साहित्य प्रकारानी नटलेली आहे. तिच्यात 
असंख्य सुभाषितासहित विविध काव्यप्रकार याचा फार मोटा खजिना आहे. 
सर्वाच्या मनात चागल्या विचाराविषयी आद्रभाव निर्माण व्हावा, विविध 
शास्त्राची माहिती ब्हावी, अध्ययनवादी व्हावे, अंगी नप्रपणे यावा, 
थोरामोज्याविषयी आद्र वाटावा, दुष्टजनाची संगत॒टाव्ठावी इत्यादी 
गुणाबरोबरच सद्गुण अंगी बाव्छगता यावेत यासाठी संस्कृत भाषेचा अभ्यास 
करणे ही गोष्ट अत्यावश्यक अशी आहे. ह्या विचाराची खूणगाठ मनाशी बांधून 
संस्कृतभाषेतील लेखनसाहित्य सर्वाप्रत॒ जावे म्हणून संस्कृत पंडित 
स.त्रय.रहातेकर यानी इ.स.१९९७ पासून संस्कृत भाषेतून विविध विषयांवर 
लेखन केले आहे असे वाटते. दि.१ मे २०१६ रोजी त्याचा “"हास्यप्रवाहः' ' 
नावाचा विनोदाचा संग्रह प्रसिद्ध ला. त्यास अनेक सस्कृतप्रेमींनी उत्तम 
प्रतिसाद दिला. इतकेच नव्हे तर कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालयः (महाराष्टम्‌) ह्या संस्थेने ह्या पुस्तकास गौरविले आहे. 


संस्कृत भाषेवर प्रभुत्व संपादन केलेल्या पंडित रहातेकरानी वयाच्या 
८४व्या वर्षदिखील त्याचे संस्कृत भाषेतील लेखन चालू ठेवले आहे. ह्याचे 
उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचा '"काव्यप्रवाहः' ' हा संस्कृत काव्यसंग्रह. 


ˆ काव्यप्रवाहः' ' ह्या काव्यपुस्तकांतील कविता विविध विषयांवर 
गुफलेल्या आहेत. आजकालच्या कवितामध्ये काव्यवृत्ताचा वापर फारसा केला 
जात नाही. परतु प्रस्तुत काव्यप्रवाहातील बहुधा सर्व कविता इद्रवज्ञा आणि 
उपेद्रवज्रा या दोन वृत्ताच्या संयोगाने होणाय्या उपजाति ह्या वृत्तात असल्याने 
त्या वाचकाना आनंद देण्यात यशस्वी ठरणाव्या आहेत. कर्वीनी सर्व संस्कृत 


--काव्य प्रवाहः -- 


कविताचा मराठीत अनुवाद केला असल्याने सर्वं कविता अर्थसुलभतया 
वाचनीय ठरणाय्या आहेत. 

ˆ -काव्यप्रवाहःतील पहिलीच  स्वातत्र्यवीरगौरवम्‌' ' ही कविता १५ 
कडव्याची असून सावरकरांना आदराजली वाहताना कवींनी सावरकरांच्या 
विविध कार्याच्या महतीचे वर्णन केले आहे. एका कडव्यात कवीनी - 

देशः ससिन्धुः प्रभवेदखण्डः । प्रदर्शितान्ते महती मनीषा ॥ 

दत्ता न किं भारतरत्नसजञ्ज्ञा । तस्मै नृवीराय विनायकाय ॥। 

ˆ सिधू नदीसह पसरलेला भारत देश पुन्हा अखंड होवो'' अशी 
अखेरची इच्छा असलेल्या सावरकराना †*भारतरत्न'' हा किताब का बरे 
देण्यात आला नाही अशी खत व्यक्त केली. 

` 'विस्फोटगौरवम्‌ ' द्या कवितेत पाकिस्तानने हिंटुस्थानाच्या 
नाशासाठी जे प्रयत्न केले ते अयशस्वी होवोत असा विचार कवींनी माडला 
आहे. २८ कडव्यांची दीर्घकविता “'कारगील-विजयः' ' ह्या कवितेत शुर 
जवानाच्या कामगिरीचे यथोचित वर्णन वाचकाना मोहित करणारे आहे. 
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी (दि.२०-२-१९९९) 
सुरु केलेल्या लाहोर-दिल्ली बससेवेचे वर्णन करुन मा.पंतप्रधानांबहल 
मनःपूर्वक आदर व्यक्त केला आहे. 


ठाणे शहराचे श्रेष्ठ समाजसेवक मा.आनंद्राव दिघे याच्या समाजसेवेचे 
कौतुक करुन त्याचे मोठेपण सिद्ध केले. त्याच्याबहलचा आदरभाव वर्णन 
करण्यात कर्वीनी चिन्तामणीनिर्मलवंशदीपः । जीवेत्‌ सुपुत्रः शरदः शतं च ॥। 
(चितामणी व निर्मलादेवी याचे वंशाचा दिवा असलेल्या सुपुत्रास) शंभर 
शरदत्रघ्तुएवदढे आयुष्य लाभो अशी सदभावना व्यक्त केली आहे. यासादी 
वाचकाना “ धर्मवीरगौरवम्‌' ' ही कविता नक्कीच आवडेल. 


--काव्य प्रवाहः -- 


हदयरोगतज्ज्ञ॒ ड.माडकेना “"हदयराजगौरवम्‌'' ह्या कवितेत 

स्मरणपूर्वक श्रद्धाजली वाहताना कवी - 
नीतूवर त्वां न हि विस्मरामि । आगच्छ भूमिं त्रिदिवाद्‌ दरुतं त्वम्‌ ।। 
सम्प्रार्थयेऽहं मम देवमेवम्‌ । तस्मै प्रभो देहि पुननदिहम्‌।। 

ˆ“तुञ्धे विस्मरण मला कधी होणार नाही ' असा विश्ासक विचार मांडतात 
आणि ^"तू स्वर्गातून पृथ्वीवर लवकर ये" अशी विनवणी करतात. तसेच 
ˆ प्रभुने तुला पुन्हा नरदेहात जन्मा द्यावा" अशी आशा व्यक्त करतात. 

पाठणाघरातील न आवडणारे वास्तव जीवन आईला कथन करणारा 
लहान बा ˆ"दोलागृहम्‌'' (पाठ्णाघर) कवितेत आपल्याला भेटतो. तर 
कर्जतमधील सुप्रसिद्ध संस्कृतभाषाप्रचारिका आणि समाजसेविका सुलभा 
जोगब्टेकर्‌ ह्या त्याच्या वयाच्या ७२ेव्या वर्षी "'समाजदीपिका गौरवम्‌'' ह्या 
कवितेत आपणास दर्शन देतात. तसेच कर्जतकर रा.द.गडकरी हे आपल्या 
८रेव्या वर्षी ` 'दीपस्तभ'' कवितेत वाचकांना भेटतात. 


याशिवाय अणुतेजः, मण्डलीकगौरवम्‌, नेत्रदातृगौरवम्‌, कविकुलगुर- 
कालिदासगौरवम्‌, चित्रकारगौरवम्‌ अशा अनेक वाचनीय आणि मनाची पकड 
घेणाव्या कविता ह्या काव्यसंग्रहात आहेत. याशिवाय 'लोकलयानम्‌ 
(लोकलगाडी) हे बालगीत आणि काही प्रहेलिका (कोडी) याचा समावेशदही 
लहानवयाच्या मुलाना निश्चितपणे आवडणारा आहे. इतरही . "देहस्य व्याख्या, 
विश्वदूतौ, रष्टूपतिमहाभागं प्रति पत्रम्‌ आदी कवितानी ह्या काव्यसग्रहास 
मनोरजकता आणली आहे. 


ह्या काव्यसंग्रहातील सर्वं कविता उपजाति ह्या अक्षरवृत्तात रचल्या 
गेल्या असल्यामुके त्या गेय स्वरूपात असल्याने सर्व बाचकाना आबालवृद्धाना 
मनमुराद आनंद देण्यासाठी यशस्वी ठरल्या आहेत. हे सर्व कविताचे खास 


५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


वैशिष्टय अनुभवण्यासारखे आहे. 

सर्व भाषाची जी जननी संस्कृतभाषा, त्याच भाषेतील सर्व कविताचा 
हा एक अनमोल ठेवा वाटतो. त्यामुक्छेच ह्या पुस्तकाचे कवी पं.रहातेकर्‌ ह्यानी 
ह्या दर्जदार पुस्तकाची उत्तम निर्मिती केली आहे. 


सद्यकालात शालेय शिक्षणात संस्कृत भाषेला एच्छिक भाषा विषयाचा 
दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुके विद्यार्थी ह्या संस्कृत विषयाकडे लक्ष देत 
नाहीत. तरी परतु शिक्षण खात्याने 'काव्यप्रवाहः' ह्या पुस्तकाची पाठ्येतर 
संस्कृतसाठी निवड केल्यास विद्ार्थ्याना ह्या पुस्तकाचा संस्कृतवाढीसाढी 
निश्चितपणे उपयोग होईल. थोरानाही हे पुस्तक आकलनीय असून ह्या 
कवितामधील काव्यदर्शनाने त्याच्या मनात संस्कृत भाषेविषयी जिन्हाव्टा 
निर्माण होईलच होईल असे मनापासून वाटते. 


पंडित सत्यं .रहातेकरानी त्याचे गुरु संस्कृत पंडित कै.कावेशास्त्री याचे 
कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करुन ल्या 'काव्यप्रवाहः' काव्यसंग्रहाची निर्मिती करून 
वाचकाना अमोल समाधान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना त्याच्या 
भविष्यकालीन प्रगतीदायक लेखनकार्यासादी माञ््या अनंत शुभेच्छा देताना 
मला मनोमन आनंद्‌ वाटतो. 


अनंत केशव देवघरकर 
माजी प्राचार्य 
महात्मा गाधी विद्यालय 
हाशिवरे (रायगड) 


--काव्य प्रवाहः -- 


८ मनोगत ॐ 

माञ्च वडील ती.त्यबक नारायण रहातेकर हे ब्रिटीश काव्टातील 
तलाटी. त्याचे कडाव येथील वडिलार्जित घरात ते रहात होते. महाड, 
जि.रायगड येथे माध्यमिक शाब्टेत शिकत असताना कौटुबिक कारणामुठे 
१९१५ साली मंट्रिकचे वर्गात जाऊन त्यानी शावा सोडली. त्याचा संस्कृत 
व्याकरणाचा चागला अभ्यास होता. त्याकाव्ठी शिक्षणाचा दर्जा फार उच्च 
होता. १९४२-४३ साली कडाव येथील गणेश मदिरात कै .कालगावशास्त्रीनी 
केलेल्या श्रीमत्‌ भागवत सप्ताहाचा त्याचेवर खृप प्रभाव पडला. संहिता -पुराण 
श्रवणात ते तल्लीन होत असत. शास्त्रीजीनी जाताना त्याचा ग्रथ त्याना प्रसाद 
म्हणून दिला. ते पुढे भागवताचार्य ज्ञाले. त्याची भागवतावरील श्रद्धेची महती 
एेकून पुणे येथील प्रवचनकार कै.जी.आर .पुरदरेशास्त्री आमचे घरी मुक्कामास 
येऊन दोघेही भागवतावर चर्चा करीत असत. 


त्याचे महाड येथील शाकटेत संस्कृत चांगले असल्यामुके भागवतातील 
टीकेवरुन त्याना भागवत चांगले समजत असे. त्यानी मला मी मराठी चवथीत 
असताना संपूर्णं १२ स्कदाची संथा दिली. प्रारभिक व्याकरण शिकविले व 
शब्दाची रूपे पाठ करुन घेतली. त्याचा उपयोग मला माया कर्जत येथील 
शाग्ठेत १९४८ मध्ये इग्रजी चवथीपासून (हल्लीची आठवी) याला. १९५१- 
५२ मध्ये मी मेटरिक (१९वी) ्ालो. माध्यमिक शाब्टेत असताना वडिलानी 
मला त्याचेकडे असलेल्या भांडारकरांच्या पुस्तकावरुन अभ्यास करण्यास 
सागितले. मला दहावीत संस्कृत भाषा प्रदीप हे पुस्तक होते. ते माञ्याकडे 
आजही आहे. मी शागेत असताना दाद्रहून न्यू अँड सेकडरहंड बुक डेपोतून 
कृ.भा.वीरकर याची सुलभ शब्दरूपकोश व सुलभ धातुरुपकोश मिक्विले. 
गिरगावातून ओकाचा गीर्वाणलघुकोश आणला. भांडारकराचे जुने पुस्तक, 


--काव्य प्रवाहः -- 


लोढे याचे पुस्तक अशी पुस्तके मिव्टविली. वीरकराचा तिसरा भाग कोठेही 
मिव्छत नव्हता. तो मला १९९९ चे सुमारास माञ्च त्यावेव्छचे संस्कृत शिक्षक 
कै.दि.गो.मुठे याचे संग्रहातून त्याचे नातेवाईकाकडून मिव्ठाला. तसेच 
गोडबोल्याचे वृत्तदर्पण मिव्विले. १९५१ मध्ये त्रिटीशकालीन पुस्तके चालू 
होती. बदलास नुकतीच सुरवात ्ाली होती. 

माया रेल्वेच्या प्रदीर्धं अत्यंत जबाबदारीच्या सेवाकाव्ात संस्कृतकड 
लक्ष देण्यास जमले नाही. मात्र माञ्या अंतःकरणातून ते गेले नव्हते. अकरावीत 
असताना रघुवंशातील दुसन्या सर्गातील दिलीप परीक्षाः हा काव्यांश 
सिलेक्शन पुस्तकात समाविष्ट होता. ते काव्य व इतरही काव्ये माद्ची आजही 
मुखोदगत आहेत. हे काव्य मी अनेकवेव्ठा गुणगुणत असे. 

कर्जत येथील निवृत्त संस्कृत शिक्षक, रोहे येथील संस्कृत पाठशाकेत 
कै .पाडुरगशास्त्री आठवले याचे सहअध्यायी असलेले व महाराष्ट शासनाचे 
संस्कृत पंडीत म्हणून गौरविलेले कै.मो.के.काठेशास्त्री याचेकडून मला खूप 
शिकण्यास मिव्ाले. वृत्तातील ओव्ठीतील लघु, गुरु ही अक्षरे कशी 
ओट्खायची व अक्षरे कशी मोजावयाची वगैरे भरपूर माहिती दिली. ते म्हणत 
असत, तुम्हाला ज्या वृत्तात रचना करावयाची आहे किंवा ज्या वृत्ताकडे 
आपला नैसर्गिक ओढा आहे त्या वृत्तातील एखादे काव्य आपण सतत 
गुणगुणावयास हवे. म्हणजे अशी स्थिती निर्माण होते की जणू शब्दच आपली 
वाट पहात आहेत काय असे वाटते. ते आपोआप तुमच्याकडे वव्छतील. मला 
याचा अनुभव आला आहे व येत आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे दिलीप परीक्षा" 
हे काव्य नकठ्त मी गुणगुणत असे. त्यावेव्टी हे काव्य उपजाति वृत्तात आहे 
हे मला माहितही नव्हते. आज माञ्या सर्व रचना उपजाति वृत्तातच आहेत. 
किरकोठ् स्वना "अनुष्टभ्‌' मध्ये आहेत. हे माञ््या या पुस्तकावरुन लक्षात 
येईल. हे मञ्चे तिसरे पुस्तक आहे. तीन व्षपूर्वी सस्कृतातून असलेले पहिले 


८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


विनोदाचे पुस्तक लातूर येथील विद्याभारती या प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे. 
दुसरे संस्कृत-मराठी ९० विनोदाचे पुस्तक हषिकेश प्रकाशन कर्जत यानी 
दि.१-५-२०१६ रोजी प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाबहल अनेकानी 
दूरध्वनीने व कार्हीनी पत्रे पाठवून माञ्जी प्रशंसा केली आहे. रामटेक येथील 
संस्कृत विश्वविद्यालयाने सदर ग्रंथ हा अभ्यासकाच्या व॒ पर्यायाने 
विश्वविद्यालयाच्या दृष्टीने अत्त उपयुक्त असल्याचे मला कठ्छविले आहे. 
सर्व प्रशंसा सरस्वतीचरणी समर्पित आहेत. 

सन १९९७ मध्ये कर्जत येथील मेघदूत मंडव्ठाच्या सदस्या सर्व विदुषी 
१) श्रीमती मृदुला गडनीस २) श्रीमती अनुपमा कुक्कर्णीं ३) कै.सुलभा 
जोगव्टेकर ४) सौ.विलासिनी आरेकर याना माञ्याबहलची काही माहिती 
मिव्टाल्याने त्यानी मला एकदा त्याच्या बैठकीत बोलाविले होते. त्यांनी 
सागितले तुम्ही लिहा, आम्ही प्रसिद्ध करु. पुढे काठ्टेशास्त्री यानीही सांगितले 
की तुम्हाला लिहित गेल्याशिवाय संस्कृत कठ्णार नाही आणि मी लिहिण्याचा 
प्रयत्न केला. १९९७ साली माञ्चा पहिला विनोद्‌ प्रसिद्ध ला. पुढे माञ्ञा 
विश्वास वाढत गेला. लिहिण्यासाठी काय करावे असा प्रश्न पडला. विनोद्‌ 
लिदहिणे चालूच ठेवले. परतु काव्यांकडे माञ्चा जास्त ओढा होता. तेव्हा मी 
अनेक व्यक्तीचे आदर्श डोव्व्यासमोर ठेवून त्याच्या चरित्रावर लिहिण्याचा 
प्रयत्न केला व म्हणूनच या पुस्तकात चरित्रमाला लिहिली गेली. काही राष्नीय 
व सामाजिक विषयावर्ही लिहिली गेली. उपजातिवृत्ताचा इतका ठसा डोक्यात 
बसला आहे की काही विनोद, पत्रे, कूटप्रश्न इ. सुद्धा या वृत्तात लिहिली 
गेली. या काव्यातील काही वैशिष्ट्ये - 

१) महाकवी कालिदासाच्या कुमारसंभवातील रात्रिर्गमिष्यति 
भविष्यति सुप्रभातम्‌ या वसंततिलका वृत्तातील काव्याचा समाप्य रात्रिर्भविता 
प्रभातम्‌" हा उपजाति वृत्तात रचण्याचा प्रयत्न "कुमारमानसम्‌' या काव्यात 


४: 


--काव्य प्रवाहः -- 


अकराव्या श्लोकात केला आहे. 

२) ग्रह॒ धातूचा परोक्षभूतकाव्ठात परस्मैपदी व आत्मनेपदी जग्राह व 
जगृहे असा प्रयोग समाजदीपिका गौरवम्‌' या काव्यातील अकराव्या श्लोकात 
केला आहे. 

३) विश्वदूतौ या काव्यातील यम व नियम या शब्दात श्टेष अलंकार 
साधला आहे. तसेच पोलिसासाठी एकमेकाच्या विरुद्ध अर्थ दाखविणारा रक्षक 
हा शब्द 'श्लिष्ट' म्हणून समजला जाण्यास योग्य असावा. 

४) वर्तमानपत्रातील माहिती मिव्छवून ती संस्कृतात उपजातिवृत्तात 
अनुवादित करुन सीमोल्लघनं, सौहार्दयात्रा, हदयराज गौरवं इत्यादी काव्याच्या 
रचना केल्या आहेत. 

मला लिहिण्यास प्रवृत्त करणाव्या वर उल्लेख केलेल्या सर्व 
मेघदूतमडनव्ठाच्या सदस्या, माञ्च भ्रमणसाथी प्रसिद्ध॒ चित्रकार, निवृत्त 
पोस्टमास्तर कै.र्‌.के.टेभूर्णीकर, माञ्चे स्फुटलेखनास प्रसिद्धी देणारी संस्कृत 
नियतकालिके, विशेषतः अहमदनगर येथील गुञ्जारव या त्रैमासिकाचे मुख्य 
सपादक महामहोपाध्याय डों.दे.ख.खरवंदीकर या सर्वाचा मी ऋणी आहे. 
सस्कृतमुद्रित-शोधक श्री. राजेन्द्र॒ दातार तसेच अक्षरजुक्णीकार्‌ श्री. रमण 
पदटरीनाथ गागल, माल्या विनंतीस मान देऊन प्रस्तावना देणारे श्री .अनंत केशव 
देवघरकर, निवृत्त प्राचार्य व हितचितकांचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद ! 

ह्या काव्यप्रवाहात अनवधानाने काही त्रुटी, मुद्रणदोष राहिले 
असतील तर ते रसिकानी क्षमाशील राहून निदर्शनास आणून द्यावेत, 
ही विनंती. धन्यवाद ! 

सदाशिव त्रयबक रहातेकर, 
कर्जत, जि.रायगड 


--काव्य प्रवाहः -- 








अनुक्रमणिका 
अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 
१ स्वातन्त्यवीरगौरवम्‌ ९३ 
२ विस्फोटगौरवम्‌- (पोखरण स्फोट) १६ 
३ कारगीलविजयः १७ 
सौहार्दयात्रा - (भारत-बाङ्ग्ला बस सेवा) २३ 
५ सीमोष्टुड्घनम्‌ - (दिल्ली -लाहोर बस सेवा) २६ 
६ धर्मवीरगौरवम्‌ - (आनन्द दिघे) २८ 
७ हदयराजगौरवम्‌ - (कै. नीतू माण्डके) ३० 
८ दोलागृहम्‌ (पाव्णाघर) ३५ 
५ कुमारमानसम्‌ (बालमन) ३८ 
१० समाजदीपिकागौरवम्‌ - श्रीमती सुलभा जोगलेकर) ४२ 
११ दीपस्तम्भः -श्री.रा.द.गडकरी) ४७ 
१२ अणुतेजः -(पोखरण स्फोट) ५९१ 
३ मण्डलीकगौरवम्‌ -(श्री.रामचन्द्र मण्डलीक) ५२ 
१४ नेत्रदातृगौरवम्‌ -(ड.श्रीकान्त वैद्य) ५४ 
१५ कविकुलगुरु -कालिदासगौरवम्‌ ५७ 
१६ चित्रकारगौरवम्‌ -(श्री.रगनाथ केशव टेभूर्णीकर) ६१ 
१७ लोकलयानम्‌ (बालगीतम्‌) ६५ 
१८ कथय कोऽहम्‌ कथय कोऽहम्‌ । ६६ 
9९ कथय कोऽयम्‌ ६७ 
२० जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (१) ६८ 
२९१ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (२) ६९ 
२२ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (३) ७० 





१९ 


--काव्य प्रवाहः -- 








अनुक्रमांक नाव पृष्ठक्रमांक 

२३ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (४) ७१ 
२४ जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (५) ७१ 
२५ देहस्य व्याख्या ७२ 
२६ विश्वदूतौ ७२ 
२७ प्रहेलिका ७३ 
२८ सुखी मनुष्यः ७४ 
२९ नापितद्रयम्‌ ७८५ 
३० विस्मितगृहम्‌ ७५ 
२३९१ दीपावली -शुभकामना(१) (श्री. अब्दुल कलाम) ७६ 
३२ दीपावली-शुभकामना(२) (श्रीमती प्रतिभा पाटील) ७७ 
३३ टीपावली-शुभकामना(३) श्री. नरेद्र मोदी) ७८ 

परिशिष्टम्‌ - वृत्तविचार ७९ 








८२ अर्पणपत्रिका ॐ 


माञ्चे वडील भागवताचार्य स्व.त्यबक नारायण रहातेकर व 
माञ्चे गुर राष्रीय संस्कृत पंडित, मराठी-संस्कृत शब्दकोशकार 
स्व.मरेश्वर केशव काटे शास्त्री, ज्यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाने 
माञ्ली लेखणी संस्कृत सेवेसाठी कार्यरत ्ञाली 
त्या माञ्या गुरुद्रयाचे पुण्यस्मृतीस हे काव्यपुष्प अर्पण. 
सदाशिव तर्यबक रहातेकर्‌ 


१२ 





--काव्य प्रवाहः -- 


१. स्वातन्त्यवीरगौरवम्‌ । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
(स्वा.वी.सावरकरजयन्तीनिमित्तं २८/५/२००२ समर्पित आदराञ्जलिः।) 
अस्तु प्रणामश्चरणारविन्दे । स्वातन्त्यवीरस्य विनायकस्य ॥ 
दामोद्रस्यैष महान्‌ सुपुत्रः। ग्रामे भगुरे जननं स लेभे ॥१॥ 


स्वाधीनता वा खलु केन लब्धा । युद्धं विना नीतिरियं तथैव ।॥। 
विहत्य हत्वाऽऽमरणं प्रयोत्स्ये । धैर्येण चोक्तं नु विनायकेन ।।२।। 


युद्धप्रशिक्षाग्रहणार्थमेव । विशन्तु सैन्ये स बभाण यूनः ॥ 
चित्ते क्रियायां घनदेशभक्त्या । क्रान्तिः सशस्त्रा भविता स्वदेशे ।।३।। 


धैर्येण चाङ्ग्लाच्च पलाय्य शूरः । चिक्षेप देहं ततसागरेऽसौ ॥ 
पलायनं छत्रपतेः स्मृतं तद्‌ । चाग्रापुराद्यावनबन्दिवासात्‌ ।।४।। 


सोढाः कुपीडा विपुलाप्यनेन । तैलं प्रकतं वृषभीकृतः सः ॥ 
आजन्मकारागृहवासदण्डः । दत्तो द्विवारं च विनायकाय ।।५॥ 


अस्मृश्यताया विनिवारणाय । भाषाविशुद्ध्यर्थमसौ जनेषु ॥ 
चकार यत्नान्‌ बहु शंसनीयान्‌ । रत्नागिरिस्थाननिबद्धकाले ।।६।। 


स्वदेशभक्तः किल लेखकोऽयम्‌ । कविः स नूनं प्रतिभाविशिष्टः ॥ 
स्वदेशभक्तिः फलिता च तस्य । काव्येषु नास्येषु निबन्धनेषु ।।७।। 


सम्मेलनाध्यक्षपदे बभाषे । साहित्यकारान्‌ विबुधान्‌ समस्तान्‌ ॥ 
गृह्णीत युयं स्वकरे भुशुण्डीः । सम्भिद्य हस्तैस्तव लेखनीस्ताः ।।८।। 


भोः सागर त्वं नय मातृभूमिम्‌ । काव्यं प्रसिद्धं स्चयाम्बभूव ॥ 
विलिख्य कारागृहभित्तिकायाम्‌ । दिदेश वृत्ति घनराष्टभक्तेः ।।९।। 


१३ 


--काव्य प्रवाहः --- 
प्रापु स्वराज्यं युयुधे प्रदीर्घम्‌ । विचिन्त्य नैवं स्वगृहं कदापि ॥ 
चाफेकराणां किल कण्ठपाशः । प्राचोदयद्राष्टविमुक्तयेऽरेः ।।१०॥ 
अन्त्यक्रियाकर्म न तस्य मान्यम्‌ । आङ्ग्लग्रशंसा रुरुचे न तस्मै । 
विज्ञाननिष्ठादिगुणाश्च नाना । आसन्न तस्मादनुशिकषितव्याः ।।११।। 
आरोप्य दोषांश्च विनायकेऽस्मिन्‌ । गान्धीवधार्थं न्वपमानितोऽसौ ॥ 
स्वतन्त्रतायै व्यदुनोत्‌ स्वदेहम्‌ । मृत्युञ्जयं तं प्रणमन्ति लोकाः ।।१२॥। 
ताश्कन्दपुर्यां गमनं न कार्यं । विज्ञापितः शास्त्रिवरोऽपि तेन ॥ 

जितस्य देशस्य समर्पणाय । हस्ताक्षरं तस्य बलेन चाप्तम्‌ ।।१३।। 

देशः ससिन्धुः प्रभवेदखण्डः । प्रदर्शितान्ते महती मनीषा ।। 

दत्ता न किं भारतरत्नसजञ्ज्ञा । तस्मै नृवीराय विनायकाय ।।१४॥। 


मृत्युं पराजित्य विवेश शूरः । मुखं नु तस्यात्मसमर्पणेन ।॥। 
लोकाः स्मरेयुर्वचसा प्रभाते । विनायकं तं चिरवन्दनीयम्‌ ।।१५।। 


अनुवाद- (१. स्वातन्त्यवीरगौरवम्‌ ) 





स्वातन्त्यवीर विनायकराव सावरकर याचे चरणकमलांवर माञ्च प्रणाम. भगूर 
नावाच्या खेड्यात जन्मलेले ते दामोद्रपताचे महान्‌ सुपुत्र होते. ।।१।। 
युद्धाशिवाय स्वातन्त्य कोणास मिव्गाले आहे का? अहो ती नीतीच आहे ! 
“मारिता मारिता मरेतो ज्ुजेन' हे विनायकाने मोठ्या धैयनि (कोणाचीही तमा न 
बाठगता) म्हटले होते. ।।२।। 
'युद्धाचे शिक्षण प्राप्त करुन घेण्यासादीच सैन्यात शिरा' असा त्यानी तरुणांना 
उपदेश केला. स्वतःच्या अतःकरणातील ब कृतीतील अत्यंत प्रखर अशा 
देशभक्तीनेच देशात सशस्त्र क्राती घडेल असे सागितले. ।।३॥ 
अत्यंत धैयनि इग्रजांच्या तावडीतून निसटून या शूरान विशाल पसरलेल्या 
सागरात आपला देह ्ोकून दिला. अग्रयाहून मुसलमानाच्या बंदीगृहातून छत्रपती 


९४ 


--काव्य प्रवाहः -- 


शिवाजी महाराजाच्या पलायनाची आवठण करुन देणारी ही घटना आहे. ।।४॥। 

त्यांनी खूप पीडा सोसली. तेलगाव्छण -प्रक्रियेत त्यांना (कोलूच्या घाण्याला 
जुपून) बैलही केले गेले. त्याना दोनदा जन्मदेपेची शिक्षा ठोठावली गेली.।।५॥ 

अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी तसेच भाषाशुद्धीसादी त्यांनी रत्नागिरीतील 
स्थानबद्धतेच्या काव्ठात फार प्रशंसनीय असे कार्य केले. ।।६॥। 

ते देशभक्त, लेखक तसेच प्रतिभाशाली कवी होते. त्याची काव्ये, नाटके 
तसेच निनधातून देशभक्तीच फलद्रूप ्ञालेली दिसते ।।७॥ 

मराठी साहित्य समेलनाच्या अध्यक्षपदावरुन त्यानी विद्रानाना, 
साहित्यकारांना उपदेश केला ` लेखण्या मोडा व बदुका हातात घ्या". ॥।८॥। 

ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तव्ठमव््ला' हे प्रसिद्ध काव्य 
त्यानी स्चले. तुरुगातील भितीवरही काव्ये लिहून त्यांनी आपली प्रखर रष्टभक्ती 
दाखविली.।।९।। 

स्वतःच्या घरादाराचा किचितही विचार मनात न आणता त्यानी 
स्वराज्यप्राप्तीसादी दीर्घकाव्छ लढा दिला. शत्रूपासून आपल्या देशाची मुक्तता 
करण्यासाठी चफेकराच्या फाशीने त्याना प्रेरणा दिली (मिव्ठाली) ।।१०।। 

अत्यक्रियाकर्म त्यांना मान्य नव्हते. इग्रजाची केलेली प्रशंसाही त्यांना आवडत 
नसे. विज्ञानावरील निष्ठा इत्यादी अनेक गुण त्याचेकडून शिकण्याजोगे होते. ।।११।। 

या मान्यवर विनायकरावांवर आरोप ठेवून त्याना महात्मा गांधीवधाचे बाबतीत 
अपमानित केले गेले. त्यानी स्वातव्यप्राप्तीसाठी आपल्या शरीराला खृूप छठ सहन 
करावयास लावले. अशा या मृत्यूजय सावरकराचेपुढे लोक नतमस्तक होतात. ।।१२।। 

ताश्कंदला जाऊ नका असा सल्ला त्यांनी कै. लालबहादूर शास्त्रीना दिला 
होता. (काय द्याले ?) जिकलेला प्रदेश परत देण्याचे करारावर त्याची जबरदस्तीने सही 
घेतली गेली. ।।१३।। 

आपल्या सिधू नदीसह असलेला भारत देश पुन्हा अखंड होवो ही त्याची 
अखेरची इच्छा होती. या वीर विनायकाला सरकारने *भारतरत्न' ही पदवी का बरे 
दिली नाही ? ।।१४॥। 


१५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


मृत्यूला पराभूत करून हा वीर आत्मसमर्पणाने स्वतःहून त्याचे मुखात शिरला. 
अशा या चिरवंदनीय वीर विनायकाचे लोकांनी दररोज प्रातःस्मरण करावे. ।।१५।। 


२. विस्फोटगौरवम्‌ । 

(उपजातिवृत्तम्‌) 
वैशाखमासे तिथिपीौर्णिमायाम्‌ । चकार देशः अणुबम्बस्फोटान्‌ ।। 
ववर्ष बुद्धश्च विहस्य पुष्पैः । सरोद पाको नु पराक्रमेण ।।१॥। 
प्रदेशपाकः कृतवांश्च सज्जम्‌ । 'घोरि' विनाशाय च हिन्दुभूमिम्‌ । 
किं कारणं भीषयितुं यतन्ते । शत्रोश्च यत्ना विफलीभवन्तु ।।२।। 
ते गौरवार्हाः खलु शास्त्रविज्ञाः । प्रशंसनीया नु तथा च वन्द्याः । 
बहिष्करिष्यन्ति च चेद्विदेशाः। न सन्तु चिन्ताः किमु शोचनीयाः।।३॥। 
विलोक्य शौर्यं निजभारतस्य । प्राशंसयन्‌ तं च जनाः सहर्षम्‌ । 
देशे विदेशे प्रसृतास्य कीर्तिः । स्वर्गस्थिताः सन्तुतुषुश्च देवाः ।।४।। 
प्रधानमन्त्री च विभाति देशम्‌ । सूनुर्भवान्‌ कृष्णबिहारिणो वै ।। 
सुशोभते सम्प्रति वाजपेयी । दिशन्‌ बलं चैव जगद्विशालम्‌ ।।५॥ 
अवर्णनीयं खलु कार्यमेवम्‌ । कृतं सुपुत्रेण च भारतस्य । 
स्तुवन्तु निन्दन्त्वपि जातकोपाः । जीवेत्‌ सुपुत्रः शरदः शतं च ।।६।। 

अनुवाद- (२. विस्फोटगौरवम्‌ ) 





वैशाख महिन्याच्या पौर्णिमेला देशाने अणुबँबचे स्फोट केले. बुद्धाने हासून 
पुष्पवृष्टि केली व पाकिस्तानला रद्‌ कोसन्ले. ।।१। 

पाकिस्ताने हिन्दुस्थानच्या नाशासाठी घोरीस सज्ज केले. आम्हास 
घाबरविण्यासाठी हा प्रयत्न आहे काय ? शत्रूचे प्रयत्न विफल होवोत. ।।२॥ 


१६ 


--काव्य प्रवाहः -- 


ते सर्व शास्त्रज्ञ खरोखरच गौरवास पात्र आहेत. तसेच प्रशंसनीय असून 
वद्नीय ही आहेत. परदेश जर आमच्यावर बहिष्कार टाकतील तरी चिता नसावी, त्यात 
दुःख करण्यासारखे काय आहे ? ।।३॥। 

आपल्या भारताचा हा पराक्रम पाहून लोकानी आनंदाने त्याची प्रशंसा 
केली. देशोदेशी ह्याची (पराक्रमाची) कीर्तीं पसरली. स्वर्गातील देव संतुष्ट ्ाले. ।।४।। 

(आज) कृष्णविहारींचे सुपुत्र प्रधानमंत्री श्री.वाजपेयी ह्या विशाल जगाला 
सामर्थ्य दाखवीत देशाला प्रकाशमय करून शोभा प्राप्त करून देत आहेत.।।५।। 

खरोखरच भारताच्या सुपुत्राने केलेले हे काम॒ अवर्णनीय असे आहे. 
क्रोधायमान ्ालेले कोणी स्तुती किंवा निदा देखील करोत. या सुपुत्राला शंभर शरद्‌ 
ऋतूएवढे आयुष्य लाभो. ।।६।। 


३. कार्गील विजयः । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
सीमाप्रदेशे कार्गीलभागे । प्रवेशयामास कुपाकसेना ॥ 
शान्तिं विनष्टं नु पुनः प्रवृत्तः । दुर्भाग्यमेतद्‌ खलु भारतस्य ।। १।। 


नवाजवर्यो वितथं बभाषे। सख्यस्य वार्तां सह भारतेन । 
बभूव तप्तं नु हिमं तदानीम्‌ । सैन्ये प्रविष्टे प्रभुभारतस्य ।(२॥। 


संस्था युयुत्साऽस्ति अयेसआया'। विनिर्मितास्ति त्रसितुं सदैवम्‌ ।। 
तेजस्विनं भारतभूप्रदेशम्‌ । पश्यन्तु नीतिं प्रतिवेशिनोऽस्य ।।३।। 


निनिन्द पाकं नु जगत्‌ समस्तम्‌ । बलप्रवेशस्य च हिन्दुभूमौ ।। 
लेभे जनिं पाकपृथक्‌प्रदेशः । द्ेष्ं स नूनं स्थिरभारतस्य ।।४।। 


विलोक्य दृश्यान्यपि चित्रवाण्याम्‌ । कार्गीलयुद्धस्य गृहे गृहेषु ॥। 
जनानुकूल्यं ववृधे सवेगम्‌ । उत्साहवन्तो हि नरा बभूवुः ।।५।। 


९७ 


--काव्य प्रवाहः -- 


अजागरीत्‌ पाककृतिश्च लोकान्‌। एेक्यं स्वदेशे सुदृढं बभूव ॥ 
सैन्ये प्रविष्टा बहवो युवानः । विनिन्द्य पाकं खलु भारतारिम्‌ ।।६।। 


दासश्च कार्गीलबटालिकौ वै । क्षेत्राणि पाकेन गिलङ्कृतानि ॥ 
शत्रुं पराजित्य पुनर्गृहीतम्‌। व्याप्तप्रदेशं प्ट॒भारतेन ।।७॥ 


अम्नयस्त्रपातेन पपात वैरी। चमूः कुपाकस्य हता च भूरि ॥ 
निरस्तधैर्याः प्रपलायिताः स्वे। सन्त्यज्य शस्त्राणि तथा शवानि ।८।। 


काश्मीरदेशे हननं स्वहिन्दून्‌ । प्रचाल्यते भूरि विभाजनात्‌ आ ॥ 
निर्वासितास्ते बहवः प्रजग्मुः। अनाथधामेषु च रक्षणार्थम्‌ ।।९॥ 


काश्मीरपृच्छां च निनाय मोघाम्‌ । युनोसभायां स्वजवाहरः किम्‌ ॥ 
अदात्‌ स देशाय च शीर्षपीडाम्‌। दुनोति या नः विपुलं सदैवम्‌ ।।१०।। 


ओरड्गजेबो महमूदघोरी । आस्तामतिक्रूरनृपौ यथा तौ । 
क्रौर्यं प्रदिष्टं नु नवाजवर्यैः। तीत्रप्रहारर््रणिताश्च बन्द्यः ।।११॥ 


श्रुत्वा विलापार्तरवान्‌ हि तेषाम्‌ । प्रदाय कष्टं बहु तान्‌ जघान ॥ 
विच्छिन्नदेहानहिणोत्‌ कुकमीं क्रौर्यं नु हिन्दून्‌ प्रति पाकधर्म : ।।१२॥। 


राषटरध्वजैरावृतशूरदेहाः। नीता निवासस्थलमेव तेषाम्‌ ।। 
अन्त्यक्रियाकर्म चकार शास्ता। वीरोचितं गौरवपूर्वकं वै ।।१३॥। 


नत्वा शवानर्पित पुष्पमालान्‌ । पुत्राः चिरं नेत्रजलं वहन्तः ॥ 
त्यक्त्वा विलापं शपथं गृहीत्वा। शौर्य प्रदष्टं युधि कामयन्ते ।।१४।। 


चम्वाः कुटम्बाः खलु ते स्वकीयाः । संवेदनैषाद्य च भारतीयाः ॥। 
रक्षानुबन्धान्‌ ललनाः प्रहित्य। व्यज्ञापयन्‌ ताः दृढबन्धुभावम्‌ ।।१५।। 


९८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


आप्त्वा धनं भूरि तदा जनेभ्यः। पन्तप्रधानस्य निधौ व्यधत्त ।। 
कल्याणकार्याय च सैनिकानाम्‌ ।तथा च तेषां स्वकुटुबकानाम्‌ ।।१६॥ 
क्लिन्टनूवरेण्यं मिलितो नवाजः । क्रान्तप्रदेशं गिलितुं सदैवम्‌ ।। 
पन्तप्रधानो विरुरोध गन्तुम्‌ । पाकप्रधानो विफलीबभूव ।।१७।। 
निर्माय बाङ्ग्लां निजभारतेन। आमन्त्रितं तेन च पाकरोषम्‌ ॥ 

प्रदर्श्य वैरं विदुनोति पाकः आलेख्यपत्रादचिरात्‌ प्रमृज्यात्‌ ।।१८।। 
पाकात्‌ विचिन्वन्तु च युद्धहानिम्‌। न्यायालयेऽसौ नयनीय एव ॥ 

न मध्यमार्गानवलम्बितन्यान्‌ । विश्वासयोम्यो न च पाकदेशः ।।१९॥ 


पन्तप्रधानाः खलु भूतपूर्वाः। ते राजनीत्यां विफलीबभूवुः ॥ 
पुनर्ददुर्ये च जितप्रदेशम्‌ । पाकाय सर्वं निजमूढनुध्या ।।२०।। 


बन्दीकृता वङ्गविमुक्तियुष्दे । पाकार्पितास्ते किमु भारतेन ॥ 
आसीत्‌ सुसन्धिश्च विमोचनाय। काश्मीरखण्डं खलपाकदेशात्‌ ।।२१।। 


सीमाप्रदेशस्य निरीक्षणं वै । आवश्यकं नित्यमुपग्रहेण ।। 
भूनौविमानादिदलत्रयार्थम्‌ । अर्थप्रदानं बहुलीकरोतु ।।२२।। 
बोफोर्सनामाति विनाशिकास्तरम्‌ । उच्चस्थशत्रं प्रजघान भूरि ॥ 
नवानि शस्त्राणि ददातु शास्ता। मनोबलं वर्धयितुं चमूभ्यः ।।२३॥ 
शौर्यं प्रदिष्टेन च शूरवीरिः । प्राप्तानुकूल्येन जनैस्तथेव ॥। 

वैरं पराभूय जिगाय देशः । प्रशंसनीयः पटवाजपेयी ।।२४।। 


पाकोऽस्ति देशो जनकोग्रवादी। उद्धोषयेत्‌ सत्यमिदं जगद्वै ।। 
अमेरिकाचीनरुसादिदेशाः । उद्धोषणार्थं किमु वर्जयन्ते २५ 


१९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


पराभवो भूरि च तेन लब्धः । तथापि पाको युयुधे किमर्थम्‌ ? 
जानाति किं नैव स सत्यमेतद्‌। शुनः स्वपुच्छ सरलीभवेत्किम्‌ ।।२६॥। 


युद्धाङ्णे ये निहता युवानः । ते वीरपुत्रा ननु भारतस्य ॥ 
संरक्षणार्थं निजमातुभूमिम्‌। कृतार्पणं तैर्भविता न मोघम्‌ ।।२७।। 


भवेद्खण्डः पुनरेव देशः । वद्गस्तथा भारतपाकयोवै ॥। 
स्वातन्त्यवीरेण विनायकेन। उक्ता मनीषा सफलीप्रभूयात्‌ ।।२८।। 


अनुवाद- (२. कारगीलविजयः) 

सीमा भागातील प्रदेशात दुष्ट पाकिस्तानच्या सैन्याने प्रवेश केला. पुन्हा एकदा 
भारतातील शान्ती नादहिशी करण्यासाठी प्रयत्न केला गेला. खरोखरच भारताचे हे 
दर्दैवच ! ।।१।। 

भारतानरोबरच्या मैत्रीची नवाज शरीफाची भाषा फोल ठरली. बलवान अशा 
भारतीय सैन्याचा प्रवेश होताच (कारगीलमधील) बर्फ तापू लागले. ।।२।। 

तेजस्वी भारताला सतत छक्छण्यासाठीच पाकिस्तानात आय.एस.आय. या 
युद्धखोर संस्थेची निर्मिती आली आहे. पहा या शेजाव्याची कशी नीती आहे. ।।३॥ 

जबरदस्तीने हिदुस्थानात शिरल्याबहल सर्वं जगाने पाकिस्तानची निंदा केली. 
पाकिस्तान या वेगल्न्या भागाचा जन्मच, स्थिर भारताच्या द्रेषासाटी आहे. ।।४।। 

घराघरातून कारगील युद्धाची दृश्ये दूरदर्शनवर पाहिल्यामुढे लोकांची 
(सरकारबहलची) अनुकूलता त्वरीत वाढली व लोक (अति) उत्साही ्ाले. ।।५॥ 

पाकिस्तानच्या या कृतीने (आपले) लोक जागृत होऊन त्यांच्यातील एकी 
मजबूत ्ाली. भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानची निंदा करून तरुण वर्ग बहुसंख्येने 
सैन्यात दाखल ला. ।।६॥। 

कारगील बटालीक व द्रास इत्यादी ठाणी पाकिस्ताने गिव्टंकृत केली (परतु) 
चतुर वृत्तीच्या भारताने शत्रूचा पराभव करुन ती पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली. ।।७।। 

दुष्ट पाकिस्तानचे सैन्य खूप मारले गेले. बाब हल्ल्याने वैरी कोसव्ला. धीर 


२० 


--काव्य प्रवाहः -- 


खचलेले काही सैनिक तर शप्त्रे व प्रेते सोडून पव्यून गेले. ।८॥ 

फाठणीपासूनच काश्मीरात आपल्या हिटुची हत्या चालत आली आहे. 
स्वरक्षणासाटी अनेक निराश्रित, निर्वासित छावण्यामध्ये दाखल इ्ाले. ।।९॥ 

आपले जवाहरलाल नेहरु काश्मीर प्रश्न व्यर्थ युनोत कशासादी घेऊन गेले? 
त्याने भरपूर छ्छणारी डोकेदुखी या देशास दिली. ।।१०॥। 

ओरगजेब व महमद घोरी ज्याप्रमाणे अतिक्रूर राजे होऊन गेले त्याप्रमाणे 
नवाज शरीफानी युद्धबद्यावर तीव्र आघात करुन त्यांना जबर जखमी केले व आपल्या 
क्रोयचि प्रदर्शन केले. ।।११।। 

त्या युद्धबद्याच्या दुःखद्‌ किंकाव्व्या एेकून सुद्धा त्यांना हालहाल करुन ठार 
मारले. या कुकम्यनि त्याचे देह छिन्नविच्छिन्न करुन इकडे पाठविले. (अहो!) हिंदुशी 
क्रर्य हा पाकिस्तानचा धर्मच आहे. ।।१२।। 

राषटर्वजात लपेटलेली त्या शूराची पार्थिवे त्याचे घरी आणली गेली. संपूर्ण 
वीरोचित, गौरवपूर्वक, शासकीय पद्धतीने त्यांचा अत्यसंस्कार करण्यात आला. ।।१३॥ 

पुष्पमाला अर्पित केलेल्या (आपल्या वडिलाच्या) शवापुढे नतमस्तक होऊन 
बराच वेठ खूप दुःखाश्रू वाहत असणारे (त्याचे) पुत्र, शोक सोडून, शपथपूर्वक सैन्यात 
दाखल होऊन शौर्य दाखवृ इच्छितात. (ही वस्तुस्थिती दिसते) ।।१४।। 

सैन्याचे कुटुंब हे आपलेच कुटुंब आहे ही भारतवासीयाची संवेदना आहे. 
स्त्रियानी राख्या पाठवून आपल्या बधुत्वाची (सैनिकाना) जाणीव दिली. ।९५।। 

सैनिक व त्याचे स्वतःच्या कुटबियांच्या कल्याणासादी लोकांकडून विपूल 
पैसा जमा करुन तो पंतप्रधानांच्या निधीत जमा केला. ।।१६।। 

आक्रमण केलेला भूभाग कायमचा गिठ्छकृत करण्याचे हेतूने नवाज शरीफ 
(अमेरिकाध्यक्ष) क्लिटन याना भेटले (भारताचे) पतप्रधानानी तेथे जाण्यास (ठाम) 
विरोध केला. त्यामुठे पाक पतप्रधानाचे (कारस्थान) असफल ्ाले. ।।१७॥। 

आपल्या भारताने बाङ्गलादेशाची निर्मिती करुन पाकिस्तानच्या 
(आपल्यावरील) रोषास आमत्रण दिले. दुष्ट प्रवृत्तीचे प्रदर्शन करून पाकिस्तान 
(आपल्याला छत) आहे. नकाशातून लवकस्च (पाकिस्तानला) पुसून टाकावे.।।१८॥ 


२९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


पाकिस्तानकडून युद्धात आपले ्ालेले नुकसान वसूल करावे. त्याला 
(आतरराघ्रीय) न्यायालयासमोर उभे करवे. कोणत्याही तडजोडी स्वीकार नयेत. 
(कारण) पाकिस्तान हा विश्वास ठेवण्याच्या योग्यतेचा नाही. ।।१९।। 

पूर्वी ालेले पंतप्रधान राजनीतीत खरोखरच असफल ठरले. ज्यांनी स्वतःच्या 
मूर्खपणाने जिकलेला सर्व प्रदेश पाकिस्तानला पुन्हा परत दिला. ।।२०॥। 

बाङ्गला मुक्तिसंग्रामातील युद्धबदी भारताने पाकिस्तानच्या पुन्हा हवाली केले. 
काय सांगावे! दुष्ट पाकिस्तानपासून काश्मीरचा तुकडा मुक्त करण्यासाठी चांगली संधी 
होती. ॥२१।। 

नेहमी उपग्रहाद्रारे सीमा प्रदेशाची तपासणी (करणे) आज अत्यावश्यक आहे. 
भूदल, नौदल व वायुदल या सर्वासाठी भरपूर पैसा द्यावा. ।।२२॥ 

बोफोर्स नावाच्या विनाशकारी तोफानी उचावर असलेल्या शत्रूचा मोठ्या 
प्रमाणावर निःपात केला. सरकारने (अत्यंत) आधुनिक शस्त्रास्त्रे आपल्या सैन्यास 
त्याचे मनोबल वाढण्यासादी द्यावीत. ।।२३।। 

(आपल्या) शूरवीरानी दाखविलेल्या शौर्यानि तसेच लोकांच्या पाठिव्यामुे, 
शत्रूला हरवून आपला देश जिकला. चतुर वाजपेयी खरोखरच प्रशंसापात्र आहेत. || २४॥। 

पाकिस्तान हा दहशतवादाचा जन्मदाता आहे. हे सत्य जगाने जाहीर करावे. 
अमेरिका, चीन, रशिया इ. देश अशी घोषणा करण्याचे का बरे टाठत आहेत ? ।।२५।। 

(पूर्वी) त्याने चांगलाच पराभव अनुभवलेला असतानाही पाकिस्तान 
कशासादी लढला ? हे सत्य तो जाणत नाही काय ? (परतु) कुत्याचे शेपूट कधी सरव 
होईल काय ? ।।२६।। 

युद्धभूमीवर जे तरुण धारातीर्थीं पडले ते खरोखरच भारतमातेचे वीर सुपुत्र 
होत. आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी ज्यानी आपले देह अर्पण केले त्याचे बलिदान 
कधीही व्यर्थ होणार नाही. ।।२७॥। 

बाङ्गला देश, तसेच भारत व पाकिस्तान याचा पुन्हा अखंड देश होवो. 
स्वातत्र्यवीर विनायकराव सावरकरानी वर्तवलेली (त्याची) इच्छा सफल होवो. ।।२८॥। 


५१७ ५१७ १७ ५१७ ५१४ 
> > 


> > > 


२२ 


--काव्य प्रवाहः -- 


४. सौहार्दयात्रा । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 


अस्त्यद्यनाङ्ग्ला खलु पूर्वपाकः। चकास्ति प्राच्यां दिशि भारतस्य ॥ 
विभाति शेखाहसिनावरेण्या। प्रधानमन्त्री प्रियभाषिणी सा ।।१॥ 


षष्ठ्यां तिथौ ज्येषठसुदि प्रभाते। रेल्वेसचीवैश्च नितीशवर्यैः । 
उद्घाटितासीत्‌ बसयानसेवा। मध्ये द्वयोर्‌ भारतबाङ्ग्लयोश्च ।।२।। 


शोभायितं वै बसयानमेतद्‌। पुष्पैस्तथा स्थापितदीपहारैः ।। 
विशेषयाने प्रसृतं सुगन्धम्‌। गीतानि नेदुः ध्वनिमुद्रितानि ।।३॥ 
आम्लानदत्तो नु वसन्तवर्यः। वङ्गस्य मन्त्री विबुधः सुभाषः ।। 
ढाक्कापुरं तैर कृतं प्रयाणम्‌ । संवर्धनार्थं दृढबन्धुभावम्‌ ।।४॥ 

पद्या वहन्ती यमुना तथा च। पारं प्रकार्याऽपरिहारणीया ॥। 

प्रस्थाप्यते नावि च यानमेतद्‌ । सेतोरभावाद्धि सरिदूद्रयेऽस्मिन्‌ ।।५॥। 


पन्तप्रधानोऽवततार ढाक्काम्‌। विष्वा विमानं शुभराजहसम्‌ ॥। 
बाङ्गलाप्रधाना नु मुजीबकन्या। ननन्द सुस्वागतपूर्वमेव ।।६।। 


त्रिजेशमिश्रो जसवन्तसिंहः । कवीन्द्रवर्योऽपि सुमान्यवन्तः ॥ 
आसन्‌ नु सवं सहयात्रिकास्ते। यानप्रवासे ऽटलजीवराणाम्‌ ।।७।। 


सख्यं चिरायुः प्रभवेदूद्रयस्य'। वस्त्रध्वजारवै पथि भूषितास्ते ॥ 
प्रदर्शिताः सुप्रतिमा अनेका । पन्तप्रधानस्य च मार्गमध्ये ।।८।। 


बाङ्खलाप्रधानाटलजीवरेण्यौ । तयोरनेकाः सहयायिनोऽन्ये ।। 
सीमास्थरेखामनुगम्य चक्रुः। सुस्वागतं ते बसयात्रिकाणाम्‌ ।।९॥ 


२३ 


--काव्य प्रवाहः -- 
उस्माननाम्नि स्मृतिकक्षमध्ये । समागताः पर्यटकाश्च सवे ॥ 
शोनारगीतं' प्रजगुस्तदानीम्‌ । सम्मिल्य देशद्रयबान्धवाः स्वे ।।१०॥। 
पन्तप्रधानश्च नितीशवर्यः । जुघोषतुस्तौ नवरेलमार्गम्‌ ॥ 
देशद्रयेऽस्मिन्‌ वहनाय शीघ्रम्‌ । सख्यं दृढं सम्भवितुं सदैवम्‌ ।।११॥ 
चर्चा प्रदीर्घा हितवर्धनार्थम्‌ । भूता तदानीमुभयप्रदेशे ॥ 
शतद्विकोटिश्च ऋणप्रदानम्‌ । सम्मानितं वै निजभारतेन ।।१२॥। 
बाङ्गलाप्रधाना नियुयोज भोज्यम्‌ । पन्तप्रधानेन समं तदानीम्‌ ॥ 
ऊहुः सुखाश्रूणि च लोचनाभ्याम्‌ । स्मृत्या रणं -संगविमुक्तियुद्धे।।१३।। 
राष्टराधिकारी प्रददौ सुभोज्यम्‌ । पन्तप्रधानाय च गौरवार्थम्‌ ॥। 
प्राशंसताम्‌ द्वावपि मित्रभावम्‌ । सौहार्दयात्रा सफलीप्रभूयात्‌ ।।१४।। 


पन्तप्रधानोऽटलजीवरेण्यः । सन्मानितोऽसौ महताद्रेण ॥ 
बाङ्गलाप्रदेशस्थितसर्वलोकाः। अर्हन्ति लब्धुं नितरां प्रशंसाः ।।१५॥ 


अनुवाद- (४. सौहार्दयात्रा ) 


(नकाशात) भारताच्या पूर्वेस चमकणारा आजचा बागला देश हा पूर्वीचा 
पूर्वपाक होय. मधुरभाषिणी शेख हसीना महोदया पंतप्रधानाचे स्थानी शोभत 


आहेत. ।।१।। 


(सन १९९९) ज्येष्ठ शुद्ध षष्टीच्या प्रभात समयी रेत्वेमत्री मा.नितीशकुमार 


यानी भारत व बगला या दोन देशांमधील बस सेवेचे उदघाटन केले. ।।२॥ 


ही बस फुलाच्या व दिव्याच्या माव्ठानी सजविली होती. या खास 
सजविलेल्या बसमधील वातावरण सुगंधी असून आत ध्वनीमुद्रिकातील श्रवणीय गीते 


(मधुर स्वरात) एेकविली जात होती. ।।३॥। 


दोन देशामधील बंधुभाव वृद्धिगत व्हावा या हेतूने सुरु केलेल्या या बसमधून, 
मा.अम्लानदत्त, वसंत चौधरी, पश्चिम बगालचे वाहतूक मत्री श्री सुभाष चक्रवर्ती या 


र 


--काव्य प्रवाहः -- 


सर्वानी ढाक्यापर्य॑त प्रवास केला. ।।४।। 

सतत वाहणाय्या पद्या व यमुना या दोन पद्या पार करुन जाणे अपरिहार्य 
असते. दोन्ही नद्यांवर पूल नसल्याने बस नावेत ठेवून पलीकडे न्यावी लागते. ।।५।। 

पंतप्रधान वाजपेयीचे राजहंस विमानातून ढाक्यास आगमन ्ाले. बांगला 
देशाच्या प्रधानम त्री पै.मुजीनुरहिमान याच्या सुकन्येने त्याचे हार्दिक स्वागत केले. ।।६।। 

पतप्रधानाचे मुख्य सचिव मा .त्रिजेश मिश्र, (परराषटमत्री) मा.जसवत सिंह, 
(दूरसंचारमत्री) करवीर पुरकायस्थ इत्यादी सर्वानी पंतप्रधानाच्या समवेत (राजहंस) 
विमानातून प्रवास केला. ।।७।। 

दोन्ही देशामधील मैत्री चिरायु होवो अशा घोषणाचे कापडी ध्वज ढाका 
शहरात रस्तोरस्ती फडकत होते. तसेच रस्तोरस्ती मा.वाजपे्यीच्या प्रतिमा लावल्या 
होत्या.।।८॥ 

दोन्ही देशांच्या पतप्रधानानी आपल्या अनेक सहकाय्यासह सीमेवर जाऊन 
बसमधून आलेल्या प्रवाशांचे स्वागत केले. ।९॥ 

या बसमधून आलेले सर्व प्रवासी उस्मानी मेमोरियल हाँलमध्ये एकत्र आले. 
दोन्ही देशाच्या लोकानी अत्यंत आनंदाने शोणार बागला हे रषट्गीत गायले. ।।१०॥ 

मैत्री दृढ होण्यासाठी, तसेच जलद वाहतूक होण्यासाठी मा.पतप्रधान वाजपेयी 
व रेल्वेमत्री मा. नितीशकुमार या दोघानी दोन्ही देशामध्ये नवीन रेल्वेमार्ग सुरु करण्याची 
घोषणा केली. ।।११।। 

त्यावेव्ठी दोन्ही देशांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रदीर्घं चर्चा ञ्ञाली. आपल्या भारताने 
दोनशे कोटी रुपयाचे कर्ज बागलादेशासाठी देण्याचे मान्य केले. ।।१२॥। 

पतप्रधानांसमवेत बागलादेश पतप्रधानानी सहभोजन आयोजित केले होते. 
बागला मुक्ति युद्धातील आठवणीने बागला प्रधानमत्रयाना गहिवरून आले व त्याच्या 
डोव्न्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले. ।।१३॥ 

बागला देशाच्या राष्टूपतीनी भारताचे पंतप्रधानासाटठी भोजन आयोजिले होते. 
दोघानीही आपापल्या मैत्रीची प्रशसा केली. (अशी) ही सौहार्दयात्रा सफल 
होवो.।।१४।। 


२५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


पंतप्रधान अटलजीचा अत्यंत आदरपूर्वकं सन्मान केला. त्याबहल 
लागलादेश- वासीय सर्वजण खरोखरच प्रशसेस पात्र आहेत. ।।१५।। 


५. सीमोल्लङ्घघनम्‌ । 

(उपजातिवत्तम्‌) 
लाहोर-दिल्ली बसयानसेवाम्‌ । प्रारम्भयत्‌ भारतमुख्यमन्त्री 
स्वयं प्रविष्टो निकटस्थपाकम्‌ । चिराय सख्याय तथा सुखाय ।।१।। 
सुवर्णवर्णा बसयानसेवा । आसीत्‌ सदा-ए-सरहहनामा ॥ 
याने प्रविष्टेऽटलजीवरेण्ये । तालाः कराणां निनदुः समन्तात्‌ ।।२।। 
शत्ुध्नरसिंहो जसवन्तरसिंहः । शीलात्रिजेशप्रभूतिश्च मान्याः ॥ 
आसन्‌ तदानीं सहगामिनो वै । ते पाकयाने सह मन्त्रिभिश्च ।।३॥ 
अपावृतं द्रारमतिप्रमोदात्‌ । वाघाख्यभूप्यां नु नवाजव्थैः । 
नवाजवर्योऽटलजीवरेण्यौ । प्रशंसितुं तौ भवतश्च पात्रौ ।।४।। 
उच्चारिते द्रे निजराष्ट्ूगीते । देशद्रयेनातिविनम्रभावैः ।। 
ध्वजान्‌ त्रिवर्णान्‌ गगने प्रदर्श्य । बालाः सहर्षाश्च तदा ननर्तुः ।।५॥। 
ध्वजद्रयं व्योम्नि ततो रराजे । सुस्वागतायाटलजीवराणाम्‌ ॥ 
ववर्ष पुष्पाणि बहूनि मार्गे । प्रसार्य गन्धं लघुवायुयानम्‌ ।।६।। 
सीमासुरक्षादलसैनिकेषु । नारीदलं शूरतमं ननर्त ॥ 
पञ्जाबनृत्यं श्रुतभाङ्डाख्यम्‌ । पाकप्रदेशे पट॒मन्त्िणोऽग्रे ।।७॥। 


पञ्जाबभूम्याः सुमृदं गृहीत्वा । समर्पिता तां प्रियपाकभूम्यै ।। 
काव्यानि तेषामनुवादितानि । ऊर्दूगिरा ऽ हो किल गौरवार्थम्‌ ।।८॥। 


२८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


अग्रेसरत्वं स्पृहणीयमेतम्‌ । न दर्शितं केन च पूर्वकाले ॥ 
शान्तिं सुरक्षामुभयप्रदेशे । प्रस्थापनार्थं चिरकालिकं वै ।।९॥ 


काश्मीरदेशे हननं विरन्तुम्‌ । नवाजवर्थैः क्रियतां प्रयत्नः ॥ 
निष्पापजीवान्‌ तु बलेन हत्वा। सम्मेलनं (आलिङ्गनं) किं सफलीभवेद्रा।।१०॥। 


वैराय केचित्‌ स्पृहयन्ति देशाः । स्वार्थाय ते भारतपाकमध्ये ।। 
संरुध्य तेषां निभृतां मनीषाम्‌ । देशद्रयं भूरि भवेद्रलाढ्यम्‌ ।।११॥। 
अनुवाद- (५. सीमोल्लङ्घघनम्‌ ) 
भारताच्या पंतप्रधानांनी लाहोर दिल्ली बसचा शरुभारभ केला. कायमची पैत्री, 
तसेच निरतर सुखासाठी त्यांनी आपणहून शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात प्रवेश 
केला.।।१॥ 
सदा-ए-सरहद नावाची सोनेरी रगाची ही बस होती. सदर बसमध्ये 
अटलजींचा प्रवेश होताना टाव्न्यांच्या कडकडाटाने आसमंत दुमदुमला ।।२॥। 
शत्रुघ्नसिन्हा, जसवतसिग, शीला महोदया, त्रिजेश मिश्रा इत्यादी मान्यवर 
त्यावेव्टी पंतप्रधानांबरोबर पाकिस्तानकडे जाणाय्या बसमध्ये सहप्रवासी होते. ।।३।। 
नवाजशरीफानी अत्यंत आनंदित होऊन वाघाभूमीवरील (बोडरवरील) 
दरवाजा उघडला. नवाजशरीफ व अटलबिहारी हे दोघेही प्रशंसेस पात्र आहेत. ।।४।। 
दोनही देशानी अतिशय नग्रतेने आपापली रष्टगीते गायली. त्यावेव्ठी लहान 
मुले तिरगा स्ेडा उचलून अत्यंत आनंदाने नाचली. ।॥५॥ 
अटलजींच्या स्वागतासादी दोन्ही देशांचे ध्वज आकाशात फडकत होते. 
छोस्या विमानानी (हेलिकाण््णरस्त्यात सुगंध पसरवीत अनेक फुलाचा वर्षाव केला.।।६।। 
पाकिस्तानात सीमा सुरक्षादलातील सैन्यामधील शूर अशा स्त्री पलटणीने 
पंजाबातील प्रख्यात भागडानृत्य अटलजीपुदे सादर केले. ।।७॥ 
पजाबभूमीतील पवित्र माती घेऊन ती (भारताने) प्रिय पाकिस्तानच्या भूमीस 
अर्पण केली. प्रधानमत्रयाच्या गौरवार्थ त्याच्या काव्याचा उर्दूत अनुवाद केला. ।॥८॥। 
दोन्ही देशामध्ये कायमस्वरुपी शाती व सुरक्षा प्रस्थापनेसाठी वाजपेयीनी 





२७ 


--काव्य प्रवाहः -- 


केलेले नेतृत्त्व हे यापूर्वी कोणीही केले नसून ते खरोखस्च वाखाणण्याजोगे आहे.11९।। 
काश्मीरमधील हत्या थाबविण्यासाठी नवाजशरीफानी प्रयत्न करावा. निष्पाप 

जीवाचा सतत बन्टी देन दोघाचे मीलन (आलिगन) सफल होईल काय ? ।१०॥। 
स्वतःच्या स्वार्थासाठी काही देश भारत पाकिस्तानमध्ये शत्रुत्व असावे अशी 

इच्छा करतात. त्याचा हा गुप्त हेतू ठोकरुन देखन दोन्ही देश बलवान व्हावेत.।।११।। 


६. धर्मवीरगौरवम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 

न ज्ञायते केन नरः प्रसिद्धः । ठाणेनगर्या निवसन्‌ सदैवम्‌ ॥। 
विद्यालये सन्‌ प्रविवेश सेनाम्‌ । आनन्दवर्यः खलु लब्धकीर्तिः ।।१॥। 
त्रिचक्रयानानि वितीर्य तेन । प्रदाय दास्यं च तथा युवभ्यः ॥ 
न्यूनीकृतं निष्क्रियवर्गमेषाम्‌ । प्रशंसनीयं खलु तस्य कार्यम्‌ ।।२॥। 
स्वल्पप्रमाणेन ऋणप्रदानम्‌ । परिश्रमिभ्यः गृहजीवनाय ॥। 
दोलागृहार्थं सुकुटीप्रदानम्‌ । स्त्रीणां तथा सीवनयन्त्रदानम्‌ ।।३॥। 
सहायता तेन च भूरि दत्ता । यथा प्रसङ्गे खलपीडितेभ्यः ॥। 
कुटम्बवादा विरताः प्रयत्नैः । सम्मिल्य सर्वान्‌ मृदुभाषणेन ।।४।। 
मार्गप्रसारं महनीयकार्यम्‌ । ठाणेपुरे तेन कृतं वरेण्यम्‌ ॥ 
निस्सार्य पड्कं नु जलाशयाद्रै । शुद्धीकृतं सर्वजलं तडागे ।।५॥। 
रक्तप्रदाने कृतभूरियत्नः । सत्कारितोऽसौ निजशासनेन ॥। 
सावन्तवर्यैः महतादरेण । तथान्यसंस्थाप्रमुखैस्तदानीम्‌ ।।६॥ 


अभ्यासवर्गाणि च स प्रयुङ्क्ते । छात्रान्‌ कृते माध्यमिकान्तवषं ॥। 
अदात्‌ युवभ्यः व्यसनाद्विमुक्तिम्‌ । अवर्धयत्‌ तेषु च सत्प्रवृत्तिम्‌ ।।७॥। 


२८. 


--काव्य प्रवाहः -- 


निसर्गकोपेन स पीडितेभ्यः, द्रव्यं तथा धान्यनिवासमेव ॥ 
युयोज वस्तूनि विना विलम्बम्‌ । मुहरमुहुस्ताननुपृच्छय सम्यक्‌ ।।८।। 


स्वहिन्दुधर्मस्य कृते नितान्तम्‌ । आनन्दवर्यः यतते सगर्वम्‌ ॥। 
संरक्षणार्थं बलवर्धनार्थम्‌ । नित्यं प्रजागर्ति च धर्मवीरः ।।९॥ 


माघस्य मासे सुदिपौर्णिमायाम्‌ । दिषधेवरेण्यः सहयायिनो वै । 
गच्छन्ति घोषेण मलङ्गदुर्गम्‌ । प्रस्थापनार्थं नवनाथस्थानम्‌ ।।१०।। 


आन्दोलने कर्मविरामकाले। सेवां जनानां कुरुते सदैवम्‌ ॥ 
चिन्तामणीनिर्मलवंशदीपः । जीवेत्‌ सुपुत्रः शरदः शतं च ।।११॥ 


अनुवाद- (६. धर्मवीरगौरवम्‌ ) 

शिक्षण घेत असताना ज्यानी शिवसेनेत प्रवेश केला, पुष्क कीर्तीं संपादन 
केली, त्या ठाणे शहरात कायम वास्तव्य असलेल्या मा.आनंदराव दिघे या प्रसिद्ध 
व्यक्तीस कोण बरे ओव्छखत नाही ? ।।१॥। 

अनेकाना रिक्षा उपलब्ध करुन तसेच तरुणांना नोकस्या मिव्छवून देऊन बेकारी 
कमी केली. खरोखरच हे कार्य प्रशंसनीय आहे. ।।२॥। 

घरेलु धंद्यासाठी कष्टकव्यासाठी कमी दराने कर्ज मिव्छवून दिले. स्त्रियाना 
पाठणाघरासाठी चांगल्या जागा मिव्छवून दिल्या. तसेच त्यांना शिवणयत्रेही उपलब्ध 
करुन दिली. ।।३।। 

दुष्टप्रवृत्तीपासून त्रासलेल्याना जरूरीच्या वेन्ी त्यानी भरपूर मदत केली. 
(एवढेच नव्हे तर) आपल्या मधुर वाणीने त्यानी कुटबातील सर्वाची एकी करुन 
त्यांच्यातील भांडणतटे प्रयत्नपूर्वक मिटविले. ।।४।। 

ठाणे शहरातील रस्तारुदीसाठी त्यानी फार मोटी कामगिरी केली आहे. 
तव््यातील गाव बाहेर कादून तव्टी स्वच्छ केली. ।।५।। 

रक्तदान शिबिरासाठी भरपूर मेहनत घेतल्यामुके आपल्या सरकारने (माजी 
आरोग्यमत्री) मा. सावत याचे हस्ते त्याचा आद्रपूर्वक सत्कार केला. त्याचबरोबर 


२९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


त्यांचे अनेक संस्थांकडूनही त्यावेव्टी सत्कार ्ञाले. ।।६॥। 

शालात परीक्षेच्या विद्यार््यासाठी ते अभ्यासवर्गाची योजना करतात. बय्याच 
तरुणाना त्यानी व्यसनापासून मुक्त केले व त्याचे ठिकाणी सत्प्रवृत्ती निर्माण 
केली.।॥७॥ 

नैसर्गिक आपत्तीने पीडलेल्याना धन, धान्य, निवारा इ.अनेक सोई तातडीने 
पुरविल्या. तसेच वारंवार त्याची विचारपूसही केली. ।।८॥। 

आपल्या हिन्दुधर्माचि रक्षणासाठी, धर्म बलशाली होण्यासाठी आनंदराव दिषे 
अत्यत अभिमानाने सतत प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी हा धर्मवीर सतत जागा 
असतो. ।।९।। 

दरवर्षी माघी पौर्णिमेस दिप महोदय व त्याचे असंख्य सहकारी मलगगडावर 
ते स्थान नवनाथापैकी आहे हे ठामपणे प्रस्थापित करण्यासाठी घोषणा देत जात 
असतात. ।१०॥ 

जनआदोलनाचे वेव्णी तसेच संपकाव्ात ते लोकाच सेवेसाटी सदैव तयार 
असतात. चितामणी व निर्मलदेवी याचे वंशाचा दिवा असलेल्या सुपुत्रास शंभर 
शरदक्रतूएवदे आयुष्य लाभो. ।।९१।। 


७. हद्यराजगौरवम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 
(जगत्‌प्रसिद्धाः हच्छल्यविशारदाः चिकित्सवराः डों.नीतू माण्डके महोदयाः 
अकाले ५४ वयसि २०/५/२००३ दिनाङ्के हद्गतिरोधेन भूलोकं विहाय स्वर्ग प्रयाताः 
। तेषां स्मृत्यै ममाल्पीयान्‌ काव्यपुष्पाज्जलिरयम्‌ समर्प्यते ।) 
न ज्ञायते केन जगतूप्रसिद्धः । चिकित्सकः शल्यविशारदः सन्‌ ॥ 
जातः सुवंशे श्रुतमाण्डके यः । नीतुवरेण्यो बुधवैद्यराजः ।।९॥ 


हद्घातरोगात्‌ स ररक्ष रुणान्‌ । हतूतीत्रघातेन परं गतोऽसौ ॥ 
तस्योपयोगः त्रिदिवे भवेद्र । किं कथ्यते दैवगतिर्विचित्रा ।।२॥ 


३० 


--काव्य प्रवाहः -- 


अहो मृतो नास्ति महोदयोऽयम्‌ । हदूदानकार्याय दिवं गतोऽसौ ।। 
स्वर्ग प्रविष्टोऽस्ति परीक्षणार्थम्‌ । दिवङ्गतानां हृदयानि वाऽसौ ।।३।। 


दीपावलीत्युत्सव आगतेऽयम्‌ । आकाशदीपादि विलेपनानि ।। 
विक्रीय वस्तूनि बहूनि बाल्ये । स्वशिक्षणार्थं चितवान्‌ धनानि ।(४।। 


तस्य प्रिया कन्दुकदण्डकेलिः । तथा प्रियासीत्‌ पदकन्दुकस्य ॥ 
स नाटकेभ्यः स्पृहयाञ्चकार । भूतादरः सोऽपि नटेषु नित्यम्‌ ।।५।। 


हच्छस्त्रकार्यं पणशीकराणाम्‌ । मूल्यं विना तेन कृतं वरेण्यम्‌ ॥। 

स बद्धभावः प्रति नास्यसृष्टिम्‌ । निन्ये स्वयानेन नटाननेकान्‌ ।।६। 
पस्पर्श नासौ मदिरं कदापि । जघास मांसं न गृहे बहिर्वा ॥। 

नीतुर्नं जज्ञे खलधूभ्नपानम्‌ । व्यायाममेषोऽप्यपरं चकार ।।७॥ 
नि्मातुमैच्छत्‌ भवनं विशालम्‌ । मुम्बापुरेऽसौ हदि पीडितेभ्यः ।। 
अभीप्तितार्थं स्वधनं प्रदाय । स लब्धवान्‌ भूरि धनं जनेभ्यः ।।८॥ 
नीतबरेण्यो घनराष्टभक्तः । प्रप प्रशिक्षां प्रययौ विदेशम्‌ ॥ 
विदेशवासे ववृधेऽस्य विद्या । तथापि नायं लुलुभे धनाय ।।९॥ 


अमेरिकास्थां धनदा सुसेवाम्‌ । त्यक्त्वा निवृत्तो निजमातृभूमिम्‌ ॥। 
साहाय्यवित्तं स चिचाय भूरि । शल्यक्रियार्थं नतनिर्धनानाम्‌ ।।१०॥। 


हच्छल्यशास्त्रस्य विकासतन्त्रम्‌ । स आनिनाय प्रथमं विदेशात्‌ ॥। 
अध्यापयामास चिकित्सकां तद्‌ । नवप्रकारं प्रगतक्रियायाः ।।११॥ 


हद्रोपणार्थेऽपयशो न जज्ञे । शीघ्रोपचारार्थमसौ दधाव ॥ 
कदापि नासीत्‌ स धनानुगामी । तस्यानुगामि स्वयमेव वित्तम्‌ ।।१२।। 


२९१ 


--काव्य प्रवाहः -- 


स लीलयाऽपावृतशस्त्रकर्म । हदामकार्षीत्‌ मरणोन्मुखानाम्‌ ॥। 
शस्तरक्रियान्ते स बभाण बन्धून्‌ । अहो कृपैषा परमेश्वरस्य ।।१३।। 
शिशोः परिष्वङ्गसुखे रता स्त्रीम्‌ । हद्रोगमुक्त च शिशु हसन्तम्‌ ।। 
दृष्टास्य चेतो मुमुदे नितान्तम्‌ । उपेत्य बालं स जहास मन्दम्‌ ।।१४।। 
हच्छस्त्रकर्माणि चकार भूरि । विश्वस्य देवे परमं सभावम्‌ ॥ 
शल्योपचारान्‌ सफलीभवन्तः । हद्रोगमुक्ताः प्रणमन्ति नीतुम्‌ ।।१५॥ 
विक्रान्तनौकापरिरक्षणार्थम्‌ । कृतप्रयत्नोऽर्जितवान्‌ यशोऽसौ ॥ 

स वैद्यशास्त्रे कृतवृद्धिकार्यात्‌ । लेभे प्रशस्तीर्बहुधा समानम्‌ ।।१६।। 
चिकित्सकोऽयं बहुलब्धकीर्तिः चिकित्सकोऽयं कृतनेत्रदानः ॥ 
दद्रसेवाव्रतमाददे सः । स्वदेशसेवाव्रतमाददे सः ।।१७॥। 


आसीत्स राजा हदयस्य नूनम्‌ । आसीत्स राजा हदि पीडितानाम्‌ ॥। 
आसीत्स राजा च चिकित्सकानाम्‌ ।आसीत्स राजा परिचारिकाणाम्‌।।१८।। 


सपादलक्षान्तिकशस्त्रकर्म । प्रायः स चक्रे लघुजीवनेऽस्य ॥ 
आक्रम्य सिन्धून्‌ प्रसृतास्य कीर्तिः। नीतुः समोऽन्यो भविता न वैद्यः।।१९।। 


दिवङ्गतोऽसौ हृदयाक्रमेण । विहाय सर्वानतिदुःखसिन्धौ ॥ 
मित्राणि सख्यो सुबहूनि चासन्‌ । तस्मिन्‌ गते ते रुरुटुर्नितान्तम्‌ ।।२०॥ 


नीतूवर त्वां नहि विस्मरामि । आगच्छ भूरिं त्रिदिवाद्‌ द्रुतं त्वम्‌ ।। 
सम्प्रा्थयेऽहं मम देवमेवम्‌ । तस्मै प्रभो देहि पुनरनृदेहम्‌ ।।२१।। 
अनुवाद- (७. हदयराजगौरवम्‌ ) 
(जगप्रसिद्ध हदशल्य विशारद चिकित्सकश्रेष्ठ ड. नीतू मांडके याचे 
दि.२०/५/२००३ रोजी वयाच्या ५४ब्या वर्षी अकाली हद्गति बंद पून निधन इ्ाले. 





३२ 


--काव्य प्रवाहः -- 


त्याच्या स्मृतीस माञ्मी ही काव्यकुसुमाजलि) 

माडके यांच्या प्रसिद्ध वंशात जन्मलेल्या जगप्रसिद्ध शल्य विशारद असलेल्या 
डो.नीत्‌ माडके याना कोण बरे ओखखत नाही ? ।९॥ 

तीव्र हार्ट अटेकने होणाव्या मृत्यूपासून त्यानी बय्याच रोग्याना वाचविले. परत 
स्वतःचे निधन मात्र अत्यंत जोराच्या हार्ट अटेकने ्ाले. त्याची स्वर्गात जस्र होती 
काय ? काय सांगावे! दैवगतीच विचित्र आहे. ।।२।। 

अहो, ते काही स्वर्गवासी ्ालेच नाहीत. आपल्या हदयाचे दान करण्यासादी 
ते स्वर्गात गेले आहेत किवा ते स्वर्गवासी आलेल्यांची हदये तपासण्यासादी तर तेथे 
गेले असतील का? ।३॥ 

दिवाव्दी येताच ते त्यांच्या बालपणात आकाशकदील, उटणे वैरे वस्तू विकून 
स्वतःचे शिक्षणासादी पैसे जमवीत असत. ।।४।। 

त्याचा हंकी हा आवडता खे होता. तसेच फुटबंलही त्याना आवडत 
असे. त्याना नाटके आवडत असत. तसेच त्यांना नटांबहल खृप आद्र असे. ।५॥ 

मा.प्रभाकर पणशीकराची हदयशस्त्रक्रिया त्यांनी विनामूल्य केली. नास्यसृष्टी 
बहल त्याना जिब्हाव्ा होता. स्वतःच्या गाडीने ते अनेक नटांना नेत असत. ।।६।। 

ते दारुला कधीही शिवले नाहीत. तसेच त्यांनी घरी किंवा बाहेर कधीही मांस 
भक्षिले नाही. ते घातक अशा धूप्रपानापासून दूर होते. शिवाय ते व्यायामही करीत 
असत. ।।७॥। 

हदय रोग्यांसाठी मुबईमध्ये एक विशाल होँस्पिटल बाधण्याची त्याची इच्छा 
होती. त्यांच्या या इच्छित कार्यासादी त्यानी स्वतःचा पैसा दिलाच. परतु लोकाकडूलही 
खूप पैसा मिव्विला. ॥८।। 

नीतू मांडके हे प्रखर राष्ट्रभक्त होते. पुढील शिक्षणासादी ते विदेशात गेले. 
परदेशात त्याच्या विद्येत खूप वाढ ्ञाली. परतु त्याना पैशांचा कधीही मोह इ्ञाला 
नाही. ॥।९॥ 

खूप पैसा देणारी अमेरिकेतील नोकरी त्यानी सोडली व आपल्या मायभूमीत 
परतले. गरीब गरजूच्या शस्त्रक्रियेसाठी त्यानी बराच पैसा जमविला. ।।१०॥। 


२३२ 


--काव्य प्रवाहः -- 


हदय शस्त्रक्रियेचे नवीन "मिकास' तंत्र त्यांनी परदेशातून प्रथमच भारतात 
आणले. त्या नवीन शस्त्रक्रियेचे शिक्षण त्यानी बय्याच डक्टराना दिले. ।।११॥। 

हदयरोपणात त्याना अपयश कधीही माहिती नव्हते. तातडीच्या उपचारांसाठी 
ते धावून जात. ते पैशाच्या मागे कधीही नव्हते. उलट पैसाच त्यांचे मागे होता.।।१२।। 

अत्यंत मरणावस्थेतील रुग्णाची ओपनहा्टं सर्जरी ते सहजपणे करीत असत. 
शस्त्रक्रिया ्ाल्यावर ते (रुग्णाच्या) नातेवाईकाना सागत "अहो, ही तर परमेश्वराची 
कृपा!" ।।१३॥ 

शस्त्रक्रियेमुके हदयरोगमुक्त ालेल्या हसय्या बालकास तसेच आपल्या 
शरीरावर बालकाचे बागडण्याचे सुख अनुभवणाव्या स्त्रीस (आईस) पाहून त्यांना अत्यंत 
आनंद होत असे. अशा बालकाजवव्छ जाऊन ते मन्द हास्य करीत असत. ।।१४॥। 

देवावर नितांत श्रद्धा ठेवून त्यांनी खूप शस्त्रक्रिया केल्या. शस्त्रक्रिया सफल 
्ालेले हदयरोगमुक्त नीतुपुदे नतमस्तक होतात. ।।१५॥ 

विक्रात नौकेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले व त्यात त्याना 
चांगले यश मिकाले. वैद्यकीय शास्त्रात त्यानी जी वाढ केली त्याबदल त्याना अनेक 
बहुमान प्राप्त ्ाले. ।१६॥ 

ते खूप कीतीं मिव्विलेले डँक्टर होते. ते नेत्रदान केलेले डक्टर होते. त्यानी 
दीन दरिद्री लोकसेवेचे त्रत स्वीकारले होते. त्यानी देशसेवाव्रत स्वीकारले होते.।।१७॥। 

ते खरोखर हदयाचा राजा होते. ते हदयरोग्याचा राजा होते. ते डोक्टराचा 
राजा होते व परिचारिकाचाही राजा होते. ।।१८॥। 

त्यानी आपल्या अल्पजीवनात बहूधा पाव लक्षापर्यत शस्त्रक्रिया केल्या 
आहेत. सागराच्या सीमापार त्याची कीर्तीं पसरली आहे. नीतूसारखा दुसरा डक्टर 
होणार नाही. |।१९॥। 

सर्वानाच दुःखसागरात सोडून ते हारं अंटेकने गेले. त्याना मित्र आणि मैत्रिणी 
पुष्कठ्ट होत्या. ते जाताच ते ढसाढसा रडले. ।।२०॥। 

हे नीतृश्रष्ठा, तुला मी कधीही विसरणार नाही. स्वर्गातून तू लवकस्च पृथ्वीवर 
ये. माञ्या देवास मी प्रार्थना करतो, हे प्रभो, तू त्यांना पुन्हा नरदेहात पुनर्जन्म दे.।।२९॥ 


३ 


--काव्य प्रवाहः -- 


८. दोलागृहम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 


दोलागृहे मां न निधाय गच्छ । कार्यालयं त्वं मम मातृदेवि ॥। 
नाहं चिकीर्षामि गृहं विहातुम्‌ । मां स्नापयन्तीं स्वपितामहीं च ।।१।। 


त्वया विनाहं हि कथं लभेयं । दुग्धं त्वदीयं खलु चिन्तयस्व 
विहाय पीयूषरसं पिबामि । कूपीस्थदुग्धं हि बलेन दत्तम्‌ ।।२। 


कथं सहिष्ये विरहं त्वदीयम्‌ । कथं वदेयं मम पीडनं त्वाम्‌ ॥ 
उपास्य कट्यां तव दृश्यते खे । सूर्योदयोऽम्न प्रतिभानुवारम्‌ ।।३।। 


उन्नीय हस्तं कुरुषे स्मितं त्वम्‌ । कार्यालयार्थं नु यदा प्रयासि ॥। 
तदाननं शुष्यति मे सदुःखम्‌ । अश्रूणि भूम्यां च मुहुः पतन्ति ।।४।। 


शिशोःपरिष्वङ्गसुखं विनान्यद्‌ । न स्यात्‌ पवित्रं खलु भूतलेऽस्मिन्‌ ॥ 
कथं न जानासि मनोन्यथां मे । द्रव्यार्जनार्थं यतसे कियत्‌ त्वम्‌ ।५॥ 


विराममश्नुष्व षडष्टमासान्‌ । सङ्गोपनार्थ गृह एव मातः । 
न रोचते मे वलये करस्थे । कण्टस्थमालां नु सुवर्णवर्णाम्‌ ।।६।। 


श्रुत्वा विलापं नु ममातिदूरात्‌ । अत्रस्थनारी शिशुपालयित्री ।। 
न सान्त्वयन्ती कुपिता तु मह्यं । चपेटिकां सा सबलं ददाति ।।७॥। 


मद्रक्षणे या ललना नियुक्ता । सा सर्वदा पश्यति चित्रवाणीम्‌ ।। 
प्रीणाति सा त्वां मृदुभाषणेन । स्तवीति सा मां वितथं तवाग्रे ।।८।। 


विश्रम्य विश्रम्य पुनश्शयेऽहम्‌ । स्मृतिस्तव त्रासयते दिवा माम्‌ । 
आगत्य मातर्धर मां कराभ्याम्‌ । निद्रायमाणाय च गाय गीतम्‌ ।।९।। 


२३५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


त्वय्यागतायां मुदितो भवामि । अङ्कं समारुह्य पिबामि दुग्धम्‌ ॥ 

दुग्धं न तत्‌ किन्तु सुधानिधानम्‌ । सर्वश्रो निर्मितवान्‌ मदर्थम्‌ ।।१०।। 

किं मन्यसे त्वं मम दर्शनेन । किं मन्यसे त्वं मम भाषणेन ॥ 

किं मन्यसे त्वं मम चुम्बनेन । किं मन्यसे त्वं मम रोदनेन ।११।। 

दन्तोद्गमो मे भविताऽचिरेण । ज्ञास्यामि पश्चादनुरिङ्गणं च ।॥। 

विसूचिकादिप्रतिरोधकानि । प्राश्यौषधानि क्रमशोऽपि लप्स्ये ।।१२।। 

वर्षद्रयानन्तरपुष्टकायः । मून्मूर्तिमेकां सुवरां करिष्ये ।। 

कृत्वा विमानोडयनं सवेगम्‌ । नभोऽङ्गणेऽहं बहु खेलितास्मि ।।१३।। 

एतन्न जानीहि कदापि मातः । असम्भवं मे गगने प्रयाणम्‌ ॥ 

तवोद्रस्थः श्रुतवानहं तां । विस्फोटमालां मरुभूमिभूताम्‌ ।।१४।। 

प्रक्षिप्य वृक्षेषु शिलाप्रखण्डान्‌ । आघ्राण्यनेकान्यवपातयिष्ये ।। 

चित्वाऽवसन्नानि फलानि भूम्याम्‌ । प्रस्थापयिष्ये तव सम्मुखेऽहम्‌ ।।१५।। 

परिक्रमन्ते पशुपकषिणोऽपि । दिनान्त्ययामे स्वगृहं विशन्ति ॥ 

अहं परं पञ्जरबद्धकीरः । वरं प्रसूतिर्विटपस्थनीडे ।।१६॥। 

जानामि किं नैव च सत्यमेतद्‌ । वासांसि तेऽहं मलिनीकरोमि ॥ 

अवेहि बाल्यं मम, किं करिष्ये । दास्यामि तुभ्यं सुसुखं भविष्ये ।।१७।। 

काङ्क्षे च नाहं शशिनं नभस्थम्‌ । महार्घवस्त्राण्यपि नैव काङ्क्षे ॥ 

इच्छामि नाहं द्रविणं धनं वा । काङ्क्षे तु दुग्धं हि तवैव मातः ।।१८॥ 
अनुवाद- (८. दोलागृहम्‌ ) दोलागृहम्‌ )(पाठणाघर) 


आई गं, मला पाठणाघरात ठेवून तू नोकरीस जाऊ नकोस. मला न्हाऊ 
घालणाय्या आजीस व घरास मी सोड्‌ इच्छित नाही गं ! ।।१।। 


३६ 


--काव्य प्रवाहः -- 


खरच, तू विचार कर, तु्यावाचून मला तुञ्चे दूध मिटेल कां ? अमृतपान 
सोडून मला बेच दिलेले बाटलीतील दृध प्यावे लागते. ।।२।। 

साग, तुञ्चा विरह मी कसा सहन करु? तुला माड् दुःख कसे सागू? द्र 
रविवारीच तुया कडेवर बसून मला सूर्योदय पाहता येतो गं ! ।।३॥। 

कामावर जाण्यासाठी तू जेव्हा निघतेस तेव्हा हसतमुखाने तू मा्याकडे पाहून 
हात उचावतेस. त्यावेव्ठी मा्ञा चेहरा दुःखाने सुकून जातो व डोव्व्यातून अश्रूच्या धारा 
जमिनीवर वारवार पडत रहातात. ।।४। 

लहान बाव्ठाच्या आलिगन सुखाव्यतिरिक्त या भूतलावर दुसरे कोणतेही पवित्र 
सुख नसेल. माञ्यी ही मनोव्यथा तुला कशी समजत नाही? पैशासाठी तू किती 
धडपडतेस ?।।५।। 

माञ्ा सांभाठ घरीच करण्यासाठी तू सहा-आठ महिन्याची रजा घे. माञ्या 
दोन्ही हातातील कड़ी तसेच गव्व्यातील सोनेरी माव्टसुद्धा मला आवडत नाही गं! ।।६।। 

दुरुनच माङ्ञे रडणे एकून मुलाना सांभाक्णारी येथील बाई मला शांत न करता 
उलट माञ्यावर रागावते व माञ््या (गालात) जोरात चापट देते. ।।७।। 

माञ्मी काठ्जी घेणारी येथील बाई नेहमीच दूरदर्शन पाहण्यात गर्क असते. ती 
गोड बोलून तुला खूष करते व तुञ्यापुढे मा्ची खोटी स्तुती करते. ।।८।। 

थाबून थाबून मी पुन्हा पुन्हा पडतो. तुञ्जी आठवण मला दिवसा सारखी 
छकत्ये गं! आई गं, तू येऊन मला तुञ्या बाहूत घे व अगाई गीताने ज्ञोपव. ।।९॥ 

तू घरी येताच मला आनंद होतो. लगेच तुया मांडीवर उडी घेवून मी तुद्य 
दूध टोसू लागतो. अगं, ते दध नन्हेच, तो तर परमेश्वराने माड्यासाठी निर्माण केलेला 
अमृताचा ठेवा आहे. ।।१०॥ 

साग मी दिसताच तुला काय वाटते? माद्चे शब्द एेकून तुला कसे वाटते? 
माञ्चा मुका घेताना तुला कसे वाटते व माञ्या रडण्याने तुला कसे होते ? ।।११।। 

मला लवकरच दात येतील. नतर मला हब्यृहव्ू रागताही येईल. रोगप्रतिबधक 
ओषधाचे डोस क्रमाक्रमाने मला मिक्तील. ।।१२।। 

दोन वर्षानी सुदृढ ्आाल्यावर मी एक सुरेख मातीचे चित्र बनवीन. अतिशय 


३७ 


---काव्य प्रवाहः --- 

वेगाने विमानाने मी उद्ाण करुन नभागणात भरपूर खलेन. ।।१३॥ 

अगं आई, तू असं समजू नकोस की माञ्जी आकाशातील भरारी अशक्य 
आहे. अग, तुञ्या गर्भात असताना मी वाठ्वटात ालेले (पोखरण) स्फोट एेकले 
आहेत. || १४।। 

आब्यानी भरलेल्या ज्ञाडावर दगड फेकून मी खूप आबे खाली पाडीन. 
जमिनीवर पडलेले आने गोव्ठा करुन मी ते तुञ्या पुढ्यात ठेवीन. ।।१५।। 

पशुपक्षी स्वतःहून फिरत असतात. सायंकाव्ी ते आपापल्या घरी येतात. मी 
मात्र पिजय्यातील बंदिस्त पोपट होय. (अहो) यापेक्षा ्ाडावरील घरस्यात जन्म घेणे 
नरे. ।।१६।। 

मला हे समजत नाही का, की मी तुद्य कपडे खराब करतो. काय करु? अगं 
माञ्ी बाल्यावस्था लक्षात घे. तुला पुढील आयुष्यात खृप सुखात ठेवीन. ।।१७॥। 

मला आकाशातील चंद्र नको. उची कपडही नकोत. द्रव्य किंवा धन ही नको. 
मला फक्त तुड् दूधच हवे गं? ।।१८॥। 


९. कुमारमानसम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 


आगच्छ मातर्‌ त्वरया गृहं त्वम्‌ उपास्य कट्यां च बहिर्नयस्व । 
दिशस्व सूर्यं क्षितिजं प्रयान्तं बलाकमालां गगने भ्रमन्तम्‌ ।।१।। 


धेनृञ्चरन्तीः परितस्तडागम्‌ वत्सांश्च तासामनुगन्तुकामान्‌ । 
प्रक्षालयन्तीः वसनानि नारीः मत्स्यान्‌ धरन्तं पटरधीवरं च ।।२॥ 


मृतूताम्रभाण्डानि निधाय मूर्ध्निं जलं वहन्तं ललनासमूहम्‌ । 
बालान्‌ तरीतुं विशतस्तडागम्‌ तोयं स्वचश्चा पिबतः कपोतान्‌।।३॥ 


प्राप्तु स्वभक्षयं मुहुरुत्पतन्ति भेका वराकास्तटमाश्रयन्तः । 
कुर्वन्ति रात्रौ शयनं कुतस्ते पङ्के जले वा कथयस्व मातः ।(४॥ 


३८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


त्यक्तुं विलापं नु मुहूर््रवीषि तथापि हदं नयसे न किं माम्‌ । 
मां मन्दिरं नेष्यसि वा कदापि गेहे तदर्थं समयः कुतस्ते ।॥५॥ 


कृत्वाङ्गुलि मे सुकरे त्वदीये प्रदक्षिणा मे भविता शनैश्च । 
समर्पयिष्ये कुसुमानि मूत्य दूर्वाङ्कुरान्‌ पाटलपुष्पमालाम्‌ ।।६॥ 


उन्नीय हस्तं मम नादयिष्ये घण्टां स्थितां मन्दिरमध्यभागे । 
संस्थापयिष्ये धनपेटिकायाम्‌ रुप्यात्मकं नाणकमेकमम्ब ।।७। 


मूतः समक्षं पृथुनारिकेरम्‌ भिन्द्यां तथाहं नमनं करिष्ये । 
भाले विभूतिं च विलेपयिष्ये तीर्थं प्रसादं सदयं ग्रहीष्ये ।८॥ 


उत्पाटयिष्ये कमलानि भूरि विष्टा तडागं प्रसृतं विशालम्‌ । 
गजेन्द्रमोक्षस्य कथां स्मरामि श्रुतां मया तां मम मातृगभं ।।९।। 


द्रक्ष्यामि, शीघ्र प्रपलायमानान्‌ ्ुत्पीडितालीन्‌ मधु लब्धुकामान्‌ । 
क्रोत्स्यन्ति पद्योत्पटनेन मे ते यास्यन्ति दूरं विफलप्रयासाः ।।१०॥। 


समाप्य रात्रिर्भविता प्रभातम्‌ हसेत्‌ तडागे कमलं समोदम्‌ । 
विचिन्तिते कोषगते द्विरेफे हा हन्त पद्म गज उज्जहार ।।११।। 


मूढोऽसि रे पङ्कज बद्धभृद्ग निरर्थकं त्वं ग्रियसे किमर्थम्‌ । 
करोषि छिद्र लगुडे कठोरम्‌ बिभेषि दष्टा कमलं विभे्तुम्‌ ?।।१२॥। 


इच्छामि चेतुं बदरीफलानि प्रातुं सुगन्धं नवमञ्जरीणाम्‌ । 
भूमौ विकीर्णानि फलानि चेतुं चिन्ता न मे स्यात्ततकण्टकानाम्‌ ।।१३।। 


दिनान्त्ययामे स्वजनान्‌ प्रणम्य श्रीरामरक्षापठनं करिष्ये । 
अन्त्याक्षरैः संस्कृतभाषितेषु मध्येकुटम्बं च विनोदयिष्ये ।।१४।। 


३९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


यास्यामि नित्यं शिशुपाठशालाम्‌ धृत्वा करे पुस्तकपेशिकां मे । 
न पीडयिष्ये स्वगुरून्‌ कदापि तेषामनुज्ञामनुपालयिष्ये ।।१५।। 


स्वाधीनताप्राप्तिदिने प्रभाते प्रभातफेरीति परिक्रमायाम्‌ । 
ध्वजं त्रिवर्ण स्वकरे गृहीत्वा उद्घोषयिष्ये मम राषट्ूगीतम्‌ ।।१६॥ 


विज्ञानवेत्ता भवितुं भविष्ये खगोलशास्त्राध्ययनं करिष्ये । 
गत्वान्तरालं यदि लोपयिष्ये भाग्यं च मे सेत्स्यति चावलावत्‌ ।।१७।। 


जानामि यन्मे जननी जनिर्भूर्‌ गरीयसी स्वर्गसुखादपीयम्‌ । 
क्षयेद्रप्म निजमातृभूम्यै पतेद्वपुम निजमातुभूम्यै ।।१८॥ 
अनुवाद- (९. कृमारमानसम्‌ ) 
आई, तू लवकर घरी ये ग, मला कडेवर बसवून बाहेर ने. मावव्णारा सूर्य, 
आकाशात फिरणारी बगन्व्याची माठ मला बघू दे. ॥१। 
तसेच तव्व्याभोवती भटकणाय्या गाई व त्यांच्या पाठोपाठ असणारी त्याची 
वासरे, भांडी घासणाव्या स्त्रिया व मासे धरणारे चतुर कोव्टी मला पाहू दे ना! ।।२॥ 
तसेच मातीची, ताब्याची भांडी डोक्यावर घेऊन पाणी वाहणारा स्त्रियाचा 
समूह, पोहण्यासादी तव्व्यात शिरणारी मुले व आपल्या चोचीने पाणी पिणारी कलते 
ही सर्व मला पाहूदेनागं ! ॥३।। 
स्वतःचे खाद्य मिव्टविण्यासादी वारंवार उङ्या घेणारे व तटावर आश्रय घेणारे 
बिचारे बेडूक ! आई हे बेडूक रात्री ्लोपतात कोठे गं ? चिखलात की पाण्यात, सांग 
ना! ।।४॥। 
रडणे थांबव, असे तू मला सारखी सांगतेस. पण मग मला बाजारात का नेत 
नाहीस ? मला केव्हातरी देववात नेशील कां? पण तुला वेव कसा असणार ? ।।५।। 
देवव्टात तुञ्या हातात माञ्च बोट देखन मी हब्टूहव् प्रदक्षिणा करीन. मूर्तीला 
मी फुले वाहीन. दुर्वा तसेच जास्वदीच्या फुलांची माक ही घालीन. ।।६।। 
हात उचावून मदिराचे मध्यभागात असलेली घंटा मी वाजवीन. दानपेटीत मी 





॥.1। 


--काव्य प्रवाहः -- 


एक रुपयाचे नाणेही टाकीन. ।।७।। 

मूर्तीसमोर मी एक मोठा नारक फोडीन व मूर्तीला नमस्कार करीन. कपाव्गवर 
भस्म लावून, श्रद्धेने तीर्थं व प्रसाद घेईन. ।।८॥। 

विस्तृत पसरलेल्या तलावात शिरुन मी खूप कमठे उपटीन. गर्भावस्थेत 
आईच्या उदरात असताना एेकलेली गजंद्रमोक्षाची कथा मला आता आठवते. ।।९।। 

मधाचे शोधात असणारे, भुकेने व्याकूठ ्ालेले व घाईने पठ्णारे भुगे मला 
पहाण्यास मिक्तील. कमरे उपटण्यामुठे ते रागावतील व आपले प्रयत्न विफल ्ालेले 
ते भुगे दूरवर निघून जातील. ।१०॥। 

रात्र संपून सकाक्छ होईल व तव्व्यातील कमठ फुलेल असा विचार कमक्छाच्या 
कठ्टीत अडकलेल्या भुग्याच्या मनात येतो तोच अरेरे इतक्यात हत्ती येऊन ते कमव्छ्व 
उपटतो. ।।१९॥ 

अरे कमव्ठात अडकून बसलेल्या भुग्या तू खरच मूख आहेस. तू विनाकारण 
का मरु इच्छितोस? तू जर कठीण लाकडाला सुद्धा भोक पाडतोस, मग या यःकश्चित 
कमव्टाचा चावून भेद करण्यास घाबरतोस काय ? ।।१२।। 

बोरीखाली पडलेली बोरे मला गोव्ठा करावयाची आहेत. तसेच ्ञाडाच्या 
नुकत्याच बाहेर पडलेल्या मोहोराचा सुगध मला घ्यावयाचा आहे. बोरीखालची बोरे 
गोव्टा करताना पसरलेल्या कास्याची मला मुव्टीच चिता नसेल. ।।१३।। 

सायकाव्टी घरच्याना नमस्कार करुन रामरक्षा म्हणेन. घरातील 
कुटुंबियाच्याबरोबर संस्कृत सुभाषितांच्या भेङ्या खेव्यून करमणूक करीन. ।।१४।। 

पुस्तकाची पिशवी हातात घेऊन मी रोज शिशुमदिरात जाईन. माञ््या 
गुरुजनाना मी कधीही त्रास देणार नाही. त्याच्या आज्ञेचे पालन करीन. ।।१५।। 

भारताच्या स्वातत्र्यदिनी सकाव्ी प्रभातफेरीत हातात तिरगा घेखन मी आपले 
राष्टगीत म्हणेन. ।।१६।। 

भावी आयुष्यात विज्ञानाचा जाणकार होण्यासाठी मी खगोलशास्त्राचा 
अभ्यास करीन. अंतराव्छयात्री असताना जर मी (ुदैवाने) आकाशात नाहीसा ्ञालो 
तर मी ते कल्पना चावलाप्रमाणे माञ्चे भाग्य समजेन. ।।१७॥। 


४९१ 


--काव्य प्रवाहः -- 


मी हे जाणतो की, माञ्ची आई व जन्मभूमी स्वर्गाहूनही श्रेष्ठ आहेत. माया 
मातृभूमीसाठी माञ्ञा देह ञ्जिजो व तिच्यासाठीच तो पडो. ।।१८॥। 


१०. समाजदीपिकागौरवम्‌ । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
(कर्जतस्थिताः प्रसिद्धाः संस्कृतप्रचारिकाः शिशून्‌ संस्कारयन्त्यः समाजसेविकाः 
श्री सुलभा वसन्त जोगलेकर, महोदयाः ७२ वयोवर्षे २५/७/२००४ दिनाङ्के 
हद्गतिरोधेन त्रिदिवं गताः । तासां स्मृत्यै ममाल्पीयान्‌ काव्यकुसुमाञ्जलिरयं समर्प्यते ।) 


जानन्ति सवं विदुषीं प्रसिद्धाम्‌ । पुरे चिरं कर्जतनाम्नि तस्थौ ।। 
या संस्कृते लब्धवती प्रशिक्षाम्‌ । वर्हाडदेशे निजशैशवादा ।।१।। 


जोग्लेकराणां सुकुलं प्रविष्टाम्‌ । सानेकुले लब्धजनुं प्रसिद्धे ॥। 
वसन्तभार्यां सुलभावरेण्याम्‌ । सदाशिवोऽहं मनसा स्मरामि ।।२॥ 


प्रचारिका सा प्रथमा पुरेऽस्मिन्‌ । या सस्कृतार्थं नितरां प्रयेते ॥। 
सभाजनात्‌ सा ववृते सुदूरम्‌ । इयेष नासावपि मानवित्तम्‌ ।।३॥ 


सा मध्यमूर्तिः सततं प्रसन्ना । मे सभायां विबभौ सदैवम्‌ ॥ 
तामाह्वयन्ति स्म जनाः समानम्‌ । मुख्यातिथित्वेन सभासु वक्तुम्‌ ।।४।। 


अध्यापिका सा बहूलब्धकीर्तिः । चाटेप्रवर्गे प्रियसंस्कृतस्य ॥। 
लिलेख सा संस्कृतपुस्तकानि । त्रीणि स्वहस्ताक्षरलेखनेन ।।५।। 


पूर्वं तथा चोत्तरमेषदूतम्‌ । सा चित्रवाण्यां विततं चचर्च ।। 
गुञ्जारवे सा विलिलेख पूर्वम्‌ । आवाहनं नाम सुरम्यकान्यम्‌ ।।६।। 


सा दासबोधश्रवणोत्सुकानाम्‌ । संस्थापयामास समूहमेकम्‌ ।। 
स्तोत्राण्यनेकानि च शिक्षयित्वा । सा निर्ममे तेषु रुचि नितान्तम्‌ ।।७।। 


र्‌ 


--काव्य प्रवाहः -- 


सा दासबोधाध्ययनं निनाय । गृहाणि पत्रालयमाध्यमेन ॥ 
त्रिवर्षकालाभ्यसनेन नार्यः । प्रमाणपत्राण्यलभन्त नाम्ना ।।८।। 


लेखान्‌ बहून्‌ सा विलिलेख रम्यान्‌ । त्रैमासपपत्रेषु च मासिकेषु ॥ 
सा शिक्षयामास दृढं स्वशिष्यान्‌ । ये प्राप्तवन्तः सुलभं यशोऽन्ते ।।९॥ 


महामनाः सा ललना स्वभावात्‌ । या संस्कृतार्थं क्षयति स्म देहम्‌ ॥। 
गुणाधिकत्वाद्विनभुः प्रवीणाः। सर्वासु कक्षासु सदा स्वशिष्याः।।१०।। 


जग्राह शुल्कं न कदापि कस्मात्‌ । न मानवित्तं जगृहे तथैव ॥ 
सा पालयामास गुरूपदेशान्‌ । ज्ञानाय विद्या न धनार्जनाय ।। ११॥। 


सख्यस्तदीया सचयाम्बभूवुः । ग्रन्थं सुरम्यं दृढनिश्चयेन ॥। 
सहायतां सा प्रददौ सखीभ्यः । चर्चाक्रियायां कृतबोधनेन ।।१२॥। 


स्पर्धापरीक्षासु परीक्षणार्थम्‌ । आसीन्नियुक्ता बहुधा समानम्‌ । 
निबन्धलेखप्रतियोगितासु । उच्चारणे श्लोकसुभाषितेषु ।।१३।। 


सा गीतरामायणलन्धकीर्तिः प्रबोधयामास जनाननेकान्‌ ॥ 
स्वभाषणेभ्यः कृतवेदिकाभ्यः। सभासु शालासु महोत्सवेषु ।।१४॥। 


सा वाचयामास पुराणवेदान्‌ । श्रीमन्महाभागवतं शुकानाम्‌ ।। 
सा संहिताऽर्थं कथयाश्चकार। विस्तारपूर्वं पुरतो बुधानाम्‌ ।।१५॥ 


सा सेविकाऽऽसीत्‌ घनदेशभक्ता । तथा समित्या नियता सदस्या ॥ 
प्राचोदयत्‌ सा युवतीः समर्थाः। रज्ज्वाऽधिरोदुं शिखराणि यत्नैः।।१६॥। 


स्वातन्त्यवीरस्य विनायकस्य । काव्याय साऽपि स्पृहयाशचकार ।। 
मृत्युस्त्वदर्थं जननं तदेव । जुर्विना त्वां मरणं तदेव ।।१७॥। 


४३ 


--काव्य प्रवाहः -- 


तस्याः प्रियं पर्यटनं निसगे । प्रभातकाले भ्रमणं पदाभ्याम्‌ ॥ 

सा दुर्गमारूढवती सधैर्यम्‌ । षटूषष्टिवर्षायुषि राजमाचीम्‌ ।।१८॥। 

लेभे सुनीलं तनयं सुवृत्तम्‌ । वैज्ञानिकोऽयं ततदूरकीर्तिः ॥ 

ग्रामेषु शोधान्‌ किल नेतुकामः। स्वर्गं ययौ सोऽपि परं कुभाग्यात्‌।।१९।। 


आषाढमासे गुरुपौर्णिमायाम्‌ । ववन्दिरे शिष्यगणा गृहे ताम्‌ ॥ 
फलानि पुष्पाणि समर्प्य भक्त्या, प्रापुः शुभाशीर्वचनानि ताभ्यः।।२०॥ 
सा दर्शयन्ती ललनाः सुमार्गम्‌ । उत्पादयन्ती युवतीषु धैर्यम्‌ । 
संस्कारयन्ती च शिशून्‌ कथाभिः। निवेशयन्ती हदये जनानाम्‌ ।।२१।। 
राष्टाभिमानं हदि धारयन्ती । भद्रं जनानामपि चिन्तयन्ती ॥ 
समाजदीपा गरुडध्वजा वा सम्बोधयेत्‌ किं सुलभावरेण्ये ? ।।२२।। 
दिवं प्रयाता हदयाक्रमेण । विहाय सर्वानि दुःखसिन्धौ ।। 
सख्यः सखायो बहवस्तदीयाः। तस्यां गतायां व्यलपतितान्तम्‌ ।।२३॥ 
अहो मृता नास्ति महोदयाऽसौ । प्रचारकार्याय दिवं प्रविष्टा 
समाप्य कार्यं भुवि संस्कृतस्य। उद्घाटनार्थं दिवि भव्यवर्गम्‌ ।।२४॥ 
प्राप प्रशिक्षां दिवि देववाण्याः। जगाम सा वा त्रिदिवं सहेतुः ॥ 
वेदस्थितं ज्ञानमसौ विदित्वा। विज्ञानगूढं वसुधां प्रहेतुम्‌ ।।२५।। 
सेवां जनानामधिकेन कर्तुम्‌ । विस्तारणार्थं समितेः सुकार्यम्‌ ॥ 
सम्प्रा्थयेऽहं मम देवमेवम्‌ । तस्यै प्रभो देहि पुनरनुदेहम्‌ ।।२६।। 
अनुवाद- (१०. समाजदीपिकागौरवम्‌ ) 


(कर्जतमधील प्रसिद्धं सस्कृतप्रचारिका, मुलांवर संस्कार घडविणान्या, समाजसेविका 
श्रीमती सुलभा वसंत जोगन्टेकर यांचे दि.२५/७/२००४ रोजी वयाचे ७२ेव्या वर्षी 





111 


--काव्य प्रवाहः -- 


हदयक्रिया बंद पडून निधन ्ाले. त्यांच्या स्मृतीस माञ्जी लहानशी काव्य कुसुमांजली) 

वस्हाडात आपल्या बालपणापासून ज्याना सस्कृतचे शिक्षण मिक्त गेले अशा 
कर्जत नावाच्या शहरात कायम राहिलेल्या, विद्रान स्त्रीस सर्वजण ओव्छखतात. ।।१॥। 

प्रसिद्ध अशा सानेकुव्ठात जन्मलेल्या, (लग्नामुके) जोगक्छेकराच्या कुव्ात 
प्रवेश केलेल्या, श्री.वसंतराव याची पत्नी असलेल्या विदुषी सुलभा महोदयाचे मी 
सदाशिव मनापासून स्मरण करतो. ।।२॥। 

संस्कृतसाढठी भरपूर योगदान दिलेल्या त्या या गावातील पहिल्याच संस्कृत 
प्रचारिका होत. त्या सत्कारापासून दूर तर होत्याच. परंतु त्यानी कधीही मानधनाचीही 
अपेक्षा केली नाही. ।।३॥। 

सतत प्रसन्न असलेली, मध्यम बांध्याची त्याची मूतं सभातील व्यासपीटावर 
नजरेत भरत असे. बरेच लोक त्याना प्रमुख पाहुण्या म्हणून सभामध्ये भाषणासादी 
निमत्रण देत असत. ।।४। 

चाटे क्लासेसमध्ये आपल्या आवडत्या संस्कृत विषयाच्या त्या खूप 
नावाजलेल्या शिक्षिका होत्या. त्याची तीन हस्तलिखित संस्कृत पुस्तके आहेत. ।।५।। 

दूरदर्शनवर त्याचा मेघदूतावरील सविस्तर चर्च॑चा कार्यक्रम ्ाला. त्यानी पूर्व 
“आवाहनम्‌ नावाचे सुद्र संस्कृतकाव्य गुञ्जारव या त्रैमासिकात लिहिले आहे.।।६।। 

दासबोध श्रवण करणाय्या इच्छक स्त्रियांचे त्यांनी एक मंड स्थापन केले. 
अनेक स्तोत्रे शिकवून त्यानी त्याचे ठिकाणी आवड निर्माण केली. ।।७॥ 

त्यांनी 'पत्रादरारे दासबोध' घराघरात पोहोचविला. तीन वर्षाची दासबोध 
अभ्यासिका पूर्ण केलेल्या स्तरियाना त्यांच्या नावाने प्रमाणपत्र देण्यात आली. ।८॥। 

त्यांनी त्रैमासिके व मासिके यातून बरेच लिखाण केले. त्यांनी चिकाटीने 
आपल्या शिष्यवगसि शिकविले. त्यामुठे शेवटी त्याना यश मिव्णे सोपे गेले. ।।९॥ 

ज्यांनी सस्कृतसाठी आपला देह क्िजविला, त्या स्वभावानेही मोठ्या मनाच्या 
होत्या. त्याचे विद्यार्थं सर्व वर्गात अधिक गुण मिव्छवून चमकले. ।।१०॥ 

त्यांनी कधीही कोणाकदूनही शिकविण्याचे पैसे घेतले नाहीत. तसेच 
मानधनही स्वीकारले नाही. विद्या ही ज्ञानवादीसादीच आहे. पैसे मिव्छविण्यासाठी नाही. 
या त्याच्या गुरू्या उपदेशाचे त्यानी पालन केले. ।।११॥। 


र्ण 


--काव्य प्रवाहः -- 


त्याच्या मैत्रिणीनी पक्का निश्चय करुन एक सुंदर ग्रंथ मेघदूत भावानुवाद 
लिहिला. मेघदूतावरील चर्चेत त्यांनी प्रबोधन करून मत्रिणीना मदत केली. ।।१२॥। 

शब्दोच्चारण, श्टोक व सुभाषिताचे भाषांतर, निबधलेखन इत्यादी 
योग्यतादर्शक व स्पर्धापरीक्षासादी परीक्षक म्हणून त्याची सन्मानपूर्वक नियुक्ति होत 
असे. ।।१३॥ 

त्यांना गीतरामायणाने खृप प्रसिद्ध मिव्ठाली. सभा, शाव्ठा तसेच त्यांनी 
स्नेहसमेलनामधील व्यासपीटावरुन केलेल्या भाषणानी अनेकाच प्रबोधन केले. ।।९४।। 

त्यानी पुराणे, वेद्‌, शुकमुनीचे भागवत इत्यादी ग्रंथाचे वाचन केले. त्यानी 
विद्रानापुढे संहितेचा अर्थ सविस्तर सागितला. ।।१५।। 

त्या प्रखर राषटभक्त असून समितीच्या नियमित सदस्या होत्या. योग्य अशा 
तरुणीना त्यानी दोराच्या साहाय्याने पर्वतशिखरे चदून जाण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी 
प्रेरणा दिली.।।१६।। 

तुजसाठी मरण ते जनन, तुजविण जनन ते मरण हे स्वातत्यवीर सावरकराचे 
जगप्रसिद्ध काव्य त्याना फार आवडत असे. ।।१७॥। 

निसर्गात भटकणे तसेच प्रातःकाठ्छ्चे पदभ्रमण त्याच्या फार आवडीचे होते. 
त्या राजमाची किल्ला वयाच्या ६६व्या वर्षी चढल्या. ।।१८॥। 

दूरपर्यत कीर्ती पसरलेला त्याना सुनील नावाचा सद्गुणी व वैज्ञानिक मुलगा 
होता. त्याची खेड्याखेड्यातून विज्ञानाचे शोध पोहोचविण्याची इच्छा होती. ।।१९॥। 

आषाढ महिन्यात गुरुपौर्णिमेला शिष्य त्याचे घरी भेटून त्याना वंदन करीत 
असत. फठे व फुले अर्पण करुन त्याचे शुभाशिर्वाद घेत असत. ।।२०॥। 

त्या स्त्रियाना सन्मार्गं दाखविणाय्या होत्या. तरुणीच्या ठिकाणी धैर्य उत्पन्न 
करणाय्या होत्या, लहान मुलाना गोष्टी सांगून त्याचेवर चांगले संस्कार घडविणाय्या 
होत्या.॥२१।। 

त्याचे ठिकाणी प्रखर राष्टाभिमान होता. त्या सर्वच कल्याण चितणाय्या 
होत्या. अहो सुलभाताई, आम्ही तुम्हाला समाजदीप म्हणावे की गरुडध्वज म्हणावे ? 
।।२२॥। 


॥ 


--काव्य प्रवाहः -- 


सर्वाना दुःखसागरात लोटून त्याचे हृदयविकाराने निधन इ्ञाले. त्याना मित्र व 
मैत्रिणी खूप होत्या. त्यांच्या निधनाची बातमी समजातच ते ठसढसा रद्‌ लागले.।।२३॥ 

अहो, त्या मृत ्ञाल्या नसून, पृथ्वीवरील संस्कृतचे काम संपवून, प्रचारासाढठी 
व भव्य वगचि उद्घाटनासाठी त्या स्वर्गात गेल्या आहेत. ।।२४।। 

स्वर्गलोकात संस्कृतचे विशेष शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी त्या हेतुपुरस्सर तेथे 
गेल्या असतील का? की वेदातील ज्ञान जाणून घेऊन विज्ञानाचे गूढ पृथ्वीवर 
पाठविण्यासाठी ?।।२५।। 

लोकांची जास्त सेवा करण्यासाठी, तसेच समितीच्या कामाची वाढ 
करण्यासाठी त्याना हे प्रभो, पुन्हा मनुष्यदेहात जन्माला घाल अशी मी प्रभुचरणी प्रार्थना 
करतो. || २६।। 


११. दीपस्तम्भः । 

(उपजातिवृत्तम्‌) 

(कर्जतनिवासिनः श्रीमन्तः रा.द.गडकरी महोदयाः गतजूनमासे द्वयशीतितमे वष प्रविष्टाः। 
कुष्ठरोगनिवारणप्रकल्पद्रारा नैकान्‌ पीडितान्‌ भवन्तः रोगादमु्न्‌। एतादृशे समाजकार्य 
सततं निमग्नाः इमे महाभागाः नैकाभिः संस्थाभिः सभाजिता: । कार्यध्यक्षरुपेण भवन्तः 
बहुभ्यः वर्षेभ्यः अ. ज्ञानमन्दिर प्रशालायां कार्य कुर्वन्ति । नैकाः संस्थाः संस्थापयन्तः ते 
द्विवारम्‌ आन्ताराष्टियं पुरस्कारमपि लब्धवन्तः । उत्तरवयस्यपि सथैर्यं सबलं कार्य 
कुर्वाणानां महाभागानां चरणकमले मम काव्यसुमनाञ्जलिरयम्‌ ।) 


जानन्ति सर्वेऽत्र नर प्रसिद्धं । चिरं स्थितं कर्जतनाम्निपुर्याम्‌ ॥ 
दत्तात्रयस्यैष महान्‌ सुपुत्रः । लेभे जनिं रामगणेशवंशे ।।१।। 


निवारणार्थं ततकुष्ठरोगम्‌ । चकार यत्नान्‌ बहुशंसनीयान्‌ ।। 
अव्विष्य रुग्णान्नु गृहेगृहे च । ग्रामीणभागेषु वने वनेऽपि ।।२॥ 


अन्वेषणं तेन कृतं सधैर्यम्‌ । श्रद्धां समुत्पाद्य च पीडितेषु ॥ 
प्रारब्धवान्‌ तेषु गृहोपचारान्‌ । निवार्य शङ्काः खलु सप्रमाणम्‌ ।।३॥ 


४७ 


--काव्य प्रवाहः -- 


निर्मूलनार्थं कृतभूरियत्नः । महोदयोऽयं सफलीबभूव ॥। 

राष्टान्तरीयां विविदे प्रशस्तिम्‌ । कुष्प्रकल्पार्थमसौ द्विवारम्‌ ।।४।। 
विवाहितास्ता मुदिता भवन्ति । लग्नानि यासां विरतानि पूर्वम्‌ ॥ 

कुष्ठं नशित्वा स मुमोच मार्गम्‌ । परोपकाराय सतां प्रसूतिः ।।५॥ 
चिकित्सको नाम गिरीशवर्यः । पुणेनगर्या निवसन्‌ सुदूरम्‌ ॥। 
भोज्यौषधानि क्रमशः प्रदाय । रुग्णान्‌ सबाष्पान्‌ स चकार भद्रान्‌ ।।६।। 
ग्रामे कडावेऽपि तु गौव्ठवाङ्याम्‌ । संस्थापिते द्रे नवपाठशाले ॥ 

यत्नेन तस्यैव विनिर्मितानि । नवानि यानान्यपि रेलमार्गे ।।७।। 
अध्यक्षरूपेण विभाति रामः । अ.ज्ञा.प्रशाले बहुपूर्वकालात्‌ ॥। 
शालान्तसिद्ध्यां गुणवतूप्रपत्रे । छात्राश्च केचित्‌ विबभुः प्रवीणाः ।।८॥। 
ज्ञानं नु तस्यास्ति विधेर्वरिण्यम्‌ । तथा प्रभुत्वं प्रथिताङ्गलवाण्याम्‌ ।। 
वक्ता सहसरष्वपि सङ्घनेता । जानन्‌ सभाशास्त्रमपारमेषः ।९।। 
उच्चस्य मूरतिर्धृतगौरवर्णा । मै सभायां प्रतिभाति नूनम्‌ ॥ 

तस्यास्ति भाष्यं विवृतं प्रभावि । ग्राम्येषु विद्वत्सु युवत्सु सत्सु ।।१०॥ 
स दीपस्तम्भः पथदर्शयन्ना । इच्छन्‌ न कञ्चित्‌ सुपदं स्वयं ना ॥। 
ददद्रहुभ्यश्च सुबोधनं ना । दानाय लक्ष्मीरिति मन्यमानः ।।११।। 
स्वाधीनताया अतिपूर्वकाले । प्रभातफेरीति परिक्रमायाम्‌ ।। 

ध्वजं त्रिवर्ण स्वकरे गृहीत्वा । जुघोष वन्दे मम मातरं सः ।।१२॥ 


तवाधिकारोऽस्ति च कर्मणीति । फलेषु नैवास्ति कदापि विद्धि ॥ 
गीतानुसारं भवति प्रवृत्तिः । आजीवनं तस्य गृहे बहिर्वा ।।१३॥ 


४८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


दाता सहिष्णुः शुचिलोकनेता । कदापि गृहणाति न मानवित्तम्‌ ॥ 
आक्रम्य सिन्धून्‌ प्रसृतस्य कीर्तिः। जितेन्द्रियाणां न वयो न सीमा ।।१४॥ 


सेवां जनानामधिकेन कर्तुम्‌ । 
अश्रूणि तेषां विपदि प्रमार्म्‌ ॥ 
तस्मै प्रभो देहि सुदीर्घमायुः । 

तस्यै प्रभो देहि सुदीर्घमायुः ।।९५।। 





अनुवाद- (११. दीपस्तम्भः ) 

(कर्जत येथे राहणारे श्री .रा.द.गडकरी यांनी गेल्या जून महिन्यात वयाच्या ८रेव्या वर्षात 
प्रवेश केला. कुष्ठरोग निवारण प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकांना कुष्ठरोगमुक्त 
केले. अशा समाजसेवा कार्यात सतत गदूल गेलेल्या या महोदयांचा अनेक संस्थानी 

सत्कार केला. अनेक वर्षापासून ते अभिनव ज्ञान मंदिर या शाव्ेचेअध्यक्षस्थान भूषवीत 
आहेत. उतारवयातही धैर्यानि शक्तीनिशी असे कार्य करणाय्या या महान्‌ व्यक्तीच्या 

चरण कमलावर माञ्ी ही काव्यसुमनांजली.) 

कर्जत येथे कायम वास्तव्य असलेल्या, राम गणेश गडकरी याचे वंशात 
जन्मलेल्या, दत्तात्रयाचे सुपुत्र असलेल्या श्री.रा.द्‌.गडकरी या प्रसिद्ध व्यक्तीस इकडील 
सर्व लोक ओक्खतात. ।।१।। 

खेडोपाङ्यातील, जगल वस्तीतील, घराघरातून कुष्ठरोगी शोधून त्यानी सर्वत्र 
पसरलेल्या कुष्ठरोगाचे निवारण करण्यासादी जे प्रयत्न केले ते खरोखरच प्रशंसनीय 
आहेत.।।२॥। 

कुष्ठपीडितामध्ये श्रद्धा उत्पन्न करुन त्यांनी अत्यंत धैयनि रोगी शोधून काढले. 
त्यानी त्याच्या सर्व शकाचे निरसन करुन रोग्याच्या घरीच त्याचेवर उपचार सुरु 
केले.|।३।। 

कुष्ठरोगाचे निर्मूलन करण्यात या सत्पुरुषास यश आले. त्यांना त्याच्या कुष्ठ 


४९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


प्रकल्पासादी दोन वेव्टा आतरराष्रीय पुरस्कार मिव्टाले. ।।४॥। 

कुष्ठरोगामुठे ज्या युवतीची पूर्वी लगमे रखडली होती त्या आज आनंदी आहेत. 
त्याच्या शरीरावरील कुष्ठ नाहीसे करुन त्याच्या लग्नाचा मार्ग त्यांनी मोकव्टा केला. 
अहो, परोपकारासादीच सत्पुरुषाचा जन्म असतो. ।।५।। 

पुण्यासारख्या दूरच्या ठिकाणी राहणाव्या श्री.गिरीष आफकठे यांनी क्रमाक्रमाने 
पोटात घेणारी ओौषधे देवून दुःखी कुष्ठरोग्याना बरे केले. ।।६।। 

गौव्टवाडी व कडाव या ठिकाणी त्यानी दोन माध्यमिक शाव्ठाची स्थापना 
केली. त्याच्याच प्रयत्नामुक्टे काही नवीन रेल्वे गाङ्या सुरु ्ाल्या. ।।७।। 

फार पूर्वीपासून श्री.रामभाऊ द.गडकरी, अ.ज्ञा.मदिर या शाग्ठेत अध्यक्ष 
म्हणून कार्यरत आहेत. माध्यमिक शालान्त परीक्षेत काही विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत 
चमकले.|।८॥। 

त्यांना चांगल्या प्रकारे कायद्याचे ज्ञान आहे. तसेच त्याचे इग्रजी भाषेवरही 
प्रभुत्व आहे. ते सभाशास्त्राचे मोठे जाणकार असून हजारांमध्ये एखादेच उत्कृष्ट असावे, 
असे ते वक्ते आहेत. एखाद्या संघटनेचे नेतृत्व करण्याची त्याची क्षमता आहे. ।।९।। 

त्यांची उच व गौरवर्णीय मूर्ती सभेतील मंचावर शोभून दिसते. खेड्यामध्ये, 
विद्रानामध्ये अगर युवापिदी पुढे कोठेही असो, त्याचे भाषण विस्तृत व प्रभावी 
असते.।।१०।। 

ते म्हणजे दीपस्तभाप्रमाणे लोकाचा मार्गदर्शक पुरुष. कोणत्याही चांगल्या 
पदाची अभिलाषा न करणारे, अनेकाना बहुमोल सल्ला देणारे व धन हे दानासादीच 
आहे असे मानणारे आहेत. ।।९१९।। 

स्वातव्यपूर्वं॑काव्ठात प्रभातफेरीमध्ये हातात तिरगा फडकवीत ते वंदे 
मातरम्‌च्या घोषणा देत असत. ।।१२।। 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' या भगवद्‌ गीतेतील वचनानुसार, 
जीवनभर घरी अथवा बाहेर त्याची वागणूक असते. ॥।९३।। 

ते अत्यंत पवित्र लोकनेता, दाता व सहनशील आहेत. ते कधीही मानधनही 
घेत नाहीत. सागराच्या सीमा पार करुन त्याची कीर्तीं पसरलेली आहे. अहो, 


--- का व्य प्रवाहः -- 
जितेद्रियाना वय व सीमा नसतेच. ।।१४।। 
जनसेवा अधिक करण्यासाठी, संकटकाव्टी त्याचे अश्रू पुसण्यासाठी, हे 
परमेश्वरा त्याना दीर्घायुष्य दे, त्याना दीर्घायुष्य दे. ।।१५।। 


१२. अणुतेजः । 
(अनुवादितः) (उपजातिवृत्तम्‌) 
भोः सैकताः पोखरणस्थखण्डा न ज्ञायते सत्यमिदं भवद्धिः । 
कृता भवद्धिर्भरतस्य भूमिः पराक्रमाङ्का सुभगा च सद्यः ।।१।। 


प्राप्तिस्तु तैलस्य, कणान्‌ मृदित्वा कष्टेन साध्यं नच संशयोऽस्ति । 
कणेषु तेष्वेव हि भारतस्य स्त्रोतोऽणुशक्तेरवलोकनीयम्‌ ।।२॥ 


स्फोटान्‌ विषदह्योरसि पथसङ्ख्यान्‌ सोढो भवद्धिर्धरणीविकम्पः । 
धन्या भवन्तः सिकताकणा यैर्विस्मापितं विश्वमिदं विशालम्‌ ।।३।। 


भोः शास्त्रविज्ञा अपि तन्त्रविज्ञाः परम्परास्माकमतीव भव्या । 
कदापि नो विस्मरणीयमेव ग्राह्यस्तु बोधः सततं यथार्थः ।।४।। 


सुखं च दुःखं च समं विचार्यं जयाजयो लाभ इहाप्यलाभः । 
अप्यर्थबन्धाः सदृशा मृदैते न जातु रुन्धन्ति विकासकार्यम्‌ ।।५।। 


सम्पत्तिकाले च विपत्तिकाले राषटस्य साध्या प्रगतिः सदैव । 
मनस्विभिर्नित्यमयं प्रफु्ो विराजते भारतवर्षदेशः ।।६।। 
(१२. अणुतेज ) (कवि सु.रा.वैशंपायन, कर्जत ~ रायगड) 
पोखरणातील वाव्दू कणानो तुम्हा सत्य हे ज्ञात नसे 
भाग्यविधाते तुम्ही आहा या पराक्रमी भारतभूचे 
कण रगडूनी तेल काढठणे कष्ट साध्य हे जरी असे 
भरतभूमीच्या त्याच कणांतून अणुरर्जेचा स्त्रोत दिसे 


५९१ 


---काव्य प्रवाहः --- 
स्फोट पच ते द्ेलुनी छाती कंप सोशिला धरणीचा 
वाव्मूकणानो धन्य जाहला दिपवुनी टाकीत जगताला 
शास्त्रज्ञानो ! तत्रज्ञानो !! महान आपुली परपरा 
तुम्हा विसरणे शक्य नसे ते बोध घ्यायचा हाच खरा 
सुख-दुःखाते, समान मानुनी लाभ-अलाभा, जय-अजया 
अर्थबधने, ठेकूव्छ असती रोखु न शकती प्रगतीला 
आपत्ती अन्‌ विपत्तीतही सदैव साधी प्रगतीला 
भारत आपुला देश असे हा मानी मनाने फुललेला ॥। 


१३. मण्डलीक गौरवम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 

आसीत्‌ पुरैकः श्रुतपत्रकारः । विद्वदररेण्यो बुधरामचन्द्रः ।। 
जातः सुवंशे शुचिमण्डलीके । प्रसिद्ध आसीत्‌ खलु पेणुर्याम्‌ ।।१॥। 
आप्त्वा च बाल्याद्धि पितुः प्रशिक्षाम्‌ । बभूव रामः पू्टरपत्रकारः ॥ 
निर्भीतवक्ता शुचिलोकनेता । समाजकायये व्ययितं स्वकालम्‌ ।।२।। 
तस्यास्ति निष्ठा बुधलोकमान्ये । स्वदेशभक्तः टिक्छकानुयायी ॥ 
अभीतवाण्यां वचनानि तस्य । आसन्‌ सदैवं नु सभासु लोके ।।३।। 
आसीत्‌ विधिज्ञः ननु रामचन्द्रः । विराजितोऽसौ निजखादिवेषे ।। 
आसीत्‌ च तस्मिन्‌ घनराषटूनिष्ठाम्‌ । चकार कार्याणि भयं विनासौ ।।४॥ 
जपानदेशे कृतवान्‌ प्रयाणम्‌ । शस्त्राण्यवाप्तु द्रविणं तथैव ॥। 
जपानदेशात्‌ विनिवृत्य तेन । क्षेत्र प्रविष्टं खलु वृत्तपत्रे ।॥५।। 
स्वातन््यवीरिः सह छात्र आसीत्‌ । स आङ्गलसत्तां विरूरोध तीव्रम्‌ ॥ 
सैन्यप्रवेशं कथयाम्बभूव । विनायकेनोक्तमिदं युवभ्यः ।।६।। 


५२ 


--काव्य प्रवाहः -- 


आङ्ग्लान्‌ विरुद्धं विलिलेख वृत्तम्‌ । वृत्तेन लेभे कटबन्दिवासम्‌ ॥। 
यत्नेन तस्यैव हि दण्डितोऽसौ । काप्रेकराणां किल घातकोऽरिः ।७॥। 


न तेन सोढं यवनानुकूल्यम्‌ । हिन्दूविरुद्धं खलराजनीतिम्‌ ॥। 
ददौ जनेभ्यः प्रतिकारशक्तिम्‌ । सम्मिल्य हिन्दून्‌ प्रबलीचकार ।८।। 


महात्मनः राषटपितुर्वधाय । बन्दीकृतो वीरविनायको वै ॥ 
साहाय्यतां स प्रददौ तदानीम्‌ । वधाभियोगे विनायकाय ।।९॥। 


गान्धीवधानन्तररुष्टलोकाः । गृहाणि केषामदहन्‌ मिलित्वा । 
गृहेषु वस्तून्यपि ते लुलोटः । शिरस्सु शुक्लाम्बरधारकाज्ञा ।।१०।। 


प्रश्रानुपस्थाय विधानकक्षे । न्यायः प्रदत्तः खलपीडितेभ्यः । 
समाप्य कार्य च दिवं गतोऽसौ । मूर्तिं नु तस्याद्य नमस्करोमि ।।११॥। 
अनुवाद- (१२३. मण्डलीक गौरवम्‌ ) 

पेण शहरातील प्रसिद्ध॒ अशा मडलीक घराण्यात रामचंद्र नावाचे प्रस्नमुख 
विद्वान पत्रकार पूर्वी होऊन गेले. ।।९॥ 

रामभाऊना लहानपणीच वडिलांकदडून पत्रकारितेचे शिक्षण मिव्ठाल्यामुक्ठे ते 
कुशल पत्रकार होऊ शकले. निर्भीड वक्तव्य करणाय्या शुद्ध चारित्याच्या या 
लोकनेत्याने आपला सर्व वे समाजकार्यासाठी खर्च केला. ।।२॥ 

विद्रान अशा लोकमान्य टिककाचे ठिकाणी त्याची निष्ठा होती. जाहीर 
सभेतील त्याची भाषणे अत्यत निर्भीड अशी असत. ।।३।। 

खादी वेषातील रामभाऊ हे प्रख्यात वकील होते. त्याचे ठिकाणी प्रखर 
राषटनिष्ठा असून ते सर्व कामे निर्भयतेने करीत असत. ।।४। 

जपान मधील भारतीयांकदून शस्त्रे व धन मिव्छविण्याचे हेतूने त्यांनी जपानचा 
दौरा केला. जपानहून परतत्यानतर त्यांनी वृत्तपत्र क्षेत्रात प्रवेश केला. ।।५॥। 

ते स्वातत्र्यवीर सावरकराचे सहाध्यायी (विद्यार्थी) होते. त्यानी इग्रजी सत्तेला 





५३ 


--काव्य प्रवाहः -- 


तीव्र विरोध दाखविला. ्बे.विनायकराव सावरकरानी तरुणांना सागितल्याप्रमाणे त्यानी 
लोकाना सैन्य भरतीचे महत्व पटवून दिले.|।६।। 

इग्रजाविरुद्ध त्यानी लिखाण केले. त्यांच्या अशा लेखामुके त्याना तुरुगवास 
भोगावा लागला. कापरेकराची हत्या करणारा दुष्ट॒॒यांच्या प्रयत्नामुक्छे तुरुगात 
गेला. ॥७।। 

इग्रजाची हिंदुविरुद्र असलेली दुष्ट राजनीती व त्याचे मुसलमानांचा अनुनय 
करण्याचे धोरण त्याना सहन ्ाले नाही. ।।८।। 

रषटपिता महात्मा गाधीच्या वधासादी विनायकराव सावरकराना तुरुगात 
टाकण्यात आले. या खून खटल्यात रामभाऊनी विनायकरावांना त्यावेव्ठी पुष्कठ्छ मदत 
केली. (अण्णासाहेव भोपटकरांच्या बचाव समितीस मदत करुन) ।।९।। 

गांधीवधानंतर चिडलेल्या लोकानी एक होऊन कार्हीची घरे जाव्ली. त्यांच्या 
मालमत्तेची लूट केली. डोक्यावर पांढन्या टोप्या घातलेल्याची आज्ञा ! (दुसरे काय ?) 
।।१०।। 

या संबधी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करुन जछ्ित पीडिताना सरकारकडून 
भरपाई म्हणून मदत मिव्छवून दिली. आपले कार्य संपवून रामभाऊ स्वर्गवासी ्ञाले. 
त्यांच्या प्रतिमेस मी आज नमस्कार करतो. ।।११।। 


५१७ ५१७ ५१४ 
> > > 


१४. नेत्रदातृगौरवम्‌ । 
(उपजातिवत्तम्‌) 
(कर्जतनगरे कृतवास्तव्यो डो.श्रीकान्त वैद्य -महाभागः ४-४-२००० दिने अस्मादृशः 
सुहृदो दुःखार्णवे मज्जयित्वा पचत्वमगात्‌ । तेन मरणोत्तरनेत्रदानं कृतमासीत्‌ । 
कर्जतपरिसरे नेत्रदानस्य प्रथमा एव इयं घटनापि संस्थापिता । डों.वैद्य महाशयो मे 
परिवार-चिकित्सकोऽवर्तत । स संस्कृतभाषायां नितान्तं बद्धानुरागोऽभूत्‌ । मया 
श्रावितानि कानिचन मद्विरचितानि काव्यानि तस्मै भृशमरोचन्त । दोलागृहम्‌ इति गुञ्जारवे 
प्रकाशितपूर्वं काव्ये तस्य परमरूचयेऽकल्पत । तन्निधनेन शोकाकुलहदयेन मया तमेवोदिश्य 
प्रणीतं काव्यमत्र प्रस्तूयते।) 


॥ 1 


--काव्य प्रवाहः -- 
न ज्ञायते केन नरः प्रसिद्धश्चिरं स्थितः कर्जतनाम्मि पूरयाम्‌ । 

लब्धप्रसूतिः श्रुतवैद्यवंशे श्रीकान्तवयो बुधवैद्यराजः ।।१।। 

चित्तोपमा्गे कृतशस्त्रकर्मा प्रारब्धवान्‌ स्तम्भितरुग्णसेवाम्‌ । 
साहाय्यवित्तं विततार भूरि विद्यार्जनार्थं वृतनिर्धनेभ्य : ।।२।। 
परीक्षणार्थं हि गृहस्थरुग्णान्‌ गृहाणि तेषामनुगच्छति स्म । 

चिकित्सको गच्छति कोऽपि नान्यः का तत्र नीतिः किमु शोभनीया ।।३।। 
निशादियामे प्रभुणेवरेण्या ययौ गृहं वैद्यमहोदयस्य । 

सेहे न सा वृश्चिकदंशपीडां वैद्यं ययाचे परिरक्षणार्थम्‌ ।(४॥ 
सूच्यौषधानि त्वरया प्रदाय भद्रीकृता तेन महोदयाऽसौ । 

प्रशंस्य वैद्यं महताद्रेण सा शिक्षयामास दिवा स्वशिष्यान्‌ ।।५॥ 
अथैकदा चित्रगृहं गतोऽय द्रष्टं चलच्ित्रपट दिनान्ते । 

श्रुत्वा तदा कामपि घोषणां द्राक्‌ तृष्णीं प्रतस्थे स गृहं समोदम्‌ ।।६।। 
चिकित्सकोऽयं बहुलब्धकीर्तिः क्रीडापूटस्तस्य च यौवनेऽसौ । 
आयुर्विमा कार्मिकयोजनायां भिषक्‌ स आसीदनुमानितोऽपि ।।७।। 
चिकित्सकानां शुचिसङ्घनेता आसीत्‌ पुरायं प्रथमः पुरेऽस्मिन्‌ । 
स्त्रीबालरोगज्ञभिषम्बरेण्यः ओङ्कारमित्रस्य च बोधकोऽयम्‌ ।।८॥। 
श्रीकान्तवर्यः कृतवान्‌ प्रदानं नेत्रद्यस्यास्य च पूर्वलेखे । 

पुरेतिहासोऽपि लिखेत्‌ सगर्वं भिषम्बरेण्यस्य सुनेत्रदानम्‌ ।।९।। 


देहावसानोत्तरनेत्रदानं प्राग्वैद्यवर्यान्न चकार कोऽपि । 
आदर्शभूता हि नृणां बहूनां प्रशंसनीयास्ति कृति्वरेषा ।।१०।। 


५५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


तस्य प्रिया कन्दुकपडुकेलिश्चिखेल सम्यग्‌ ररणजी' विजेतुम्‌ । 
दिवङ्गतोऽसौ हदयाक्रमेण विहाय सर्वानतिदुःखसिन्धौ ।।११॥ 


संस्थापयन्‌ वैद्यकसाहचर्यम्‌ अन्धाय कुर्वन्‌ निजदृष्टिदानम्‌ । 
ददद्रहुभ्यः खलु जीवदानं हा हन्त वैद्यो निधनं जगाम्‌ ।।१२॥ 


नेत्रप्रदानायतनं पुरेऽस्मिन्‌ संस्थापनीयं स्मरणार्थमस्य । 
नेत्रस्वस्परेऽस्ति महानरोऽयम्‌ आत्मा तथैतस्य लभेत शान्तिम्‌ ।१३।। 


अनुवाद- (१४. नेत्रदातृगौरवम्‌ ) 

वैद्य नावाच्या विख्यात वंशात ॒जन्मलेल्या, कर्जतमध्ये कायम रहात 
असलेल्या, श्रीकांत नावाच्या, विद्रान असलेल्या प्रसिद्ध डोक्टराना कोण बरे ओ्छखत 
नाही ? ।।१॥ 

हदयाची बायपास सर्जरी ्ाल्यानंतर्‌ त्यांनी पुन्हा आपल्या थाबलेल्या 
रुग्णसेवेस प्रारंभ केला. शिक्षणासादी त्यांनी निवडक गरजूना पुष्कच्छ द्रव्य साहाय्य 
केले. ।॥।२॥। 

व्हिजिटसादी ते रुग्णाच्या घरी जात असत. दुसरा कोणताही डोक्टर रुणाच्या 
घरी जात नाही. ही अशी वागणूक (त्याना) शोभते काय ? ।।३॥ 

एकदा रात्रीच्या पहिल्या प्रहरी प्रभुणे नावाची महिला र्ण वैद्य याच्या घरी 
गेल्या. आलेला विचूदंश त्याना सहन होत नव्हता. अशा परिस्थितीत त्यानी डोक्टराकडे 
वाचविण्यासाठी विनंती केली. ।।४।। 

तत्परतेने इजेक्शने देखन बाईना त्यानी बरे केले. डोक्टरांची अत्यंत 
आदपपूर्वक प्रशसा केली. बाईनी दिवसभर शाढेेत आपल्या विद्यार्थ्याना (नेहमीप्रमाणे) 
शिकविलेही. ।५।। 

एकदा ते संध्याकाव्दी सिनेमा पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात गेले. तेथे त्यांच्या 
नावाची घोषणा एेकली व शातपणे ते आनंदाने घरी परतले. ।।६।। 

ते खूप कीर्तीं मिव्छविलेले डक्टर होते. तसेच तरुणपणी ते एक क्रीडापटूही 
होते. कामगार विमा योजनेने मान्यता दिलेले सुद्धा ते डक्टर होते. ।।७।। 


५६ 





--काव्य प्रवाहः -- 


शहरातील डोक्टराच्या संघटनेचे ते पहिलेच व स्वच्छ असे संघनायक होते. 
तसेच स्त्री आणि बालरोगतज्ज्ञ असणारे ते डक्टर ओंकार मित्रमंडव्छाचे सल्लागारही 
होते.।।८॥ 

त्यांनी आपल्या मृत्यूपर्वं लेखानुसार, आपल्या दोन्ही डोव्व्यांचे नेत्रदान केले. 
या श्रेष्ठ डोक्टराच्या नेत्रदानाविषयी कर्जत शहराच्या इतिहासाने नोंद करावी. ।।९॥ 

डो.वैद्यपूर्वी (कर्जत येथे) मरणोत्तर नेत्रदान कोणीही केले नाही. त्याची ही 
कृती स्तुत्य व प्रशंसनीय आहे व ती अनेकांसादी आदर्शही ठरणारी आहे.|।१०॥। 

क्रिकेट हा त्याचा आवडता खेव्ठ असून ते रणजी करंडकासादी चांगल्या 
प्रकारे खेव्ठले आहेत. सर्वाना दुःखसागरात सोडून, हार्ट अटेकचे कारण होऊन ते 
स्वर्गवासी ्ाले.|।११।। 

अरेरे! मेडिकल असोसिएशन स्थापणाय्या, अंधाला आपली दृष्टी देणाच्या, 
खरोखर पुष्कव्ठाना जीवदान देणाव्या अशा डक्टराचा दुर्दैवी अत व्हावा ना!|।१२॥ 

शहरात त्याचे स्मरणार्थं नेत्रपेदी काढावी. ही महान व्यक्ती नेत्रस्पराने आज 
अस्तित्वात आहे. त्याच्या आत्म्यास शांती लाभो. ।१३॥। 


१५. कविकुलगुरु-कालिदास-गौरवम्‌ । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 

आसीत्‌ पुरैकः कविरत्नविद्रान्‌ । स्विस्ताब्दपूर्वं बुधकालिदासः ॥ 
शकस्य कर्तर्ृपविक्रमस्य । राज्ये तदानीं पुर उज्जयिन्याम्‌ ।।१॥ 
काव्यं महद रघुवंशनाम । पूर्वं तथा चोत्तरमेघदूतम्‌ ॥ 
शाकुन्तलं मालविकाम्निमित्रम्‌ । ग्रन्था अनेके रचिता अनेन ।।२॥ 
कान्तावियोगः शुचिमेघदूते । पुरूरवाश्च व्यथितस्तथासीत्‌ ।। 
सीतावियोगो रघुवंशकान्ये । रत्या विलापोऽपि कुमारकान्ये ।।३॥ 


५७ 


--काव्य प्रवाहः -- 


विचारभावा नु कलास्तथैव । स्त्रियाः स्वभावा रमणीवियोगाः ॥ 
सौन्दर्यमेषां कथितं नितान्तम्‌ । महाकवेर्नर्मितमेघदूते ।।४॥। 


निसर्गवासः क्रियतां मुहू । महाकविं वर्णयितुं प्रधीभिः । 
द्रक्ष्यन्ति जीवत्सु लतादिसृष्टिम्‌ । तथा कृते ते कविना यथोक्तम्‌ ।।५॥ 


नैराश्यदृश्यं विपदासु दिष्टम्‌ । सत्यं न तत्‌ किन्तु मनुष्यजीवान्‌ ।। 
स्पर्तिर्वराप्तापथदर्शयन्ती । सन्देशरूपं कविना प्रदत्तम्‌ ।।६॥ 


शृङ्गारभावस्य न केवलं सः । महाकविः किन्तु मनुष्ययोन्याः ॥ 
तथा पशूनामपि भाष्यकारः । भूतो न भव्यो जगतीतलेऽस्मिन्‌ ।।७।। 


आसीत्‌ स राजा प्रणस्य नूनम्‌ । गीतं न तेन प्रणयप्रभुत्वम्‌ ।। 
कारुण्यदुःखं विरहो विलापः । अलौकिकत्वेन हि वर्णितानि ।।८।। 


देदीप्यमाना प्रतिभा कवेश्च । प्रदर्शितोच्चा श्रुतमेघदूते ॥ 
जगद्रवन्दे कविकालिदासम्‌ । प्राप्तामरत्वं खलु तस्य काव्यम्‌ ।।९॥। 


बभ्राम देशे प्रसृते विशाले । विज्ञायते तत्‌ किल मेषदूतात्‌ ॥। 
हिमालयोद्धूतसुरम्यदृश्यम्‌ । दिशन्ति पुष्पाण्यपि केशराणाम्‌ ।।१०॥। 


देशाटनं बुद्धिमतां प्रभावम्‌ । सभापूटत्वं नु महाकवे ॥ 
वियोगसंयोगरसानुभावाः । विलोकनीयास्तु कवेश्चरित्रे ।।११।। 


निरीक्षणं पर्यटनं निसर्गे । आसीत्‌ प्रियं तस्य च मातुभूम्याम्‌ । 
व्योम्ना समं तस्य सुसख्यमासीत्‌ । सप्र्षिताराकितशुक्लपक्षे ।।१२॥। 


निरीक्षणं वाचनचिन्तनानि । आसन्‌ गुणाः स्वे कविकालिदासे ॥ 
प्रशिकषितास्तेन पुराणवेदाः । वाल्मीकिरेवास्ति कवीश्वरोऽयम्‌ ।।१३॥। 


५८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


रामायणोपाश्रितमेघदूतम्‌ । प्रजनः प्रयत्नैश्च सुशोधनीयम्‌ ।। 
ज्ञास्यन्ति सर्वेऽपि मनीषितं मे । प्राचेतसस्थैव कवेः प्रसूतिः ।।१४।। 


ता नोपमेया उपमास्त्वदीयाः । कवीन्द्र साहित्यखनीषु सत्यम्‌ ॥ 
पुनर्जनिस्ते भविता कदाचित्‌ । संशोधिते चन्द्रमसि त्वदर्थम्‌ ।।१५ ॥ 


चन्द्रगृहे वारि हिमस्वसूपे । हैडोजनं प्राणमरुच्च लब्धे ॥। 
युरेनियं लोहममेयमाप्तम्‌ । सुस्वागतं ते भविता सुभव्यम्‌ ।।१६।। 


ग्रन्था अनेके रचिता त्वया रे । न जन्मवृत्तं लिखितं किमर्थम्‌ ॥ 
तवेतिहासः कथमापनीयः। आकाशवाण्या कथयस्व मह्यम्‌ ।।१७।। 


गानस्य नृत्यस्य च वादनस्य । निदेशनं तेन कृतं वरेण्यम्‌ ॥ 
चकास्ति काव्येषु च वैदुषी हि । न कालिदासेन कविः समोऽन्यः।।१८।। 
अनुवाद- (१५. कविकृलगुरु कालिदास गौरव ) 
इसवीसनपूर्वीं शककर्ता राजा विक्रमादित्याच्या राज्यात त्यावेव्टी उज्जयिनी 
नगरात एक कालिदास नावाचे कवीराज होऊन गेले. ॥१॥ 
याने अनेक ग्रंथ रचले, जसे रघुवंश नावाचे महाकाव्य, पूर्वं व उत्तर मेघदूत, 
शाकुतल व मालविकान्निमित्र. ।।२।। 
मेघदूतातील पत्नीविरह त्याचप्रमाणे पुरुरवाची विरहवेदना, तसेच रघूवंशातील 
सीतावियोग, कुमारसंभवातील रतिविलाप हे प्रामुख्याने होय. ।।३॥। 
मनातील निरनिरारे विचार त्याचप्रमाणे निरनिराव्व्या कला या सर्वाचि 
पराकोटीचे सौँदर्य या महाकवीने रचलेल्या मेघदूतात आहे. ।४। 
या महाकवीचे खरोखरचे वर्णन करण्यासाठी विचारवतानी - विद्रानानी 
वारंवार निसगचि सात्निध्यात रहावे आणि असे केले असता कवीने सागितल्याप्रमाणे 
वृक्षवल्ली इत्यादी त्याना जिवंत दिसतील. ।।५॥। 
त्याच्या काव्यामधील आपत्तीच्या प्रसंगामध्ये जे नैराश्य दाखविले आहे ते 





५९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


खरे नाही. मात्र ती मानवी जीवनासाठी योग्य अशी संदेशरुपाने कवीन दिलेली स्पर्तीच 
होय.।1६।। 

तो काही केवल शृगाररसाचे वर्णन करणारा महाकवी नव्हता तर मनुष्ययोनीचा 
तसेच पशूच्या जीवनाचाही भाष्यकार होता की जो या संपूर्णं जगात कधीही असा 
कोणी ्ञाला नाही व होणारही नाही. ।॥७॥ 

तो प्रणयाचा राजा जरुर होता. परतु त्याने प्रणयाचे मोढेपण काव्यात दाखविले 
नाही. कारूण्यांतील दुःख, विरह, विलाप या बाबतीतील त्याची वर्णने अलौकिक 
आहेत.।।८॥। 

प्रसिद्ध अशा मेघदूतात कवीची देदीप्यमान उच्च प्रतिभा दिसून येते. सर्वं जग 
कवि कालिदासापुदढे नतमस्तक आहे. खरोखर त्याच्या काव्याना अमरत्व प्राप्त ्ञाले 
आहे.।।९।। 

विशाल पसरलेल्या संपूर्ण देशभर तो फिरला हे खरोखर मेघदूतामु्े्च 
आपणास समजून येते. (अहो) हिमालयातील ती सुरम्य निसर्गदृश्ये तसेच तेथील 
केशराची फुलेसुद्धा हेच दाखवितात. ।।१०॥ 

देशातर्गत त्याचे फिरणे, काव्यातील वर्णनावरील त्याच्या बुद्धीचा प्रभाव, 
त्याचे सभाचातुर्य वियोग आणि सहयोग यामधील रसरशीत अनुभव पहाण्याजोगे 
आहेत.।।११।। 

आपल्या मातृभूमीतील निसगचि सुक्ष्म निरीक्षण, पर्यटन हे त्याला अत्यंत 
प्रिय होते. (अहो) सप्तर्षि चमकत ॒ असलेल्या शुक्लपक्षातील तारकायुक्त 
आकाशाबरोबर त्याची मैत्री होती. ।।१२॥ 

निरीक्षण, वाचन, चितन इत्यादी या कवीमध्ये उपजत गुण होते. त्याने पुराण 
व वेदाचा अभ्यास केला होता. हा कवी म्हणजे जणू (महर्षि) वाल्मीकिच! ।।१३॥ 

मेघदूताला रामायणाचा आधार आहे. हे विद्रानाकडून प्रयत्नपूर्वक शोधले 
जावे आणि माञ्या मनांत जे आहे ते सर्वाच्या लक्षात येईल की खरोखर कालिदास हा 
कवी महर्षिं वाल्मीकिचाच अवतार आहे. ।।१४॥। 

हे कर्वीद्रा, हे अगदी सत्य आहे की, तुञ्धया साहित्यखाणी अनुपमेय आहेत. 


६० 


--काव्य प्रवाहः -- 


तुञ््यासादी (आम्ही मानवाने) शोधलेल्या चद्रावर कदाचित तुदा पुनर्जन्म 
होईल. ।।१५।। 

चद्रावर हिमाचे रुपात पाणी तसेच हैडोजन व प्राणवायू याचा साठा सापडला 
आहे. तसेच भरपूर प्रमाणात युरेनियमही सापडले आहे. तुञ्धे तेथे भव्य स्वागत 
होईल. ।।१६।। 

हे कालिदासा तू भरपूर ग्रंथ स्वले आहेस. परतु कोठेही तु तुञ्या जन्माबाबत 
का लिहिले नाहीस ? तुञ्ा इतिहास आम्ही कसा मिव्टवावा? (तू असे कर) 
आकाशवाणीद्रारा मला तू हे क्व. ।।१७॥। 

गायनकलेचा, नृत्याचा तसेच वादनाचाही त्याने अत्यंत योग्य त्हेने 
ठिकठिकाणी निर्देश केला आहे. त्याच्या काव्यात त्याची विद्रत्ता प्रकषनि जाणवते. 
कालिदासासारखा दुसरा कोणी कवीच नाही.।।१८।। 


१६. चित्रकार-गौरवम्‌ । 

(श्री .रगनाथ केशव टेभूर्णीकरमहोदयः प्रथितः चित्रकारः आसीत्‌ । चित्रलेखने तस्य 
बाल्यात्प्रभृत्येव छन्दः आसीत्‌ । सः पत्रकार्यालयात्‌ प्रमखपदात्निवृत्तः आसीत्‌ । 
कार्यकालेऽपि तमिदं छन्द्‌ तं न प्रतिबध्नाति स्म । मेघदूताश्रितानि तस्य मनोहाराणि 
चित्राणि संस्कृतत्रेमासिके 'गुञ्जारवे' प्रकाशितानि जातानि । प्रथितयशसा साहित्यिकेन 
श्री.पु-ल. देशपांड महोदयेन तथा कै.गो.नि.दाडकरमहोदयेनापि तस्य चित्राणि भूरि 
प्रशस्तानि । निसर्गचित्रलेखने लब्धपाटवः सिद्धहस्तश्चायं महाभागः । तस्य स्मृत्यै 
ममाल्पीयान्‌ काव्यकुसुमाञ्जलिः ।) 

(उपजातिवृत्तम्‌) 
न ज्ञायते केन नरः प्रसिद्धश्चिरं वसन्‌ कर्जतनाम्ि पुर्याम्‌ । 
स रङ्गनाथः पट॒चित्रकारः चित्राणि सर्वत्र विभान्ति यस्य ।*१।। 


आसीत्‌ पुरा तस्य च चित्रभक्तिर्विद्यालयेऽप्यध्ययनस्य काले 
चित्रप्रशिक्षा न हि तेन लब्धा, न छन्दतो वै विरमन्ति धीराः ।।२॥ 


६९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


मुम्बापुरे पुण्यपुरे तथैव प्रदर्शनानां त्रितयं यदासीत्‌ । 

सन्तुष्टचित्तेन विलोकयन्तश्चित्राणि भूरि स्तुवते स्म लोकाः ।।३।। 
पत्रालयात्‌ योऽस्ति निवृत्तभृत्यः कथं भवेदद्य स चित्रकारः । 
साश्चर्यमुद्राः प्रवदन्ति लोकाश्चारूणि चित्राणि विलोक्य तस्य ।।४॥ 
असौ प्रशस्तो हि पुरन्दरेण शिवेतिहासः प्रथितो यदीयः । 

बहूनि मित्राण्यपि तं प्रशस्य तस्मै ददुस्ते बहुधन्यवादान्‌ ।।५॥। 
बहूनि दुर्गाणि समीक्ष्य तेन रम्येषु चित्रेषु च वर्णितानि । 
निसर्गचित्राणि सुचित्रितानि दैवेन दत्तं नु निधानमेतद्‌ ।।६।। 

नैके प्रसङ्गा अपि मेघदूते चित्रीकृताः सन्ति विलोभनीयाः । 
कायेन वृद्धो मनसा युवासौ प्रसन्नवृत््या रमते सदैव ।।७॥ 
शिवेतिहासस्य च चित्रणाय तेनाप्यधीतं शिवनाचरित्रम्‌ । 

तडागचित्रं ततपड्कजानाम्‌ सुचित्रितं तेन विलोचनीयम्‌ ।।८।। 
निसर्गदृश्यानि निरीक्षतेऽसौ यथावकाशे च पुरेषु नित्यम्‌ । 
आनन्दमाप्नोति महान्तमेष भ्रमन्‌ वनान्ते निवसन्‌ गृहे वा ।।९।। 
दिशन्ति चित्राणि यथार्थतां हि कान्योचितानीव खलु स्वस्रे । 

कृता प्रशस्तिर्बहुमाननीयै्जीवन्तु चित्राणि चिरं भविष्ये ।।१०।। 
स्मृत्यापि चित्राणि विलिख्य सम्यक्‌ सोऽदर्शयद्‌ बुद्धिविलक्षणत्वम्‌ । 
न याति कोपं स भवान्‌ कदापि प्रीणाति सर्वान्‌ मृदुभाषणेन ।।११।। 


सन्मानितन्यो निजशासनेन पात्रस्तदर्थं हि महोदयोऽयम्‌ । 
स्फूर्तिं लभन्तां नवचित्रकारा लभेत तेषां च यशोऽपि कशचित्‌ ।।१२।। 


६२ 


--काव्य प्रवाहः -- 


9 - 
ष 1 


स्वयं न गृह्णाति स मानवित्तम्‌ आनन्ददानाय दुनोति देहम्‌ । 
ब्रुवन्‌ निसर्गैः सह रङ्गनाथ आरोमग्यमायुर्विपुलं लभेत ।।१३॥ 





“रङ्गस्य नाथोऽपि समासरूपं 

तं रङ्गनाथं समलङ्करोति । 

अस्तु प्रणामश्चरणारविन्दे 
सदाशिवाख्यस्य कवेः सदैव ।।१४॥। 


अनुवाद- (१६. चित्रकार गौरवम्‌) 

(श्री. रगनाथ केशव टेभूर्णीकर्‌ हे प्रसिद्ध चित्रकार होते. चित्रे काठणे हा 
लहानपणापासूनच त्याचा छद होता. ते पोस्टखात्यातून पोस्टमास्तर या पदावरुन निवृत्त 
्लाले होते. नोकरी करीत असताना सुद्धा त्याच्या या छंदात बाधा येत नव्हती. त्याची 
मेघदूतातील वर्णन केलेल्या निसर्गं वर्णनानुसारची काही सुद्र चित्रे गुंजारव या संस्कृत 
त्रैमासिकात प्रकाशित ्ाली आहेत. प्रसिद्ध॒ साहित्यिक श्री.पु.ल.देशपाडे व 
श्रीगो.नी.दाडेकर यानी त्याच्या चित्रांची प्रशंसा केली आहे. निसर्गचित्रे काढण्यात ते 
सिद्धहस्त पटाईत चित्रकार होते. त्याच्या स्मृतीस माञ्जी अल्पशी कान्यकुसुमाञ्जली.) 

कर्जत शहरात कायम वास्तव्य असलेल्या, ज्याची चित्रे अनेक ठिकाणी 
आढक्तात असे कुशल चित्रकार श्री .रगनाथराव याना कोण ओठ्खत नाही ।।१।। 

शालेय काव्टातच त्याचा चित्रकलेकडे ओढा होता. त्याना चित्रकलेचे शिक्षण 
कोठेही प्राप्त ्ञाले नन्हते. परतु जे धैर्यवान असतात ते त्याच्या छदापासून कधीही 
ठक्ठत नसतात. ।।२॥ 

मुबई तसेच पुणे येथे त्याच्या चित्राची जेव्हा प्रदर्शने होत त्यावेव्री प्रदर्शने 
पाहणारे अत्यंत खूष होऊन चित्रांची प्रशंसा करीत. ।।३॥ 

जो माणूस पोस्टखात्यातून निवृत्त ्ाला आहे तो आज चित्रकार असा होईल ? 


[न ८ (~ 


६३ 





--काव्य प्रवाहः -- 


त्याची सुंदर चित्रे पाहून लोक आश्चयनि असे म्हणत असत. ।।४।। 

प्रसिद्ध शिवचरित्रकार श्री .पुरदरे यानीही त्याची प्रशंसा केली. अनेक मित्रानी 
सुद्धा त्याची प्रशंसा करुन त्याना धन्यवाद दिले. ।।५॥। 

त्यांनी अनेक किल्ल्याचे निरीक्षण करुन सुंदर सुंदर चित्रे रेखाटली आहेत. 
निसगचि सुंदर चित्रण करणे ही दैवाने त्याना दिलेली देणगीच होय. ।।६।। 

मेघदूतातील विलोभनीय निसर्गवर्णने त्यांनी रेखाटली आहेत. शरीराने ते वृद्ध 
असले तरी मनाने ते तरुण असून कायम प्रसन्नचित्त असतात. ।।७॥। 

शिवाजी महाराजांच्या एतिहासिक प्रसंगाची चित्रणे करण्यासाठी त्यानी 
शिवचरित्र अभ्यासिले. विस्तीर्णं तव्व्यात पसरलेल्या कमव्ठाचे सुद्र चित्रण त्यानी केले 
आहे.।।८॥। 

वेव्ठ मिव्ठताच ते नेहमी अन्य नगरातील निसर्गं निरखून बघतात. वनात 
फिरताना असो किंवा घरात असताना सुद्धा ते नेहमी आनदी असतात. ।९॥। 

काव्यांतून वर्णन केल्याप्रमाणे त्याच्या चित्रात हुबेहूबपणा दिसतो. 
मोठ्यामोल्यानी त्यांच्या चित्राची प्रशंसा केली आहे. भविष्यात त्यांची चित्रकला 
चिरजीवी होवो. ॥।१०।। 

आठवणीत साठविलेली चित्रसुद्धा त्यानी उत्तम तस्हेने रेखाटून त्यांचे ठिकाणी 
असलेल्या विलक्षण बुद्धीमत्तेचे दर्शन घडविले ते कधीही रागावत नाहीत. मधुर वाणीने 
ते सर्वावर प्रेम करीत असतात, 

आपल्या शासनाकडून त्याचा सन्मान होणे आवश्यक आहे. कारण त्यासाठी 
ते योग्य आहेत. नवचित्रकाराना (त्यांच्या चित्रापासून) स्फूतीं प्राप्त होवो. त्यात त्यांना 
निश्चितपणे यश मिगेल. ।।१२॥। 

ते स्वतः मानधन घेत नाहीत. दुसय्याना आनंद देण्यासाठी ते देह क्जिजवतात. 
निसर्गाबरोबर भाषा करणाय्या श्री. रगनाथराव याना विपुल आयुष्य लाभो. ।।९३॥ 

रगाचा स्वामी असे सामासिक रुप ही रगनाथरावाचा अलंकार आहे. सदाशिव 
नावाच्या या कवीचा त्यांच्या चरणकमलावर प्रणाम. ।।१४।। 


[1 
५४ 


र 


--काव्य प्रवाहः -- 


१७. लोकलयानम्‌ । (बालगीतम्‌ ) 
लोकलयानं धावति नित्यम्‌ । कर्जत-मुम्बईपर्यन्तम्‌ ॥ 
सिग्नलवर्णं रक्तं दृष्ट्रा । विरमति तुष्णीं विना विलम्बम्‌ । 


सिग्नलवर्णं पीतं दुष्टरा । प्रचलति पुरतो मन्दं मन्दम्‌ ॥ 
सिग्नलवर्णं हरितं दष्टा । प्रचलति पुरतः स्वयं सवेगम्‌ ।। 


छात्राः, छात्रान्‌, फलविक्रेतन्‌ । अन्धान्‌, पङ्गून्‌, वृद्धान्‌, दीनान्‌ ।। 
मूकान्‌, बधिरान्‌, वैद्यान्‌, रुग्णान्‌ । भृत्यान्‌, लोकान्‌ वहति सदैवम्‌ ॥ 


वस्तूनि शाकं विपणि नयति । स्थाने स्थाने विरमत्‌ विरमत्‌ ॥ 
सायंकाले अहं प्रतीक्षे । लोकलद्रारे तिष्ठन्तम्‌ ॥ 
जननीं मे गृहमायान्तीम्‌ । जननीं मे गृहमायान्तीम्‌ । 


अनुवाद- लोकलगाडी (बालगीत) 
लोकलगाडी रोज धावते कर्जत ते मुबईपर्यत 
सिगनल लाल पाहिल्यावर ताबडतोब खोटी न करता थांबते । 
सिगनल रग पिवव्ठा दिसताच हब्ूहव्ट्‌ चालत राहते 
सिगनलचा रग हिरवा दिसताच वेगाने पुद्धे धावते । 


विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, फठ् विक्रेते आंधक्टे, पांगठे, वृद्ध गरीब 
मुके, बहिर, डोक्टर, रोगी, नोकर, इत्यादी लोकाची ती नेहमी वाहतूक करते । 


चीजवस्त्‌ भाजीपाला बाजारात नेते प्रत्येक स्टेशनवर थाबून थांनून 
सायकाव्टी मी वाट पहात असतो लोकलच्या दारात उभी असलेल्या, 
घरी येणाय्या माञ्या आईची घरी येणाय्या माञ्या आईची 


६५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


१८. कथय कोऽहम्‌ कथय कोऽहम्‌ । 
धावामि धरणीं चरणं विनाऽहम्‌ । गच्छामि गगनं विना विमानम्‌ । 
पश्यामि लोकान्‌ विना लोचनम्‌ । शृणोमि भाष्यं कर्णं विनाहम्‌ ।।१।। 
अहं न याचे वस्त्रं कदापि । अहं न याचे खाद्यं कदापि । 
अहं न याचे जलं कदापि । अहं न याचे धनं कदापि ।२।। 
पतामि हस्ते क्वचित्‌ प्रसङ्गे । पतामि हस्तात्‌ क्वचित्‌ प्रसङ्गे । 
करोमि पारं सीमारेखाम्‌ । न रोधयति चेत्‌ रेखापूर्वम्‌ ।।३॥ 
क्षिपन्ति यष्ट्यां दरादहो माम्‌ । प्राप्नोमि पृषे पडूप्रहारम्‌ । 
निपत्य यष्ट प्रहिणोमि शीघ्रम्‌ । पड़ाधारकं पटमण्डपेऽहम्‌ ।।४॥। 
विमुच्य हस्तात्‌ पुनरुत्पतामि । गत्वा सुद्र स्थित्वा हसामि । 
धतुं यतन्ते वितथं परं मां । उद्धृत्य मां ते प्रतिक्षिपन्ति ।५।। 
न रोधयति मां जातीयवादः । चण्डातपो वा वर्षा तथा वा 
विश्वमेलनं विश्च-एकताम्‌ । कार्य मे सततं, कार्यं से सततम्‌ ।।६। 


कथय कोऽहं कथय कोऽहम्‌ ॥ 
अनवाद ~ ओख्खा मी कोण? ओट्खा मी कोण? 





पाय नसून मी जमिनीवर पव्छतो, विमान नसूनही मी आकाशात जातो 
डोव्टे नसूनही मी लोकांना पाहतो, कान नसूनही मी बोलणे एेकतो ।९॥ 


मी कधीही नेसण्यासाठी कपडे मागत नाही, मी कधीही खाण्यासादी मागत नाही 
मी कधीही पाणी मागत नाही, मी कधीही पैशाची मागणी करीत नाही ।।२।। 


केव्हा केव्हा मी हातात पडतो, कधी कधी मी हातातून निसटून पडतो 
मला कोणीही अडविले नाही, तर मी सीमारेषा पार करतो ।।३॥ 


६६ 


--काव्य प्रवाहः -- 


अहो मला फार लाबूनच यष्टीवर फेकतात, व माञ्या पादीवर टचा प्रहार करतात 
यष्टीवर आदद्यून मी ताबडतोब, फट्टी (बेट) धारकाला तंबूत पाठवितो ।।४।। 


हातातून निसटून मी पुन्हा वर उडतो, व दूर्‌ उभा राहून हसतो 
मला पकडण्याचा व्यर्थं प्रयत्न करतात, व पुन्हा उचलून उलट फेकतात ।।५।। 


मला जातपात अडवत नाही, कडक उन्हाव्या किंवा पाऊसही (अडवत नाही) 
जगाचे संघटन व एकता करणे, हेच माञ्चे आहे नेहमीचे काम नेहमीचे काम ।।६।। 


५१० ५१८ 
> > 


१९. कथय कोऽयम्‌ 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
अयं न भक्तो न च पूजको वा । घण्टां स्वयं नादयते तथापि ।॥। 
धनं जनेभ्यः किल याचतेऽयम्‌ । न याचको वा न च निर्धनो वा ।।१।। 


धनं प्रभूतं स चिनोति नित्यम्‌ । स्वामी परं नास्ति धनस्य नूनम्‌ ।। 

स्वयं न वैद्योऽपि विपत्तिकाले । करोति शीघ्रं प्रथमोपचारान्‌ ।।२॥। 
जानाति को वा बुधवाचकेषु । महोदयः स्यात्‌ बसवाहको वा ॥ 

अनुवाद _(सागाहा कोण?) 

हा भक्त नाही तसेच पुजारीही नाही. परतु हा घटा मात्र वाजवतो. हा 

लोकाकडे पैशाची मागणी करतो. परतु तो भिकारी अथवा निर्धनही नाही. 

तो भरपूर रक्कम गोव्ठा करतो, परतु पैशाचा मालक नाही, स्वतः डोक्टर 

नसून तो संकटकाव्दी मात्र लोकांवर लगेच प्रथमोपचार करतो. 

सूज्ञ वाचकामध्ये हा कोण आहे ते कोणी ओखखतो का ते बघा. हा महाभाग 

बसचा कंडक्टर (वाहक) असेल का हो? 


५१० ५१८ 
> > 


६७ 


--काव्य प्रवाहः --- 
२०. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (१) 
(उपजातिवृत्तम्‌ ) 
तृष्णा नमे वान तथा क्षुधा वा । पादौनमेवानयनेनमेवा। 
शिरो नमे वा वद्नं न मे वा तथापि लोकेषु चरामि नित्यम्‌ ।।१।। 
ज्ञानं भविष्यं कथये जनेभ्यः । सुशब्दकूटैः रमयामि काश्चित्‌ । 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌? तदस्ति किं वा दिनवृत्तपत्रम्‌ ।।२।। 
भ्रमामि पद्भ्यां जनतासु नित्यम्‌ । यानं मदर्थं हि निरर्थकं स्यात्‌ । 
करे समूहो धृतकर्गजानाम्‌ । स्कन्धेऽस्ति कोषो निहितस्तथैव ।।३॥ 
सोपानमार्गाः यदि मां त्रसन्ति । तथापि तुष्टोऽस्मि सदा प्रसन्नः । 
लोकप्रियोऽहं गणवेशधारी । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।४। 
न मे निवृत्तिर्न च मेऽवकाशः। न मे विरामो न च रञ्जनं मे । 
कार्य महन्मेऽस्ति गृहे गृहेऽपि । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।५॥। 


कुटम्बिनीनां विपदो भवन्ति न स्यामहं कार्यरता कदापि । 
विश्वासनीयास्मि सदा प्रसन्ना । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।।६।। 
(उत्तराणि १.२. वृत्तपत्रम्‌, ३.४ पत्रवितारकः ५.६ पात्रप्रक्षालिका नारी च) 
_अनुवाद _सागामी कोण? (१) 





मला तहान नाही तसेच भूकही नाही. मला पाय नाहीत तसेच डोटेही नाहीत. 
मला डोके नाही व तोंडही नाही. परतु मी लोकमध्ये हिंडतो, लोकाना मी माहिती 
देतो. त्याचे भविष्यही सागतो. काहीचे मी शब्दकोड्यानी मनोरंजनही करतो. माद्चे नाव 
कोणास माहिती आहे का ? अहो ते रोजचे वर्तमानपत्र आहे का हो ? 

मी लोकामध्ये नेहमी पायी हिडतो कारण कोणतेही वाहन, माञ्चेसाठी निरर्थक 
ठरेल. मी हातामध्ये कागदाचा गहा धारण करणारा आहे. माञ्या खाद्यावर तशीच 
पिशवीही असते. इमारतीचे जिने जरा मला त्रासदायक असतात. तरीसुद्धा मी नेहमी 


६८ 


---काव्य प्रवाहः --- 
प्रसन्न व संतुष्ट असतो. मी गणवेश धारण करणारा सर्वाना प्रिय असणारा आहे. माञ्च 
नाव कोणास माहिती आहे का हो ? 

मला निवृत्ती नाही ब सुद्ीही नाही. मला विश्राती नाही व मोकट्टीकही नाही 
व मनोरंजनही नाही. घराघरातून मञ्चे महत्वाचे काम असते. माञ्चे नाव कोणास माहिती 
आहे का? मी कधी कामावर्‌ नसेन तर कुटबातील स्त्रियावर संकट ओढवते. मी 
विश्वासू आहे व नेहमी प्रसन्न असते. माञ्च नाव कोणास माहिती आहे का हो ? 
(उत्तरे - १.२ वर्तमानपत्र॒ ३.४ - पोस्टमन ५.६ -भांडी घासणारी बाई 


२१. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (२) 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
ऊर्ध्वादधस्तं भुवि मे प्रवासः । तथाप्यधस्तान्न कदापि चोर्ध्वम्‌ ॥ 
चलामि धावामि विना विरामम्‌ । न मूलभूरमिं पुनरेमि नूनम्‌ ।।*१।। 


भिन्नप्रदेशेषु तथा वनेषु । सेतोरधस्तादपि मे प्रवासः ॥ 
कदापि कस्मादपि मे न भीतिः । चण्डातपे वा शिशिरे ऋतौ वा ।२॥। 


ऋतौ निरभ्रे ततचन्द्रिकायाम्‌ । चन्द्रस्य बिंबं मयि कौमुदीं च ॥ 
विलोकयन्तः रतपर्यटन्तः । नृत्यन्ति गायन्ति विनोदयन्ति ।।३॥ 


न मेऽस्ति बन्धुर्न च बान्धवा मे । न मे सखायो न च शत्रवोऽपि ॥ 
तथापि सख्यो विपुला मदीयाः । देशे विदेशे प्रसृताः भवन्ति ।।४।। 


माता मदीया पृथिवी पवित्रा । पृष्ठे धरन्ती सततं प्रवासे ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तदस्ति किं वा तटिनी नदी वा ।॥५॥ 
अनुवाद -सागामी कोण? 
वरुन खाली जमिनीवरुन माञ्चा प्रवास असतो. परतु खालून वर कधीही नसतो. 
मी चालते, धावते मला विश्रांती नसते मी मूढ जागेकडे पुन्हा जात नसते ।।१।। 





६९ 


--काव्य प्रवाहः -- 


निरनिराव्न्या प्रदेशातून, जगलातून तसेच पुलाखालून सुद्धा माञ्चा प्रवास 
असतो. मला कधीही कोणाकडूनही भीती नसते. कडक उन्हाव्ठा असो वा थडी.।।२।। 

निरभ्र आकाशातील पसरलेल्या चादण्यात माञ्यातील पडलेले चंद्राचे 
प्रतिनिब तसेच चांदणेही पाहताना रममाण ्ालेले पर्यटक आनदून नाचतात, गातात व 
मनोरंजन करतात. ।।३॥ 

मला भाऊ नाही व नातेवाईकटही नाहीत. मला मित्र नाहीत तसेच शत्रूही 
नाहीत. परंतु देशात व परदेशात पसरलेल्या मैत्रिणी मात्र भरपूर आहेत. ।।४।। 

सततच्या प्रवासात पाठीवर धरणारी माञ्ची आई पवित्र अशी पृथ्वी आहे 
माञ्च नाव कोणास माहीत आहे का? अहो ते तटिनी । नदी आहे का? ॥५॥ 


५१७ ५१७ १७ ५१७ ५१४ 
> > > > > 


२२. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ (२) 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
हस्तेन धृत्वा नयते बहिरमाम्‌ । आनीयते मां सदनं तथैव ॥ 
मां पाति नित्यं स्वशिशोः समानम्‌ । न बालकोऽहं न शिशुस्तथैव ।।१।। 


स्वामी न मां स्नाति कदापि नूनम्‌ । देवो हि मां सिञ्चति वृष्टिकाले ॥। 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तदस्ति वर्षासमयस्य छत्रम्‌ ।।२।। 


अनवाद -सागामीकोण? 

हाताने धरुन मला बाहेर नेतात. त्याचप्रमाणे घरी आणतात. मला स्वतःच्या 
मुलाप्रमाणे सांभाकतात. परंतु मी मूल किंवा लहान बाठ नाही 

माल्या मालक मला कधीही आघोक्छ घालत नाही, देवच मला पावसाव्व्यात 
आंघोछ घालतो. माञ्चे नाव कोणास माहीत आहे का? ते तर्‌ पावसाव्न्यातील छत्री 
आहे का? 


[1 
५४ 


--काव्य प्रवाहः -- 


२३. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(४) 
(उपजातिवृत्तम्‌ ) 
नरस्य वेषस्य भवामि भागः । न सूचकः सीव्यति भागमेतम्‌ ॥। 
शुभेषु कार्येषु विराजमानः । श्रेष्ठोऽस्मि वेशेषु ममोर्ध्ववासात्‌ ।।१।। 


श्यामोऽस्ति वर्णो धवलस्तथा मे । प्रक्षालनं मे क्रियते न नित्यम्‌ ॥। 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तद्र्तते वा प्रथितं शिरस्त्रम्‌ ।।२॥ 
अनुवाद _ सांगा मी कोण? 
मी पुरुषवेशाचा एक भाग आहे. कोणीही शिपी माची शिलाई करुन देत नाही. 
मी शुभकार्यामध्ये शोभून दिसिणारा असून माञ्च वेषांमधील सर्वात वरचे स्थान असलेमुढे 
मी सर्वं वेषामध्ये श्रेष्ठ आहे. माद्या काव्ठा व पांढरा रग असतो. मला नेहमी धुतले जात 
नाही. माञ्चे नाव कोणास माहीत आहे का? ते डोक्यावरील टोपीचे आहे का? 





२४. जानाति को वा मम नामधेयम्‌ -(५) 
(उपजातिवत्तम्‌) 
पदभ्यां नयन्ते सततं बहिर्माम्‌ । तथा गृहं मां पुनरानयन्ति 
कुटंबिकानां घटकोऽस्मि नूनम्‌ । जानाति को वा मम नामधेयम्‌ ।१॥ 
कुटंबिकानां घटकोऽपि भूत्वा । स्थानं मदीयं सदनस्य कोणे ॥ 
मार्गस्थगर्ताः बहु मां त्रसन्ति । परं तदर्थं न च कोऽप्युपायः ।।२॥ 
चण्डातपः पीडयते ममाङ्गम्‌ । शीतं तथा कम्पयते शरीरम्‌ ॥ 
नृणां तनूनां निजरक्षकोऽस्मि । तथापि ते मामवमानयन्ति ।।३।। 


क्षिपन्ति मञ्चं प्रति मां सभासु । श्रुत्वाऽग्रियां वाचमतिप्रकोपात्‌ ॥ 
चित्वा न मां तेऽपि चिरं त्यजन्ति । क्रुद्धाः जनाः सन्ति विवेकहीनाः।।४॥। 


७९१ 


--काव्य प्रवाहः -- 


भूत्वा विदीर्णा सुतनुं मदीयाम्‌ । क्षिपन्ति दूरं च विना विलम्बम्‌ ॥ 
जानाति को वा मम नामधेयम्‌ । तद्‌ वर्तते वा प्रथितं पद्रम्‌? ।।५॥ 

अनुवाद _ ओ्खा मी कोण आहे? 

नेहमी मला पायानी बाहेर नेतात व त्याचप्रमाणे मला पुन्हा घरी आणतात, 
मी कुटबाचा घटक आहे. माञ्चे नाव कोणी ओठ्खतो का? ।।१।। 

मी कुट्बाचा घटक असून सुद्धा घरातील कोपरा ही माञ्यासाठी जागा आहे. 
रस्त्यातील खड मला खूप त्रास देतात. परतु त्यासाठी काहीच उपाय नाही. ।।२॥। 

कडक उन्हाव्ठा माञ्या शरीरास वेदना देतो. गारठ्याने माञ्चे अग कापते. 
माणसाच्या शरीराचा मी स्वतःच रक्षक आहे. तरी ते माञ्ञा अवमान करतात. ।।३॥ 

सभांतील अप्रिय भाषण एेकून राग आल्याने मला वक्त्यांकडे फेकतात. मला 
गोव्ठा न करता मला कायमचे टाकतात. (अहो) रागीट लोक विचारशून्य असतात. ।।४। 

माञ्च सुंदर शरीर जीर्णं ्ाल्यावर ताबडतोब मला दूर फेकून देतात. माञ्चे नाव 
कोणास माहीत आहे का ? (अहो) ते तर पादत्राण/पायतण असेल का? ।।५॥। 


५१७ ५१७ १७ ५१७ ५१४ 
> > > > > 


२५. देहस्य व्याख्या । 
देहो जनानां निजभोगशाला प्रयोगशालास्ति चिकित्सकानाम्‌ ॥ 
वणिग्जनानां न्यवसायशाला आरक्षिता जन्तुविहारशाला ॥। 
कालाय तस्मै नमः । 

अनुवाद- : एकदा श्रावण महिन्यात प्रवचन मालिकेत प्रवचन देणारे एक विद्रान 
मनुष्यदेहाबदल सागतात - हे शरीर परोपकारासाठी आहे. परंतु आजकाल देह म्हणजे 
काय दिसते ते एेका-देह म्हणजे लोकाचे स्वतःचे भोग भोगण्याचे ठिकाण आहे. 
डोक्टरलोकाची ती एक प्रयोगशाव्डा आहे. व्यापारी (केमिस्ट) लोकाचे तर ते धद्याचे 
ठिकाण आहे. तसेच देह म्हणजे रोगजंतूना आनंदाने विहार करण्याची ती राखीव जागा 
आहे. चालायचच. हा काव्ठाचा महिमा आहे. 


५१७ ५१७ १७ ५१७ ५१४ 
> > > > > 


७२ 


--काव्य प्रवाहः -- 
२६. विश्वदूतौ 
यमः स्याद्रा भटः स्याद्रा दूतौ स्तो भुवने खलु । 
देवदूतो यमः स्वर्गे राजदूतो भटो भुवि ।।१॥ 


द्वारे वरं चागमनं यमस्य । परं वरं नास्ति भटस्य नूनम्‌ ॥ 
द्वारे यमस्तिष्ठति चैकवारम्‌ । भटः परं तिष्ठति नैकवारम्‌ ।।२।। 


यमोऽस्ति ते नाम, न तद्‌ यथार्थम्‌ । यतो न लोके नियमस्त्वदर्थम्‌ ॥ 
प्रणाननेकान्‌ हरतः सदा ते । कुतो विरामोऽपि कुतो निवृत्तिः ।।३॥ 


कार्यं महत्ते किल राजदूत । व्याख्या परं का जनरक्षकस्य ॥ 
करोषि रक्षामिति रक्षकोऽसि । करोषि रक्षामिति नाशको वा ।।४॥। 
अनुवाद- : यम असो की, पोलीस असो, दोघेही विश्वातील दूतच होत. यम हा 
स्वर्गातील देवदूत आहे तर पोलीस हा पृथ्वीवरील राजदूत आहे. 
आपल्या दारात यम आलेला बरा. परतु पोलिसाचे येणे काही चांगले नाही. 
यम दारात एकदाच येतो. परतु पोलीस मात्र दारात अनेकवार येतो. 
अरे यमा तुञ्े नाव काही योग्य नाही रे. कारण या जगात तुला काही नियमच 
नाही. अनेकांचे प्राण सतत हरण करणाय्या तुला सुदी किवा निवृत्ती आहेच कोठे ? 
अरे राजदूता - पोलिसदादा, तुचे काम फार मोठे आहे रे. परतु जनरक्षक 
असलेल्या तुद्धी व्याख्या तरी काय आहे ? राखण करतोस म्हणून तुला रक्षक समजायचे 
की रक्षा म्हणजे राख करणारा म्हणून तुला नाश करणारा समजावयाचे ? 
२७. प्रहेलिका । 
(उपजातिवत्तम्‌) 
स्थानानि सर्पस्य कियन्ति सन्ति । जलं च भूमिश्च गृहं च नालः ॥ 
तथापि तस्यास्त्यपरा स्वभूमिः । गूढा प्रिया साऽपि सुरक्षिता च ।१।। 


७३ 


--काव्य प्रवाहः -- 


न तत्र वृष्टि्नच तत्र तेजः । न शीतबाधा न च वातपीडा ॥ 
घनान्धकारः खलु वर्ततेऽत्र । एषाऽस्ति सर्पस्य ही पञ्चमी भूः ।।२॥ 


जानाति को वा बुधवाचकेषु । किं नाम सर्पस्य निगूढभूमेः ।। 
तस्योत्तरं स्यात्‌ कठिनं महद्वा । तदस्ति किं वा विवरं द्रुमस्थम्‌ ।।३।। 
अनवाद ~ कोडे 
सर्पाची किती ठिकाणे आहेत ? पाणी, जमीन, घर व पाईप. परतु त्याची 
वेगव्टी अशी स्वतःची जागा आहे व ती गुप्त, आवडती व सुरक्षित सुद्धा आहे. ।।९॥ 
त्या ठिकाणी पाऊस नाही, प्रकाश नाही, थडीचा त्रास नाही. तसेच वारा- 
वादकही नाही. येथे दाट काव्टोख आहे. आणि हीच सर्पाची पाचवी जागा आहे. ।।२॥ 
सर्पाच्या या गुप्त जागेची माहिती जाणकार वाचकापैकी कोणास आहे का? 
त्याचे उत्तर फार कठीण असेल का? अहो ती जागा तर ्ाडात असलेली ढोली 
(पोकठ् जागा) आहे का? ।।३॥। 
२८. सुखी मनुष्यः 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
को वर्ततेऽस्मिन्‌ भुवने सुखी सन्‌ । विद्रद्ररा वा धनिकास्तथा वा ॥ 
दीनाः सशक्ता अतिशिकषिता वा । बाला युवानः कविलेखका वा ॥। 


तस्योत्तरं स्यादिदमेव मन्ये । कृतापराधात्‌ धृतपापकर्मा ।। 
कारागृहे यो लभते सुनिद्राम्‌ । गाढां सुशान्तां सकलक्षपायाम्‌ ॥। 
अनुवाद ~ या जगात कोण सुखी असणारा आहे ? विद्वान लोक, धनवन्त असतील 
का? गरीब सशक्त, अतिशिकलेले किंवा बालके, तरुणलोक कवी-लेखक असतील 


का? मला वाटते त्याचे हे उत्तर असेल की, अपराध केल्यामुके पकडला गेलेल्या 
गुन्हेगारास तुरुगात सपूर्णं रात्रभर गाढ शांत लोप मिक्ते तो. 


141 


--काव्य प्रवाहः -- 


२९. नापितद्रयम्‌ 
(अनुष्टभवृत्त्‌) 
सर्वत्र नापिताः सन्ति ग्रामेषु च पुरेषु च । 
ग्रामस्थस्य पुरस्थस्य मध्ये भेदश्च वर्तते । 


पौरः करे क्षुरं धृत्वा प्रयुङ्क्ते क्षौरकर्मणि । 
जल्पको नापितो ग्राम्यः प्रयुङ्क्ते वदनं करम्‌ ॥ 
अनुवाद ~ (दोन न्हावी) 
शहरात व खेड्यात सर्व ठिकाणी न्हावी असतात. खेड्यातील न्हावी व 
शहरातील न्हावी याच्यात फरक असतो. शहरातील न्हावी वस्तारा हातात धरन 


क्षौरकर्मात वापरतो. मात्र खेड्यातील बडबडणारा न्हावी त्यासाठी हातातील वस्ता व 
तोंड वापरतो. 





३०. विस्मितगृहम्‌ । 
(उपजातिवृत्तम्‌) 
गेहं मदीयं पटलं न यस्य 
द्रारं हि नास्त्यस्य तथैव सीमा । 
विशन्ति लोकाश्च बहिः प्रयान्ति 
कालान्तरे ते निजलाभवुद्ध्या ॥ १॥ 


जानाति को मे भवनस्य नाम 
तदस्ति गूढं कठिनं महद्वा । 
किञचिद्धवन्तः हृदि चिन्तयन्तु 
तद्‌ राजपक्षः" पृथुरस्ति किं वा ॥२॥ 


७५ 


--काव्य प्रवाहः -- 


अनुवाद- ( विस्मितगृहम्‌ ) ( चमत्कारिक घर ) 

ज्याला छप्पर नाही, दारपण नाही, तसेच हदृही नाही, असेमा्े 
घर आहे. लोक त्यात शिरतात व कालांतराने स्वतःचा फायदा ब्हावाह्या 
उदेशाने बाहेर पडतात. 

माल्या घराचे नाव कोणास माहित आहे का? ते गुप्त किंवा फार 
कठीण आहे का? (आपल्या) अंतःकरणात थोडा विचार करा. अहो, ते तर 
मोटा "राजकीय पक्ष' असे आहे. 





३१. दीपावली शुभकामना (१) 
राषटूपतिमहाभागं (डां-ए.पी.जे.अब्दुल कलाममहोदयान्‌ ) प्रति पत्रम्‌ - 
स्वस्ति। भारतस्य राषटूपतिपद्‌ विभूषयतः विद्रदर्यान्‌ श्रीमतः ड.ए.पी.जे.अब्दुल 
कलाममहोदयान्‌ प्रति सादरं सविनयं वन्दनानि । तत्रभवतः प्रति दीपावली -रमञ्चान- 
निमित्त शुभकामना प्रेषयामि । 
(दीपावली सन २००३) (उपजातिवृत्तम्‌) 
अण्वस्त्रधारी निजभारतोऽयम्‌ । विश्वस्य नेता प्रभवेत्‌ भविष्ये ॥ 
प्रदाय शक्ति प्रनलीकरोतु । दीपावलीयं रमञ्ञानसङ्गात्‌ ।।१।। 


आतङ्कवादं सकलं निहन्तुं । राष्टराण्यनेकानि समाहवयन्ती 
उत्पादयन्ती जनतासु धैर्यम्‌ । दीपावली ताः सबलीकरोतु ।।२॥ 


ग्रहान्‌ नवीनान्‌ दिवि शोधयन्ती । सूर्याद्धवो्जां जगतेऽपर्यन्ती । 
विस्फोटनादैर्भुवि गर्जयन्ती । दीपावली वो वितनोतु सौख्यम्‌ ।।३॥ 
अनुवाद ~ मा.राष्टपती (डों.ए.पी.जे.अब्दुूल कलाम ) महोदयांकडे पत्र - 
स्वस्ति. भारताचे राष्टूपतीपद भूषविणाव्या विद्रदर्य श्री.डों.ए.पी.जे.अब्दुल 
कलाम महोदयाना आदपपूर्वक सविनय वंदन. आपलेकडे दीपावली -पवित्र रमञ्चान 
निमित्त शुभकामना पाठवीत आहे. 


७६ 


--काव्य प्रवाहः -- 


आपला भारतदेश अण्वस्त्रसंपन्न आहे. आगामीकाव्ठात त्याच्याकडे जगाचे 
नेतृत्व येईल. या दीपावलीने पवित्र रमञ्ानाच्या संगतीने भारतभूमीस बलवान 
करावे. ।१।। 

संपूर्णं आतंकवादाचा समूठ नाश करण्यासाठी, अनेक राष्ट्ाना एकत्र येण्याचे 
आब्हान करणारी, जनतेमध्ये धैर्य निर्माण करणारी, ही दीपावली जनतेस बलशाली 
करो. ॥२॥। 

आकाशात नवीन नवीन ग्रहाचा शोध घेणारी जगास सौरऊर्जा अर्पण करणारी, 
फटाकडे फोडून जमिनीवर गर्जना करणारी दीपावली आपणांस सौख्यकारी करो.।।३॥। 


३२. दीपावली शुभकामना (२) 
राष्ट्ूपतिमहाभागं (श्रीमती; प्रतिभा पाटीलमहोदयाः) प्रति पत्रम्‌ - 


स्वस्ति । 
भारतस्य राटूपतिपदं विभूषयन्तीः सन्मानीयाः श्रीमतीः प्रतिभा पाटीलमहोदयाः 
प्रति साद्रं सविनय वन्दनानि । तत्रभवतीः प्रति दीपावलीनिमित्त शुभकामना प्रेषयामि । 


संशोधनार्थं दिवि चन्द्रलोकम्‌ । 
सम्प्रषयन्ती ततचन्द्रयानम्‌ ॥। 
वैज्ञानिकेभ्यः सुयशो ददाना । 
दीपावली मङ्गलमातनोतु ।। 
अनुवाद _ दीपावली शुभकामना (२) 


स्वस्ति. भारताचे राषटूपतीपद भूषविणाय्या सन्माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटील 
यांना आद्रपूर्वक वन्दन. आपल्याकडे दीपावली निमित्त शुभकामना पाठवित आहे. 

आकाशात चंद्रग्रहाचा शोध घेण्यासाठी विशाल चंद्रयान पाठविणाय्या 
वैज्ञानिकाना सुयश देणारी ही दीपावली आपले कल्याण करो. (दीपावली सन २००८) 


५१० ५१८ 
> 


७७ 


--काव्य प्रवाहः -- 


३३. दीपावली शुभकामना (३) 
राषटूपतिमहाभागं (प्रधानमन्तरिणं नरेन्द्र मोदीवर्य) प्रति पत्रम्‌ - 
कर्जतपुरम्‌ 
१९३६ तमे शके आश्विने वदि त्रयोदश्यां 
(२१/१०/२०१४ इति दिनाङ्के) 
स्वस्ति। भारतस्य प्रधानमन्तरिपद्‌ विभूषयद्धयो विद्वद्भ्यः श्रीमद्धयो नरेन्द्र 
मोदीमहोदयेभ्यः सादरं नमो नमः। तत्रभवतः प्रति दीपावलीनिमित्तं शुभकामना 
प्रषयामि । 
मङ्गलभूम्यामवतारयन्ती मङ्गलयानं प्रथमप्रयासे ॥ 
प्रस्थापयन्ती नवविक्रमं खे दीपावली मङ्लमातनोतु ।।१। 


आतङ्कवादं सकलं समाप्तुं खष्टं तदर्थं दढविश्वसङ्खम्‌ ॥ 
विश्वस्य नेता भवितुं सवेगं दीपावली त्वां सबलीकरोतु ।।२॥ 

अनुवाद _ दीपावली शुभकामना (३) 

स्वस्ति भारताचे प्रधानमत्रीपद भूषविणाय्या विद्वान श्रीमान नरेद्र मोदी 
महोदयाना आदपपूर्वक नमो नमः । आपलेकडे दीपावली शुभकामना पाठवित आहे. 

पहिल्याच प्रयत्नात मगव्छयानास मगव्यग्रहावर उतरविणारी व अतराव्ठात नवीन 
विक्रम प्रस्थापिणारी, आतंकवाद संपूर्ण संपविण्यासादी व त्यासाठी संपूर्णं विश्वाची 
निरतर संघटना निर्माण करण्यासाठी तसेच भविष्यातला विश्वाचा तातडीने नेता 
होण्यासाठी ही दीपावली आपणास सशक्त करो. 


५१८ १८ ५१८ ५१८ ५८ 
।] > > > > > (-[] 


सरस्वतीं पूजयितुं प्रदीर्घं गुम्फामि मालां चितशब्दरूपाम्‌ । 
मन्ये तदर्थं लघुपूजकोऽहं नाहं कविर्वा न च लेखको वा ॥ 


-- स. व्र. रहातेकर 





७८ 


--काव्य प्रवाहः -- 


परिशिष्ट -- 


वृत्तविचार 


पद्यरचनापिको अक्षरगणवृत्त ह्या प्रकारातील वृत्ते समजून घेताना लक्षात 


ठेवण्याच्या काही गोष्टी -- 


१) 


२) 


३) 


ठ) 


५) 


अ,इ, उ, ऋ हे हस्व स्वर व ह्या स्वरांनी युक्त असणारी अक्षरे (उदा. 
क, कि, कु, कृ,ख,खि,खु,खृ,ग,गि, गु, ग , इत्यादी) ही सर्व 
लघु अक्षरे समजली जातात. 

आ, ई, ऊ, ऋ ,ए,एे, ओ, ओ हे दीर्घस्वर वद्या स्वरांनी युक्त 
असणारी अक्षरे (उदा. का,कौ,क्‌,के,कै,को,कौ,दा,नी,पू,से, 
रो, तौ, तृ , इत्यादी ) ही सर्व गुरु अक्षरे समजली जातात. 

हस्व अक्षरावर अनुस्वार असल्यास किंवा पुटे विसर्ग असल्यास ते गुरु 
होते. उदा. संशयः शब्दातील स दीर्घ समजला जाईल व य सुद्धा दीर्घ 
समजला जाईल. दुःखम्‌ शब्दातील दु दीर्घ समजला जाईल. 
प्रत्येक जोडाक्षराचे मागील अक्षर लघु असेल तर ते गुरु समजावे. 
क्ष वज्ञ ही जोडाक्षरे आहेत, त्यामुच्ठे त्यांचे मागे लघु अक्षर असल्यास ते 
गुरु होते. त्यामुव्टे अक्षरम्‌ मधील अ तसेच यज्ञ मधील य ही अश्षरे दीर्घ 
धरली जातील. वृषभः शब्दातील वृ हे अक्षर लघु आहे, मात्र वृक्षः द्या 
शब्दातील क्ष ह्या जोडाक्षरामुक्छे वृ हे अक्षर गुरु होते. 
वृत्ताच्या लक्षणात प्रत्येक चरणातील अक्षराची संख्या दिलेली असते. 
अक्षरे मोजताना चरणात आलेली अर्धी अक्षरे सोडून द्यावयाची असतात, 
म्हणजे ती मोजावयाची नसतात. जसे- म्‌, न्‌, त्‌ , क्‌ , इत्यादी. 
उदाहरणार्थ, अ) भ्रमामि नित्यं जनतासु नित्यम्‌ । 
वृत्त - उपेन्द्रवज्रा, अश्षरे १९. (्यात म्‌ हे अक्षर गणनेत धरू नये.) 
ब) यानं मदीयं हि निरर्थकं स्यात्‌ । 
वृत्त - इन्द्रवज्रा, अक्षरे १९. (हयात त्‌ हे अक्षर गणनेत धरू नये.) 
ह्या दोन्ही ओव्ठी एकापुटढे एक लिहिल्यास त्या वृत्ताचे नाव उपजाति होते, 
कारण ते दोन्ही वृत्तांचे मिश्रण आहे. 


७९ 


---काव्यप्रवाहः --- 
६) गण म्हणजेच ३-३ अक्षरांचे गट. त्यांची विशिष्ट नावे पुढीलप्रमाणे - 























गणाचे नाव॒ लक्षणब्द लघुगुरुक्रम | गणाचे नाव॒ लक्षणशब्द लघुगुरुक्रम 
य यमाचा क ज जनास ~= 
म मानावा - - - भ भास्कर =. 
त ताराप = न नमन क 
र राधिका == स समरा 6.4 
ˆ « ' म्हणजे लघु (ल) ; “ - ' म्हणजे गुरु (ग) 


तिनाच्या पटीत न बसणारी जी अक्षरे आहेत, त्यांचेसाठी -- 
लघु अक्षर असल्यास "ल ' व गुरु अक्षर असल्यास “ग ' लिहिला जातो. 
काही अक्षरगणवृत्तांची ओव्टख -- 


(१) इन्द्रवच्रा 
वृत्तलक्षण - अक्षरे ९, गण -ततजगग लक्षणपंक्ति -(ताताजगागा ग्ह्युट्त्रकक्रा) 








~ ~ ५ - - ८ ५ - «८ - - 


उदा लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शारणं प्रप ।। 


(२) उपेन्धवचरा 
वृत्तलक्षण - अक्षरे ११, गण -जतजगग लक्षणपंक्ति - (उगे्रक््राहिजताजगा गा) 


९, - ५ - - « \ - «~ - - 


उदा. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः। 
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शारीरम्‌ ।। 


(३) उपजाति ८( इन्द्रमाला ) 
वृत्तलक्षण- अक्षरे ११, काही चरण इन्दवजेचे व काही उपेन्दवचेचे असे हे मिश्र वृत्त आहे. 
उदा. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेद्ियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।। 
( ह्यात पहिला व दुसरा चरण उपन्दवज्रैचा, तर तिसरा व चौथा चरण इन्दवजरैचा आहे.) 


।। शुभं भूयात्‌ ।। 


८०9 


पं. सदाशिव त्रयंबक रहातेकर यांचा परिचय 


जन्म॒ - दि.२१/८/१९३३ (मु.कडाव, ता.कर्जत) 
शिक्षण - मेटरिक मार्च १९५२. टिव्क महाराष्ट विद्यापीठ पुणे 
येथील प्रथम व द्वितीय परीक्षा उत्तीर्णं (संस्कृत) 
व्यवसाय - १९९१ साली रेल्वेतून "चीफ याड मास्टर ' 
या पदावरुन निवृत्त 





निवृत्तीनंतर काही वर्षे “ज्येष्ठ नागरिक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, कोकण मराठी 
साहित्य परिषद, रेल्वे निवृत्त कर्मचारी संघ' इ. सस्थामधून कार्य करताना आवडत्या 
संस्कृत विषयाचा पंडित काठरेशास्त्री याचे मार्गदर्शनाखाली अभ्यास. १९९७ पासून 
आजपर्यत संस्कृत गद्यलेखन व वृत्तबद्ध काव्यरचनेचा व्यासंग. 


सत्कार व पुरस्कार : 


१) दि.९/५/१९९९ जिल्हा व तालुकास्तरीय काव्यलेखन व वाचन स्पर्धेत प्रशस्तीपत्र, 
स्मृतीचिन्ह, अध्यक्ष को.म.सा.प. योाचेकडून 
२) दि.७/६/१९९९ अध्यक्ष निवृत्त रेल्वे कर्मचारी फेडरेशन याचेकडून 
३) १९९९ कै. शाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मृती पुरस्कार, पुणे येथे 
४) दि.२१/११/१९९९ राज्य सरकास्चे मानद संस्कृत सल्लागार प. श्री.धु. कवीश्वर 
याचेकडून कल्याण येथे सत्कार 
५) दि.३०/४/२००० रायगड जिल्हा वृत्तपत्र लेखक संघाकडून 'समाजभूषण' पुरस्कार 
६) दि.२८/४/२००२ कर्जत येथे रायगड जिल्हा मराठी साहित्य समेलनात कविवर्य 
पदम्‌श्री कै.नारायण सुर्वे याचेकडून सत्कार. 
७) दि.२१/५/२००२ अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संघ याचेकडून सत्कार. 
८) दि.९/४/२०१६ सनातन धर्मसभा अहमदनगर याचेकडून पू.जगद्गुरु शंकराचार्य 
करवीरपीठ याचे हस्ते शाल, श्रीफठ्, स्मृतिचिन्ह देऊन अहमदनगर येथे सत्कार. 
९) दि.११/५/२०१६ "आदर्श साहित्यिक' पुरस्कार “साप्ताहिक रायगडची खाण', 
कर्जत याचेकडून 
१०) दि.१६/७/२०१६ लक्ष्मीकांत सार्वजनिक वाचनालय, कर्जत याचेकडून 
कविकुलगुरु कालिदास दिनानिमित्त सत्कार 
(माञ्या जन्मगावचे वैदिक पंडित कै. तर्यबक नारायण रहातेकर्‌ व 
कै.भालचद्र गणेश उपाध्ये तसेच संस्कृतचे गाढे अभ्यासक, कवी, 
लेखक कै.भास्कर्‌ केशव कोशे हे विद्रान होऊन गेले आहेत.) 





